RNINo. MAHBIL/ 2012/ 44835 
Regn. No. PCE/ 069/ 2013 - 2015 
www .dgps .maharashtra .gov . in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ४, अंक - १० ] 


गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५ - ११, २०१५ / फाल्गुन १४ - २० , शके १९३६ 


[ पृष्ठे ५६, किंमत : १९. ०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


विभागीय आयुक्त यांजकडून 


प्रारूप अधिसूचना 


क्रमांक मशा/ कार्या. - २/ जमीन- ४/१७२५/ सन २०१५. - ज्याअर्थी, भारतीय वन अधिनियम , १९२७ ( १९२७ चा १६) याच्या कलम ३ द्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून महाराष्ट्र शासनाने जी शासनाची मालमत्ता आहे किंवा जिच्यावर शासनाचा स्वामित्वाधिकार आहे किंवा जिचे 
संपूर्ण वनोपज किंवा त्याचा कोणताही भाग मिळण्यास शासन हक्कदार आहे, अशा यासोबतच्या अनुसूचीमध्ये अधिक विशेष करून उल्लेखिलेल्या वन 
जमिनी या राखीव वने म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविले आहे ; 


त्याअर्थी, आता भारतीय वन अधिनियम , १९२७ ( १९२७ चा १६) याची कलमे ४ व १७ याद्वारे तसेच [मुंबई विभाग कमिशनर अधिनियम , १९५७ 
( १९५८ चा मुंबई ८ ) याच्या कलम ३ च्या पोट - कलम (४ ) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली] शासकीय अधिसूचना , 
महसूल व वन विभाग , क्रमांक एफएलडी- १०८१/ एफ -६, दिनांक २१ ऑक्टोबर १९८१ याद्वारे प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून विभागीय 
आयुक्त , नाशिक विभाग , नाशिक याद्वारे - 


( क) असे घोषित करतात की , महाराष्ट्र शासनाने उक्त जमिनी राखीव वने म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविले आहे ; 


( ख) यासोबतच्या अनुसूची अनुसार राखीव वनांची स्थिती व हद्दी विनिर्दिष्ट करीत आहेत ; आणि 


( ग) राखीव वनांच्या हद्दीमध्ये समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही जमिनीमध्ये अथवा जमिनींवर किंवा कोणत्याही वनोपजामध्ये अथवा त्यावर 
असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीच्या कथित अधिकारांच्या बाबतीत चौकशी करण्याकरिता आणि त्या अधिकारांचे अस्तित्व, स्वरूप व व्याप्ती निर्धारित 
करण्याकरिता तसेच उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे त्यानुसार कार्यवाही करण्याकरिता वन जमाबंदी अधिकारी म्हणून 
तालुका सुरगाणा, जिल्हा नाशिक चे प्रभारी असलेल्या उपविभागीय अधिकारी, उपविभाग कळवण व तालुका दिंडोरी, जिल्हा नाशिकचेप्रभारी 
असलेल्या उपविभागीय अधिकारी, उपविभाग दिंडोरी यांची नियुक्ती करीत आहेत . 


( घ) उक्त अधिनियमांची कलमे ११, १२ , १५ व १६ याअन्वये वन जमाबंदी अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या कोणत्याही आदेशांवर करण्यात आलेल्या 
अपिलांवर सुनावणी करण्याकरिता जिल्हाधिकारी, नाशिक यांची नियुक्ती करीत आहेत . 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५ - ११ , २०१५ / फाल्गुन १४ - २० , शके १९३६ 


अनुसूची 
जिल्हा नाशिक , तालुका दिंडोरी, गाव देवसाने 

राखीव वनांच्या सीमा 


भूमापन क्रमांक 


___ क्षेत्र 


चतु: सीमा 


उत्तर 


पूर्व 


दक्षिण 


पश्चिम 


हे . आर 


गट नंबर 


गट नंबर 


गट नंबर 


गट नंबर 
२ पै . 


다 


다 
. 


< 


- 


२ भाग 
४ भाग 
७ भाग 
८ भाग 


०० २२ 
०० १४ 


< 


9 


८ पै . 


मौजे 
शिंदपाड्याची शीव 


९ भाग 


or3 


मौजे 
शिंदपाड्याची शीव 


. 


एकूण .. 


जिल्हा नाशिक , तालुका दिंडोरी, गाव शिंदपाडा 

राखीव वनांच्या सीमा 


भूमापन क्रमांक 


चतु : सीमा 

दक्षिण 


उत्तर 


_ पूर्व 


पश्चिम 


६ 


hc8 


गट नंबर 
१३१ पै . 


१३१ भाग 
१३२ भाग 
१३३ भाग 


गट नंबर 
फॉरेस्ट ११६ 
मौजे देवसाने शीव 
मौजे देवसाने शीव 


गट नंबर 

१३२ 
१३३ 
१३३ पै . 


गट नंबर 
१३१ पै . 
१३२ पै . 
१३३ पै . 


१३१ 


१३२ व मौजे 
देवसाने शीव 


एकूण.. 


जिल्हा नाशिक , तालुका सुरगाणा, गाव डांगराळे 

राखीव वनांच्या सीमा 


भूमापन क्रमांक 


चतु : सीमा 


उत्तर 


पूर्व 


दक्षिण 


पश्चिम 


४ 


र 


गट नंबर 


đc 
8 
8 


गट नंबर 
फॉरेस्ट १५२ 


गट नंबर 
फॉरेस्ट १५२ 
फॉरेस्ट १५२ 

६८ 


गट नंबर 
६४ पै. 
६६ पै. 
६७ पै . 


६४ 


६४ भाग 
६६ भाग 
६७ भाग 
६८ भाग 


C 


LAT 


8 
8 


६६ 
फॉरेस्ट १५२ 


६८ पै. 


६७ , 


६६ . 


६९ भाग 


६८ 


६७ 


६९ पै. 


एकूण .. 
एकूण एकंदर .. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 

एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग, नाशिक . 


नाशिक , १६ फेब्रुवारी २०१५ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५ - ११ , २०१५ / फाल्गुन १४ - २० , शके १९३६ 


No. Desk./RB - 2 /Land - 4 /1725 /2015 . - Whereas, the Government of Maharashtra has in exercise of 
the powers conferred by Section 3 of the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927 ) decided to constitute the 
forest land which is the property of Government or over which the Government has proprietary rights or to 
the whole or any part of the forest-produce of which the Government is entitled more specifically mentioned 
in the Schedule appended hereto as a Reserve Forest. 


Now , therefore in exercise of the powers conferred by Sections 4 and 17 of the Indian Forest Act, 1927 
( 16 of 1927 ) read with the GovernmentNotification , Revenue and Forests Department No. FLD - 1081- F -6 , 
dated 21st October 1981 issued in exercise of the powers conferred by sub -section (4 ) of Section 3 of the 
Bombay Commissioners of Divisions Act, 1957 (Bom . VIII of 1958 ) the Divisional Commissioner, Nashik 
Division ,Nashik hereby , 

(a ) declares that the Government ofMaharashtra has decided to constitute the said land as Reserve 
Forests. 


(b ) specifies the situation and limits of Reserve Forests as per Scheduled appended hereto and ; 

(c ) appoints the Sub - Divisional Officer, Dindori in charge of the village Devsane and village Shindpada , 
taluka Dindori, district Nashik and Sub -Divisional Officer, Kalwan in charge of the village Dangrale , taluka 
Surgana, district Nashik recepectively to be the Forest Settlement Officer to inquire into and determine the 
existence , nature and extent of any rights alleged to exist in favour of any person in or over any land 
comprised within the limits of the Reserve Forest or in or over any forest produce and to deal with the 
same as provided in Chapter Il of the said Act. 

(d ) appoints the Collector, Nashik to hear appeals from any orders passed by the Forest Settlement 
Officer under Sections 11 , 12 , 15 and 16 of the said Act. 

Schedule 
District Nashik , taluka Dindori, village Devsane 

Boundaries of Reserve Forests 


Area 


Boundaries 


Part of 
GatNo. 


North 


East 


South 


West 


2 


- 


5 


GatNo. 


Gat No. 


2 Part 


N 


0 


H . A . 
00 18 
00 22 
00 14 
08 20 


GatNo. 
2 Part 
4 Part 
7 Part 


T 


Gat No . 
2 Part 
4 Part 

4 
8 Part 


0 


7 Part 


N 


0 


O 


Boundary of 
Shindpada 

village 


8 Part. 


co 


04 52 


9 Part 


8 


7 . 


Boundary of 
Shindpada 

village 


Total .. 


13 26 


HTT VCH ( 11.fa . 9.) — 90 -9 37 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५ - ११ , २०१५ / फाल्गुन १४ - २० , शके १९३६ 


Schedule 
District Nashik , taluka Dindori, village Shindpada 

Boundaries of Reserve Forests 
Area 

Boundaries 


Part of 
Gat No . 


South 


West 


North 

3 


East 

4 


2 


5 


I 


Gat No . 


131 


131 Part 


132 


132 Part 


133 


133 Part 


H . A . 

Gat No . Gat No. Gat No. 
00 30 

131 Part Forest 116 132 
02 85 

131 Boundary of 133 

Devsane village . 
01 85 

132 and Boundary of 133 Part 
Boundary of Devsane 
Devsane village 

village 
05 00 

Schedule 
District Nashik , taluka Surgana, village Dangrale 

Boundaries of Reserve Forests 


Total .. 


Area 


Boundaries 


Part of 
GatNo . 


North 


West 


East 

4 


5 


H . A . 


GatNo. 


Gat No. 


01 81 


Forest 152 
Forest 152 


66 


South 

5 
Gat No . 
64 Part 
66 Part 
67 Part 

69, 


Gat No. 
Forest 152 

64 

66 
Forest 152 


64 


68 


68 Part 


67, 


69 


66 
69 Part 


00 54 


68 


6 


67 


/ 


Total .. 


06 71 


Grand Total .. 


24 97 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


EKNATH DAWALE , 
Divisional Commissioner, 
Nashik Division , Nashik . 


Nashik , 16th February 2015 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५ - ११, २०१५ / फाल्गुन १४ - २० , शके १९३६ 


प्रारूप अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या. -२/ जमीन -४/ ३२२४/ सन २०१४ . - ज्याअर्थी, भारतीय वन अधिनियम, १९२७ ( १९२७ चा १६) याच्या कलम ३ द्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून महाराष्ट्र शासनाने जी शासनाची मालमत्ता आहे किंवा जिच्यावर शासनाचा स्वामित्वाधिकार आहे किंवाजिचे 
संपूर्ण वनोपज किंवा त्याचा कोणताही भाग मिळण्यास शासन हक्कदार आहे , अशा यासोबतच्या अनुसूचीमध्ये अधिक विशेष करून उल्लेखिलेल्या वन 
जमिनी या राखीव वने म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविले आहे ; 

त्याअर्थी, आता भारतीय वन अधिनियम, १९२७ ( १९२७ चा १६) याची कलमे ४ व १७ याद्वारे तसेच [मुंबई विभाग कमिशनर अधिनियम , १९५७ 
( १९५८ चा मुंबई ८ ) याच्या कलम ३ च्या पोट - कलम ( ४) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली ] शासकीय अधिसूचना , 
महसूल व वन विभाग क्रमांक एफएलडी - १०८१/ एफ - ६, दिनांक २१ ऑक्टोबर १९८१ याद्वारे प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून विभागीय 
आयुक्त , नाशिक विभाग , नाशिक याद्वारे - 

( क) असे घोषित करतात की , महाराष्ट्र शासनाने उक्त जमिनी राखीव वने म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविले आहे ; 
( ख) यासोबतच्या अनुसूची अनुसार राखीव वनांची स्थिती व हद्दी विनिर्दिष्ट करीत आहेत आणि 

( ग ) राखीव वनांच्या हद्दीमध्ये समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही जमिनीमध्ये अथवा जमिनींवर किंवा कोणत्याही वनोपजामध्ये अथवा त्यावर 
असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीच्या कथित अधिकारांच्या बाबतीत चौकशी करण्याकरिता आणि त्या अधिकारांचे अस्तित्व , स्वरूप व व्याप्ती निर्धारित 
करण्याकरिता तसेच उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे त्यानुसार कार्यवाही करण्याकरिता वन जमाबंदी अधिकारी म्हणून 
तालुका निफाड , जिल्हा नाशिक चे प्रभारी असलेल्या उपविभागीय अधिकारी , उपविभाग निफाड व तालुका नांदगाव , जिल्हा नाशिक चे प्रभारी 
असलेल्या उपविभागीय अधिकारी, उपविभाग येवला, जिल्हा नाशिक यांची नियुक्ती करीत आहेत . 

( घ) उक्त अधिनियमांची कलमे ११, १२, १५ व १६ यान्वये वन जमाबंदी अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या कोणत्याही आदेशांवर करण्यात आलेल्या 
अपिलांवर सुनावणी करण्याकरिता जिल्हाधिकारी, नाशिक यांची नियुक्ती करीत आहेत . 

अनुसूची 
जिल्हा नाशिक , तालुका निफाड , मौजे डोंगरगाव 

राखीव वनांच्या सीमा 
गट नंबर 


चतु : सीमा 


उत्तर 


दक्षिण 


पश्चिम 


गट नंबर 


हे . आर 
१५ ४६ 


गट नंबर 
४३५ 


गट नंबर 
४३१ 


४३२ 


४१० 


गट नंबर 
मौजे धारणगाव 

वीर शीव 
मौजे धारणगाव 

वीर शीव 


४३५ 


१६ १०० 


४३६ , 


४३४- अ , 


४३२ 


४३७ 


४३३ 


२१२ पैकी 


४ ७०० 


तालुका नांदगाव , मौजे मनमाड 
२१२ भाग १९६, 

१९७ 
तालुका नांदगाव , मौजे शास्त्रीनगर 

६ पैकी ६ पैकी 


२१२ भाग 
रेल्वे लाईन 


रेल्वे लाईन 
नगर मनमाड 


०० ३०० 


नदी 


५२ 


खातगाव शीव 


६ ९८० 
६ ९७० 


५२, ६० , ६१ 


o 


खातगाव शीव 
व नदी 
खातगाव शीव 
व नदी 


६ ९२० 


. 


७ ७३० 


खातगाव शीव 
व नदी 


६ ६८० 


५६ 


५ ५७० 


५८ पैकी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५ - ११, २०१५ / फाल्गुन १४ - २० , शके १९३६ 


अनुसूची - चालू 


. १९८/२ 


तालुका नांदगाव, मौजे मोहगाव 

१९८/ २ पैकी 


१९८ / २ 


१५०० 


१५ ०० 


१८५ 


भातुर व माळेगाव माळेगाव 
कर्यातची शीव कर्यातची शीव 


४७ 


१० १५० 
२० ०० 


तालुका नांदगाव , मौजे वडाळी खुर्द 

४५ भाग ४४ भाग 
४४ 

खिर्डी( पा ) 
शीव 


४८ , ४९, ५१, 
५२ , ५४ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग, नाशिक . 


नाशिक, १६ फेब्रुवारी २०१५ . 


No. Desk /RB- 2 /Land -4 /3224 /2014 . - Whereas, the Government of Maharashtra has in exercise of the 
powers conferred by Section 3 of the Indian Forest Act, 1927 ( 16 of 1927 ) decided to constitute the forest 
land which is the property of Government or over which the Governmenthas proprietary rights or to the 
whole or any part of the forest -produce of which the Government is entitled more specifically mentioned in 
the Schedule appended hereto as a Reserve Forest; 


Now , therefore in exercise of the powers conferred by Sections 4 and 17 ofthe Indian Forest Act, 1927 
( 16 of 1927 ) read with the GovernmentNotification Revenue and Forests Department No . FLD - 1081- F -6 , 
dated 21st October 1981 issued in exercise of the powers conferred by sub -section ( 4) of Section 3 of the 
Bombay Commissioners of Divisions Act, 1957 (Bom . VIII of 1958 ) the Divisional Commissioner, Nashik 
Division , Nashik hereby, 


( a ) declares that the Government of Maharashtra has decided to constitute the said land as reserve 


Forests . 


(b ) specifies the situation and limits of Reserve Forests as per Scheduled appended hereto and ; 


( C ) appoints the Sub - Divisional Officer, Niphad in charge of the taluka Niphad , district Nashik and Sub 
Divisional Officer, Yeola in charge of the taluka Nandgaon, district Nashik to be the Forest Settlement 
Officer to inquire into and determine the existence , nature and extentof any rights alleged to exist in favour 
of any person in or over any land comprised within the limits of the Reserve Forest or in or over any forest 
produce and to dealwith the same as provided in Chapter Il of the said Act. 


(d) appoints the Collector, Nashik to hear appeals from any orders passed by the Forest Settlement 
Officer under Sections 11, 12, 15 and 16 of the said Act. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५ - ११, २०१५ / फाल्गुन १४ - २० , शके १९३६ 


Schedule 
District Nashik , taluka Niphad , village Dongargaon 

Boundaries of Reserve Forests 
Area 

Boundaries 


Part of 
Gat No . 


North 


East 


South 


West 


1 


H . A . 


432 


432 


15 46 


435 


16 100 


434 , 


GatNo. Gat No. Gat No . 

GatNo. 
435 431 410 

Boundary of 

village 

Dharangaon vir 
436 , 

432 

Boundary of 
437 . 433. 

village 

Dharangaon vir 
Taluka Nandgaon , village Manmad 
212 Part 196 , 

212 part Railway line 
197. 

Railway line. Nagar -Manmad 
Taluka Nandgaon , village Shastrinagar 
6 Part 

6 Part 


212 part 


4 700 


00 300 


6 980 


River 


Boundary of 

village 
Khatgaon 


6 970 


55 


52 , 60 ,61 


53 


6 920 


Boundary of 
village Khatgaon 

and River 
Boundary of 
village Khatgaon 

and River 
Boundary of 
village Khatgaon 

and River 


7 730 


6 680 


56 


83 , 


5 570 


57 


84 . 
58 part 


198 /2 


15 00 


47 


71 


10 150 
20 00 


Taluka Nandgaon , village Mohgaon 
198 /2 part 185 

Boundaries of Boundaries of 
village Bhatur village 
and Malegaon Malegaon 
Kuryat. 

Kuryat. 
Taluka Nandgaon , village Vadali Kd . 

45 part 44 part 
44 Boundaries of 48 , 49 , 51 , 

70 
village 

52 , 54 
Khirdi (pa ) 
By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 

EKNATH DAWALE , 
Divisional Commissioner, 
Nashik Division , Nashik . 


Nashik , 16th February 2015 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५ - ११ , २०१५ / फाल्गुन १४ - २० , शके १९३६ 


प्रारूप अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या. - २/ जमीन- ४/ ३७१०/ सन २०१४. - ज्याअर्थी, भारतीय वन अधिनियम , १९२७ ( १९२७ चा १६) याच्या कलम ३ द्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून महाराष्ट्र शासनाने जी शासनाची मालमत्ता आहेकिंवा जिच्यावर शासनाचा स्वामित्वाधिकार आहे किंवाजिचे 
संपूर्ण वनोपज किंवा त्याचा कोणताही भाग मिळण्यास शासन हक्कदार आहे, अशा यासोबतच्या अनुसूचीमध्ये अधिक विशेष करून उल्लेखिलेल्या वन 
जमिनी या राखीव वने म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविले आहे . 


त्याअर्थी, आता भारतीय वन अधिनियम , १९२७ ( १९२७ चा १६) याची कलमे ४ व १७ याद्वारे तसेच [मुंबई विभाग कमिशनर अधिनियम , १९५७ 
( १९५८ चा मुंबई ८ ) याच्या कलम ३ च्या पोट- कलम ( ४) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली] शासकीय अधिसूचना , 
महसूल व वन विभाग , क्रमांक एफएलडी- १०८१/एफ -६, दिनांक २१ ऑक्टोबर १९८१ याद्वारे प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून विभागीय 
आयुक्त , नाशिक विभाग , नाशिक याद्वारे - 

( क) असे घोषित करतात की , महाराष्ट्र शासनाने उक्त जमिनी राखीव वने म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविले आहे ; 
( ख) यासोबतच्या अनुसूची अनुसार राखीव वनांची स्थिती व हद्दी विनिर्दिष्ट करीत आहेत; आणि 

( ग) राखीव वनांच्या हद्दीमध्ये समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही जमिनींमध्ये अथवा जमिनींवर किंवा कोणत्याही वनोपजामध्ये अथवा त्यावर 
असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीच्या कथित अधिकारांच्या बाबतीत चौकशी करण्याकरिता आणि त्या अधिकारांचे अस्तित्व , स्वरूप व व्याप्ती निर्धारित 
करण्याकरिता तसेच उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे त्यानुसार कार्यवाही करण्याकरिता वन जमाबंदी अधिकारी म्हणून 
तालुका शिंदखेडा , जिल्हा धुळे तालुक्याचा प्रभारी असलेल्या उपविभागीय अधिकारी, उपविभाग शिरपूर यांची नियुक्ती करीत आहेत. 

( घ) उक्त अधिनियमांची कलमे ११, १२, १५ व १६ यान्वये वन जमाबंदी अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या कोणत्याही आदेशांवर करण्यात आलेल्या 
अपिलांवर सुनावणी करण्याकरिता जिल्हाधिकारी, धुळे यांची नियुक्ती करीत आहेत . 

अनुसूची 
जिल्हा धुळे, तालुका शिंदखेडा , गाव सतारे 

राखीव वनांच्या सीमा 
गट नंबर 

चतु: सीमांचा तपशील 
उत्तर पूर्व दक्षिण 

पश्चिम 


गट नंबर 


गट नंबर 


गट नंबर 


गट नंबर 


२५९/ २ 


२६० , 


२५८ 


२५९ / १ 


२६७ रस्ता 


२६२ 


२७५/ १ 


२६९ 


२७५/ २ 


२७८ / २ 


४ 


२७६ / २ 


२७६ / १ 


२५ / १ व रस्ता 


४ 


२७७ 


६ / १ 


२८१ 


- 


२७८ / १ 


२७४ 


२७८ / २ 


२८० 


२७९ 


२७८ / २ 


२७४ 


२७५ 


२८१ 


२७८ / १ 


- 


२८१/ २ 


२७८ 


- 


२८१/ ३ 


६ / १ 


२८२/ १ 


२८२/ २ 


२८५, 


२८२/ १ 


- 


२८१/ १ , 
२८१/ २ , 
२८१/ ३ 


२८४ 


एकूण क्षेत्र .. 


३५ ५९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५ - ११, २०१५ / फाल्गुन १४ - २० , शके १९३६ 


अनुसूची - चालू 


तालुका शिंदखेडा , गाव देगाव 


४/ १ 


३७८ 


५, ६ 
५ / ३- ब 


४/ प / ५ 
५ / १- अ 


५ / १ - ब 


५/ २- क 


५/ ३ - अ 
बुरझड रस्ता . 

५/ २ - क 


५/ ३- ब 


५ / २ - ब 
५ / ३- क 


५ / १ - क 
५/ १, 
५/ २- ब 


६७ 


५ / १- ब 
६९ , 
७० 


४०१ 


५०/ १ - ब 


५०/ २ - अ 


५० / १ - अ 


५० / ४ 


५० / २ - ब 


४९ 


५० / ३ 


५०/ २ - अ 


५० / ३ 
५१ 
५१ 
५१ 


५० / ३ 


५० / २ - ब 


५०/ ४ 


५०/ १ - ब 
५० / १ - अ 


५० / ४ 


५० / ३ 


६७ 


३७७ 


४०० 


३८० 


३७८ / ३ 
२४१ / १ 


२४१/ २ 


२३९ , 


२४० , 
२७७ 
३२३ 


२४० 


३०६ 


३०७ 


२८१ 


३०४, 


३०५ 


३२२ / १ - अ 


३२२/ १ - ब 


३२२/ २ - ब 


३१० 


३२३, 


به 
به 


३२४ 


३२२ / १ - ब 


३३९ 


३२२/ १ - अ 


३२४ 


३२२ / १ - क 
३२२ / २ - अ 


३२२ / १ - क 


३३९ 


३२० 


३२२/ १- अ 


३२२/ १ - ब 


३४० / १ 


३४४ 


३४० / २ 


३३९ 


३३८ 


३४० / २ 


३४४ 


३४० / १ 


३३९ 
२७६ 


३३८ 
३०९ , 


३११ 


३२१ 


३१२ , 


. 


३१० 


३ 


३०८ 


३१० 


२८१ 


३०७ 


३०९ 


३१० 


३११ 


२७६ 


३०८ 


3२१ , 


३११ 


३०८ , 


३०७ 


३२२ 


३०९ 


६८ / ३ 


३ 


६६ 


७८ 


६७ 
३४० / १ 


३१९ / १ 


३१९ / २ 


३४१/ १ , 
३१८ 


३१९ / २ 


३१९ / १ 


३१८ 


३१९/ ३ 


३१९ / ३ 


३१९ / २ 


३१७ 


३२० 


३३९ / १ 


३४० 


३१९ 


३३९/ २ - अ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५ - ११ , २०१५ / फाल्गुन १४ - २० , शके १९३६ 


अनुसूची - चालू 


३३९ / २ - अ 


३३९ / १ 


३१९ 


३३९ / २ - ब 


३०७ 


३२३ 


३०८ , 


२८१ 


३०६ 


३१० . 


३४४ 


३ ९५ 


३४५ 


३४० 


३३८ 


३४२ , 
३४३ . 


३१८ / १/ २ 


१ ०८ 


३४१ 


३१७ 


३१८ / १ - १ 


३१८ / २ , 
३४३ . 


३६७ / २ - अ/ २ 


० ६५ 


३६७/ २- अ/ १ 


३६७/ २ - ब 


३६७/ २ - क 


३१८ 
३४१ 


३६७/ २- ब/ २ 


द 


३६७ / २ - क/ १ 


३६८ 


३६७/ २ - ब/ १ 


३४१ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 

एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग, नाशिक . 


नाशिक, १६ फेब्रुवारी २०१५. 


___ No . Desk/ RB- 2/Land- 4/ 3710/ 2013. - Whereas , the Government of Maharashtra has inexercise of the 
powers conferred by Section 3 of the Indian Forest Act, 1927 ( 16 of 1927 ) decided to constitute the forest 
land which is the property of Government or over which the Government has proprietary rights or to the 
whole or any part of the forest -produce of which the Government is entitled more specifically mentioned in 
the Schedule appended hereto as a Reserve Forest; 


Now , therefore in exercise of the powers conferred by Sections 4 and 17 of the Indian ForestAct, 1927 
(16 of 1927 ) read with the Government Notification Revenue and Forests Department No. FLD - 1081-F -6 , 
dated 21st October 1981 issued in exercise of the powers conferred by sub - section ( 4 ) of Section 3 of the 
Bombay Commissioners of Divisions Act, 1957 (Bom . VIII of 1958 ) the Divisional Commissioner , Nashik 
Division , Nashik hereby, 


(a ) declares that the Government of Maharashtra has decided to constitute the said land as 
Reserve Forests. 


(b ) specifies the situation and limits of Reserve forests as per Schedule appended hereto and; 


(C) appoints the Sub -Divisional Officer, Shirpur in charge of the village Satare and Deogaon , taluka 
Shirpur, district Dhule to be the Forest Settlement Officer to inquire into and determine the existence , 
nature and extent of any rights alleged to exist in favour of any person in or over any land comprised within 
the limits of the Reserve Forest or in or over any forest produce and to dealwith the same as provided in 
Chapter II of the said Act. 


(d ) appoints the Collector, Dhule to hear appeals from any orders passed by the Forest Settlement 
Officer under Sections 11, 12, 15 and 16 of the said Act. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५ - ११, २०१५ / फाल्गुन १४ - २० , शके १९३६ 


99 


Schedule 
District Dhule , taluka Shindkheda , village Satare 
Boundaries of Reserve Forests 

Boundaries 


GatNo. 


Area 


South 


West 


Gat No . 
259/ 1 


GatNo. 
267 and Road 


259 /2 


N 


N 


275 /2 
276 / 1 
6 /1 


275 /1 
276 /2 
277 
278 /1 
278 /2 
281/2 
282 /2 


7WW 


280 


North East 
2 

3 
H . A . 

Gat No. GatNo. 
2 40 

260 , 

258 
262 
270 

269 
269 
276 

6 / 2 
274 

278 /2 
274 

275 
278 

281/3 
281/ 1, 
281/2 , 

281/3 . 
35 59 

Taluka Shindkheda , village Degaon 
5 87 

5 , 6 
1 20 

5 /2 - C 

5 / 3 - B 


278 /2 
25 / 1 and Road 

281 
279 
278 / 1 
282 / 1 
282/ 1 


281 


700 


285 , 


284 


Total .. 


0 


4 /P /5 


4 / 1 
5 / 1 - B 


5 / 1 - A 


378 
5 /3- Burzad 

Road 
5 / 2 - C 
401 


0 


5 /3 - B 


5 / 1 - B 


5/2-B 
5 /3 - C 


67 


69, 


70 


0 


50 /3 


0 


51 


5 / 1 - C 

5 / 1 , 
5 / 2 - B 
50 /2 -A 

49 
50 /2 -B 
50 / 3 
377 
240 , 
277 . 
323 


50 / 1 - B 
50 / 2 - B 
50/ 3 
50 /4 
378 / 3 
241/ 1 


50 / 1 - A 
50 /3 
50 /4 


- 


0 


400 
242 


0 


241/ 2 


50/ 4 
50/2-A 
50 /1 - A 
50 /1 - A 

380 
239, 
240 
304 , 
305 
323 , 
324 
324 


306 


2 87 


307 


281 


322 / 1 -A 


O 84 


322 / 1 - B 


322 /2 - B 


310 


322 /1 -B 


0 


339 


322 /1-A 


322 / 1 - C , 
322 / 2 - A 
320 


322 / 1 - C 


0 


322 / 1- A 


322 / 1 - B 


339 , 
319 
344 
344 


340 / 1 


0 


339 


340 /2 
340 / 1 


338 
338 


340 /2 


339 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५ - ११ , २०१५ / फाल्गुन १४ - २० , शके १९३६ 


Schedule - contd . 


3 


456 


311 


276 


Taluka Shindkheda, village Degaon - contd. 
2 95 

321 

312, 

313 

310 309 
114 

310 

311 


308 


281 


309, 
310 
307 
308 
307 


309 


276 


310 


321 , 


311 


322 


133 


308, 
309 
78 
319/ 2 


67 


66 


68/ 2 


68 / 3 
319/ 1 


340/ 1 


339 


341 / 1, 
318 


319 / 2 


175 


319/ 1 


318 


339 


319/ 3 
320 


N 


319/ 2 


319/ 3 
339/ 1 


317 
319 


340 


339/ 2- A 


339 / 2 - A 


319 


339/ 2 - B 


339/ 1 
323 


307 


308. 


281 


306 


0 


344 


345 


340 


338 


318/ 1/ 2 


108 


341 


342 , 
343 
318/ 2, 
343 
367/ 2 - B 


317 


318/ 1 - 1 


367/ 2- A/ 2 


065 


367/ 2- A/1 


367/ 2- C 


318 , 


341 


367/ 2 - C / 

1 


368 


367/ 2 - B/ 1 


341 


367/ 2 - B/ 2 065 
Total ( B) .. 58 36 
Grand Total .. 93 95 
( A + B ) 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


EKNATH DAWALE, 
Divisional Commissioner , 
___ Nashik Division, Nashik. 


Nashik , 16th February 2015 . 


जिल्हाधिकारी तथा पुनर्वसन प्रशासक यांजकडून 

घोषणापत्र 
क्रमांक पुनर्व/ १ / ईटपाल/६/ २७/ २०४/ २०१५ . - जळगाव जिल्ह्यातील जामनेर तालुक्यामधील लघु तलाव , वाकडी या पाटबंधारे प्रकल्पासाठी 
महाराष्ट्र प्रकल्प विस्थापित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १९८६ चे कलम ११ अन्वये खालीलप्रमाणे अधिसूचना शासनाचे महसूल व वन विभाग 
यांचेकडील क्रमांक आरपीए/ ३२९९/ १४२५/प्र. क्र . ४३८/ र -३, दिनांक २१ डिसेंबर १९९९ अन्वये महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाली असून 
शेतजमिनीचे कोणत्याही प्रकारे हस्तांतरण करण्याबाबत निर्बंध लागू झाले आहेत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५ - ११, २०१५ / फाल्गुन १४ - २० , शके १९३६ 


१३ 


अनुसूची 
जिल्हा जळगाव , तालुका जामनेर 
बाधित गावे 
फक्त शेत जमीन 

तालुका 


लाभक्षेत्रातील गावे 


अ . क्र . 


प्रकल्पाचे नाव 


गाव 


तालुका 


कर्णफाटा 
वाकडी 


जामनेर 
जामनेर 


कर्णफाटा 
वाकडी 


जामनेर 
जामनेर 


लघु पाटबंधारे 
योजना वाकडी, 
तालुका जामनेर , 
जिल्हा जळगाव. 


महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १९८६ च्या तरतुदी लागू झाल्याने सदर कायद्यान्वये कलम १२ मध्ये उल्लेखिलेले निबंध ते 
जिल्हाधिकारी यांनी उठविण्याबाबत घोषणा करणेपर्यंत अस्तित्वात आहे. 

लघु पाटबंधारे योजना, वाकडी, तालुका जामनेर या प्रकल्पाचे काम सन २००८ मध्ये पूर्ण झाले आहे. त्यासाठी व विस्थापितांसाठी जमीन 
संपादित करावयाची नसल्याने सदर प्रकल्पांतर्गत बाधित व लाभक्षेत्रात येणाऱ्या गावांना महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचेपुनर्वसन अधिनियम, १९८६ चे 
कलम १२ अन्वये लागू केलेले शेत जमिनींचे हस्तांतरणावरील निबंध या घोषणेद्वारे दिनांक १० फेब्रुवारी २०१५ पासून उठविण्यात येत आहेत . मात्र 
इतर प्रचलित कायद्याचेनिर्बंध कायम राहतील . 

रुबल अग्रवाल, 

जिल्हाधिकारी तथा 

पुनर्वसन प्रशासक , जळगाव . 
जळगाव , १० फेब्रुवारी २०१५. 


शेरी 


शेरी , 


घोषणापत्र 
क्रमांक पुनर्व/१/ ईटपाल/ ६/ २७ / २०६/ २०१५. - जळगाव जिल्ह्यातील जामनेर तालुक्यामधील साठवण तलाव , शेरी या पाटबंधारे प्रकल्पासाठी 
महाराष्ट्र प्रकल्प विस्थापित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १९८६ चे कलम ११ अन्वये खालीलप्रमाणे अधिसूचना शासनाचे महसूल व वन विभाग 
यांचेकडील क्रमांक आरपीए/ ३२९९ /प्र . क्र . ४७३/ र-३, दिनांक २५ जानेवारी २००० अन्वये महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाली असून 
शेतजमिनीचे कोणत्याही प्रकारे हस्तांतरण करण्याबाबत निर्बंध लागू झाले आहेत . 

अनुसूची 
जिल्हा जळगाव , तालुका जामनेर 
बाधित गावे 

लाभक्षेत्रातील गावे 
अ . क्र . प्रकल्पाचे नाव फक्त शेत जमीन तालुका 

गाव 

तालुका 
साठवण तलाव 

जामनेर शेरी 

जामनेर 
लोंढरी खु । । जामनेर 

लोंढरी खु ।। 

जामनेर 
तालुका जामनेर , 

जिल्हा जळगाव. 
महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १९८६ च्या तरतुदी लागू झाल्याने सदर कायद्यान्वये कलम १२ मध्ये उल्लेखिलेले निर्बंध ते 
जिल्हाधिकारी यांनी उठविण्याबाबत घोषणा करणेपर्यंत अस्तित्वात आहे. 

साठवण तलाव, शेरी, तालुका जामनेर या प्रकल्पाचे काम सन २००८ मध्ये पूर्ण झाले आहे. त्यासाठी व विस्थापितांसाठी जमीन संपादित 
करावयाची नसल्याने सदर प्रकल्पांतर्गत बाधित व लाभक्षेत्रात येणाऱ्या गावांना महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १९८६ चे कलम १२ 
अन्वये लागू केलेले शेत जमिनींचे हस्तांतरणावरील निर्बध या घोषणेद्वारे दिनांक १० फेब्रुवारी २०१५ पासून उठविण्यात येत आहेत. मात्र इतर प्रचलित 
कायद्याचेनिर्बंध कायम राहतील . 

रुबल अग्रवाल, 

जिल्हाधिकारी तथा 

पुनर्वसन प्रशासक , जळगाव . 
जळगाव , १० फेब्रुवारी २०१५. 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५ - ११, २०१५ / फाल्गुन १४ - २० , शके १९३६ 


घोषणापत्र 
क्रमांक पुनर्व/ १ / ईटपाल/ ६/ २७/ ८६१/ २०१५. - जळगाव जिल्ह्यातील जामनेर तालुक्यामधील लघु पाटबंधारे योजना, देव्हारी या पाटबंधारे 
प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र प्रकल्प विस्थापित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १९८६ चे कलम ११ अन्वये खालीलप्रमाणे अधिसूचना शासनाचे महसूल व वन 
विभाग यांचेकडील क्रमांक आरपीए/ ३०९७/ १४८२/ प्र. क्र . १५१/र- ३, दिनांक १६ फेब्रुवारी १९९८ अन्वये महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाली 
असून शेत जमिनीचे कोणत्याही प्रकारे हस्तांतरण करण्याबाबत निबंध लागू झाले आहेत . 

_ अनुसूची 

जिल्हा जळगाव , तालुका जामनेर 
बाधित गावे 

लाभक्षेत्रातील गावे 
अ . क्र . प्रकल्पाचेनाव फक्त शेत जमीन तालुका 

गाव 

तालुका 
लघु पाटबंधारे वडगाव सदो जामनेर 

वडगाव सदो 

जामनेर 
योजना, देव्हारी , ढालगाव 

जामनेर गोराडखेडा 

जामनेर 
तालुका जामनेर , 

वाकडी 

जामनेर 
जिल्हा जळगाव . 
महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १९८६ च्या तरतुदी लागू झाल्याने सदर कायद्यान्वये कलम १२ मध्ये उल्लेखिलेले निबंध ते 
जिल्हाधिकारी यांनी उठविण्याबाबत घोषणा करणेपर्यंत अस्तित्वात आहे. 

लघु पाटबंधारे योजना देव्हारी, तालुका जामनेर या प्रकल्पाचे काम सन २००६ मध्ये पूर्ण झाले आहे. त्यासाठी व विस्थापितांसाठी जमीन संपादित 
करावयाची नसल्याने सदर प्रकल्पांतर्गत बाधित व लाभक्षेत्रात येणाऱ्या गावांना महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १९८६ चे कलम १२ 
अन्वये लागू केलेले शेत जमिनींचे हस्तांतरणावरील निर्बंध या घोषणेद्वारे दिनांक १० फेब्रुवारी २०१५ पासून उठविण्यात येत आहेत . मात्र इतर प्रचलित 
कायद्याचेनिर्बध कायम राहतील . 

रुबल अग्रवाल, 

जिल्हाधिकारी तथा 

पुनर्वसन प्रशासक , जळगाव . 
जळगाव , १० फेब्रुवारी २०१५ . 


घोषणापत्र 
क्रमांक पुनर्व/१/ ईटपाल/ ६/ २७ / ८६२ / २०१५ . - जळगाव जिल्ह्यातील जामनेर तालुक्यामधील साठवण तलाव , सोनाळा या पाटबंधारे प्रकल्पासाठी 
महाराष्ट्र प्रकल्प विस्थापित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १९८६ चे कलम ११ अन्वये खालीलप्रमाणे अधिसूचना शासनाचे महसूल व वन विभाग 
यांचेकडील क्रमांक आरपीए/ ३२९९/ प्र . क्र . ४२६/ र -३, दिनांक २ डिसेंबर १९९९ अन्वये महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाली असून शेत जमिनीचे 
कोणत्याही प्रकारे हस्तांतरण करण्याबाबत निर्बध लागू झाले आहेत . 

अनुसूची 
जिल्हा जळगाव, तालुका जामनेर 
बाधित गावे 

लाभक्षेत्रातील गावे 
अ . क्र . प्रकल्पाचे नाव फक्त शेत जमीन तालुका 

गाव 

तालुका 
१ साठवण तलाव , 

सोनाळा जामनेर सोनाळा 

जामनेर 
सोनाळा, तालुका जामनेर , 

जिल्हा जळगाव . 
महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचेपुनर्वसन अधिनियम , १९८६ च्या तरतुदी लागू झाल्याने सदर कायद्यान्वये कलम १२ मध्ये उल्लेखिलेले निर्बंध ते 
जिल्हाधिकारी यांनी उठविण्याबाबत घोषणा करणेपर्यंत अस्तित्वात आहे. 

साठवण तलाव , सोनाळा, तालुका जामनेर या प्रकल्पाचे काम सन २००५ मध्ये पूर्ण झाले आहे. त्यासाठी व विस्थापितांसाठी जमीन संपादित 
करावयाची नसल्याने सदर प्रकल्पांतर्गत बाधित व लाभक्षेत्रात येणाऱ्या गावांना महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १९८६ चे कलम १२ 
अन्वये लागू केलेले शेत जमिनींचे हस्तांतरणावरील निर्बंध या घोषणेद्वारे दिनांक १० फेब्रुवारी २०१५ पासून उठविण्यात येत आहेत . मात्र इतर प्रचलित 
कायद्याचेनिर्बंध कायम राहतील . 

रुबल अग्रवाल , 

जिल्हाधिकारी तथा 

पुनर्वसन प्रशासक , जळगाव . 
जळगाव, १० फेब्रुवारी २०१५ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५ - ११, २०१५ / फाल्गुन १४ - २० , शके १९३६ 


१५ 


घोषणापत्र 
क्रमांक पुनर्व/ १/ ईटपाल/ ६/ २७/ ८६३/ २०१५. - जळगाव जिल्ह्यातील जामनेर तालुक्यामधील साठवण तलाव , शेंदुर्णी( शामसिंग बुवाचा नाला) 
या पाटबंधारे प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र प्रकल्प विस्थापित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १९९९ चे कलम ११ अन्वये खालीलप्रमाणे अधिसूचना शासनाचे 
महसूल व वन विभाग यांचेकडील क्रमांक पुनर्व/कार्या-९ ( १)/ प. एन. आर- ३२/ २००४, दिनांक २३ डिसेंबर २००४ अन्वये महाराष्ट्र शासन राजपत्रात 
प्रसिद्ध झाली असून शेत जमिनीचे कोणत्याही प्रकारे हस्तांतरण करण्याबाबत निर्बंध लागू झाले आहेत . 

अनुसूची 
जिल्हा जळगाव, तालुका जामनेर 
बाधित गावे 

लाभक्षेत्रातील गावे 
अ. क्र . प्रकल्पाचे नाव फक्त शेत जमीन तालुका 

गाव 

तालुका 
१ साठवण तलाव, शेंदुर्णी शेंदुर्णी 

जामनेर शेंदुर्णी 

जामनेर 
( शामसिंग बुवाचा नाला), 

बिलवाडी 

जामनेर 
तालुका जामनेर, 

मालखेडा 

जामनेर 
जिल्हा जळगाव . 

मेणगाव 

जामनेर 
मोराड 

जामनेर 
महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १९९९ च्या तरतुदी लागू झाल्याने सदर कायद्यान्वये कलम १२ मध्ये उल्लेखिलेले निर्बंध ते 
जिल्हाधिकारी यांनी उठविण्याबाबत घोषणा करणेपर्यंत अस्तित्वात आहे. 

साठवण तलाव, शेंदुर्णी ( शामसिंग बुवाचा नाला), तालुका जामनेर या प्रकल्पाचे काम सन २००८ मध्ये पूर्ण झाले आहे . त्यासाठी व 
विस्थापितांसाठी जमीन संपादित करावयाची नसल्याने सदर प्रकल्पांतर्गत बाधित व लाभक्षेत्रात येणाऱ्या गावांना महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे 
पुनर्वसन अधिनियम, १९९९ चे कलम १२ अन्वये लागू केलेले शेत जमिनींचे हस्तांतरणावरील निर्बंध या घोषणेद्वारे दिनांक १० फेब्रुवारी २०१५ पासून 
उठविण्यात येत आहेत . मात्र इतर प्रचलित कायद्याचेनिर्बध कायम राहतील . 

रुबल अग्रवाल , 

जिल्हाधिकारी तथा 

पुनर्वसन प्रशासक , जळगाव . 
जळगाव , १० फेब्रुवारी २०१५ . 


जिल्हा न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १०२/ सन २०१५. - श्री . एम . व्ही . फडे, ३ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नेवासा यांची दिनांक २३ फेब्रुवारी 
२०१५ ते दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१५ रोजीची एकूण ५ दिवसांची अर्जित 
रजा याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे. तसेच दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१५ 
रोजी कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २ मार्च २०१५ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री. एम. व्ही . फडे, ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नेवासा यांना यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत 
आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर, नेवासा यापदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . 

श्री . एम . व्ही . फडे, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
नेवासा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . एन . एन . पाटील , सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
नेवासा यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . एम. व्ही. फडे, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
नेवासा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते 
३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नेवासा यापदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर , ६ फेब्रुवारी २०१५ . 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १०३/ सन २०१५. - श्री. आर. आर. पत्की, ४ थे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा यांची दिनांक ९ फेब्रुवारी 
२०१५ ते दिनांक ११ फेब्रुवारी २०१५ रोजीची एकूण ३ दिवसांची अर्जित 
रजा याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे . तसेच दिनांक ७ फेब्रुवारी २०१५ 
रोजी सायंकालीन न्यायालयानंतर ते दिनांक १२ फेब्रुवारी २०१५ रोजी 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत 
आहे . 
- रजेवरून परत आल्यावर श्री . आर . आर. पत्की, ४ थे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा यांना यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत 
आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा यापदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . 
___ श्री . आर. आर. पत्की, ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
श्रीगोंदा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . आर. व्ही . पांडे, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
श्रीगोंदा यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . आर . आर. पत्की, ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
श्रीगोंदा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते 
४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा यापदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर , ७ फेब्रुवारी २०१५ . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५ - ११ , २०१५ / फाल्गुन १४ - २० , शके १९३६ 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य /रजा/१०९ / सन २०१५ .- श्री . एन . आर. प्रधान , मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी, अहमदनगर यांची दिनांक २ फेब्रुवारी २०१५ ते दिनांक 
४ फेब्रुवारी २०१५ रोजीची एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर 
करणेत येत आहे. तसेच दिनांक १ फेब्रुवारी २०१५ रोजी सुट्टी उपभोगण्याची 
परवानगी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री. एन. आर. प्रधान , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
अहमदनगर यांना यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे 
रजेच्या कालावधीत मुख्य न्यायदंडाधिकारी, अहमदनगर यापदी पर्यायी 
इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत 
आहे. 
___ श्री . एन. आर. प्रधान , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , अहमदनगर यांचे 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . आर . व्ही . ताम्हाणेकर , सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, 
अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . एन. आर. प्रधान, मुख्य न्यायदंडाधिकारी , अहमदनगर हे वर 
नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी, अहमदनगर यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते. 
अहमदनगर , २ फेब्रुवारी २०१५ . 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ १४३/ सन २०१५ . - श्री . एन. डी. खोसे, ३ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक १० फेब्रुवारी 
२०१५ ते दिनांक १२ फेब्रुवारी २०१५ रोजीची एकूण ३ दिवसांची अर्जित 
रजा याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . एन . डी. खोसे, ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांना यापदी पुनर्नियुक्त करणेत 
येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर यापदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . 

श्री . एन. डी . खोसे, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . एस . एस. देशपांडे, ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

श्री. एन. डी . खोसे , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते 
तर ते ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यापदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर , १२ फेब्रुवारी २०१५. 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य /रजा/ १४९ / सन २०१५. - श्रीमती आर . जे. पाटील , 
४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर ह्या दिनांक 
२० फेब्रुवारी २०१५ ते दिनांक १८ ऑगस्ट २०१५ पर्यंत प्रसुती रजेवर 
असल्या कारणाने त्यांच्या पदाचा वरील कालावधीतील अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . एम . एस . तोडकर , ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 
अहमदनगर , १६ फेब्रुवारी २०१५ . 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य /रजा/१२८ / सन २०१५ . - श्री . जे. आर. मुलाणी, 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, अकोले यांची दिनांक ९ जानेवारी 
२०१५ ते दिनांक २७ जानेवारी २०१५ रोजीची एकूण १९ दिवसांची वैद्यकीय 
रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करणेत येत आहे. तसेच दिनांक ९ जानेवारी 
२०१५ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक २८ जानेवारी २०१५ 
रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात 
येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . जे. आर. मुलाणी, सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , अकोले यांना यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
अकोले यापदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
पद रिक्त ठेवणेत आले होते . 

श्री. जे. आर. मुलाणी, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अकोले 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . र. सु. क्षीरसागर, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अकोले यांचेकडे 
ठेवण्यात आला होता . 
__ श्री . जे. आर. मुलाणी, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अकोले 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर गेले नसते तर ते 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अकोले यापदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर , ३ फेब्रुवारी २०१५ . 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १५९ / सन २०१५. - श्री . एन . ए . गुप्ता , २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , नेवासा यांची दिनांक २३ फेब्रुवारी 
२०१५ ते दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१५ रोजीची एकूण ५ दिवसांची अर्जित 
रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करणेत येत आहे . तसेच दिनांक २१ फेब्रुवारी 
२०१५ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २ मार्च २०१५ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. . 
__ रजेवरून परत आल्यावर श्री . एन. ए. गुप्ता , २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नेवासा यांना यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत 
आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , 

कनिष्ठ स्तर , नेवासा यापदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता 
__ नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . 

श्री . एन . ए. गुप्ता, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नेवासा 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . एन. एन. पाटील, सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, नेवासा 
यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

श्री. एन. ए. गुप्ता , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , नेवासा 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नेवासा यापदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिले असते. 
अहमदनगर , ६ फेब्रुवारी २०१५ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५ - ११, २०१५ / फाल्गुन १४ - २० , शके १९३६ 


१७ 


आदेश 

आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/१८२/ सन २०१५. - श्री . व्ही. ए. पाटील , दिवाणी क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ १९२/ सन २०१५ . - श्री . बी. डी . कदम, सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, कोपरगाव यांची दिनांक ३० जानेवारी २०१५ ते __ न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा यांची दिनांक ९ फेब्रुवारी २०१५ ते 
दिनांक १ फेब्रुवारी २०१५ रोजीची एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे दिनांक ११ फेब्रुवारी २०१५ रोजीची एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा 
कार्योत्तर मंजूर करणेत येत आहे. 

याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करणेत येत आहे. तसेच दिनांक ७ फेब्रुवारी २०१५ 
रजेवरून परत आल्यावर श्री. व्ही . ए. पाटील, दिवाणी न्यायाधीश , 

रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १२ फेब्रुवारी २०१५ रोजी कार्यालयीन 
वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव यांना यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच 

वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव __ रजेवरून परत आल्यावर श्री. बी. डी . कदम , सहदिवाणी न्यायाधीश , 
यापदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद कनिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा यांना यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच 
रिक्त ठेवणेत आले होते. 

वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
श्री . व्ही . ए . पाटील, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव 

श्रीगोंदा यापदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा न्यायीक कार्यभार 

पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . 
श्री . आर. ए. गायकवाड, जिल्हा न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 

___ श्री . बी. डी . कदम , सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा 
कोपरगाव यांचेकडे व प्रशासकीय कार्यभार श्री . एस. ए. बाफना, सहदिवाणी 

यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, कोपरगाव यांचेकडे ठेवण्यात आला होता . 

श्री . आर. व्ही. पांडे, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा 

यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 
श्री. व्ही . ए. पाटील, दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव हे 
वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी 

___ श्री. बी . डी . कदम, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा हे 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, कोपरगाव यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 

वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते सहदिवाणी 
राहिले असते. 

न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, श्रीगोंदा यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 

राहिले असते . 
अहमदनगर , ४ फेब्रुवारी २०१५. 

अहमदनगर , ७ फेब्रुवारी २०१५. 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/१८४ / सन २०१५. - श्रीमती ए. आर . नागोरी , 
८ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक 
१० फेब्रुवारी २०१५ ते दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१५ रोजी एकूण ४ दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करणेत येत आहे. तसेच दिनांक ९ 
फेब्रुवारी २०१५ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१५ 
रोजी कार्यशाळेच्या वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात 
येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती ए. आर. नागोरी, ८ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांना यापदी पुनर्नियुक्त करणेत 
येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ८ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यापदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे. 

श्रीमती ए. आर. नागोरी , ८ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्रीमती एम . डी . ननवरे , ११ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 
___ श्रीमती ए. आर . नागोरी, ८ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या तर त्या ८ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर 
यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 
अहमदनगर , ९ फेब्रुवारी २०१५. 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १९४/ सन २०१५. - श्री . ए. ए. पंचभाई, दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नेवासा यांची दिनांक २ फेब्रुवारी २०१५ ते 
दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१५ रोजीची एकूण १२ दिवसांची अर्जित रजा 
याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे. तसेच दिनांक ३१ जानेवारी २०१५ रोजी 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १६ फेब्रुवारी २०१५ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री. ए. ए. पंचभाई, दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , नेवासा यांना यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नेवासा 
यापदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद 
रिक्त ठेवणेत येत आहे. 

श्री. ए. ए. पंचभाई, दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नेवासा यांचे 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा न्यायीक कार्यभार 
श्री. एस. व्ही . कुलकर्णी, जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, 
नेवासा यांचेकडे व प्रशासकीय कार्यभार श्री . एन. एन. पाटील , सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , नेवासा यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 
____ श्री. ए. ए.पंचभाई, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नेवासा हे वर 
नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नेवासा यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते . 
अहमदनगर , २ फेब्रुवारी २०१५. 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५ - ११ , २०१५ / फाल्गुन १४ - २० , शके १९३६ 


आदेश 

श्री. एन . के. चव्हाण, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १९४/ सन २०१५. - श्री . ए . ए . पंचभाई, दिवाणी न्यायाधीश , श्रीरामपूर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नेवासा यांची दिनांक १४ फेब्रुवारी २०१५ ते __ गेले नसते तर ते तदर्थजिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१५ रोजीची एकूण १४ दिवसांची वाढीव अर्जित ___ श्रीरामपूर यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
रजा याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे. तसेच दिनांक १४ फेब्रुवारी २०१५ 

विनय ग. जोशी, 
रोजीपासून ते दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१५ रोजीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 
परवानगी देण्यात येत आहे . 

अहमदनगर. 
रजेवरून परत आल्यावर श्री . ए. ए . पंचभाई, दिवाणी न्यायाधीश , 

अहमदनगर , ६ फेब्रुवारी २०१५. 
वरिष्ठ स्तर , नेवासा यांना यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नेवासा 
यापदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद 

पहा :(१) श्री . राजेंद्र ज . तांबे, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, नंदुरबार 
रिक्त ठेवणेत येत आहे. 

यांचे पत्र जावक क्रमांक १२४ /१५, दिनांक १२ फेब्रुवारी २०१५ 
श्री. ए. ए. पंचभाई, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नेवासा यांचे 

चे व त्यासोबत सादर केलेला दिनांक १६ फेब्रुवारी २०१५ ते 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा न्यायीक कार्यभार 

२१ फेब्रुवारी २०१५ पावेतो एकूण ६ दिवसांची अर्जित रजा 
श्री . एस. व्ही. कुलकर्णी, जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 

मंजूर होणेबाबतचा अर्ज व त्यावरील सहायक अधीक्षक ( रोख 
नेवासा यांचेकडे व प्रशासकीय कार्यभार श्री. एन. एन. पाटील , सहदिवाणी 

व वित्त), जिल्हा न्यायालय , नंदुरबार यांनी दिलेले दिनांक 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , नेवासा यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

१२ फेब्रुवारी २०१५ अखेर श्री . राजेंद्र ज. तांबे यांचे खाती 
श्री . ए. ए . पंचभाई, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नेवासा हे वर 

२४६ दिवस अर्जित रजा शिल्लक असल्याबद्दलचे प्रमाणपत्र . 
नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी ( २) महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ . 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नेवासा यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 

आदेश 
राहिले असते . 

क्रमांक बी - २/ ३९२ / २०१५. - श्री . राजेंद्र ज. तांबे, दिवाणी न्यायाधीश, 
अ . ज . ख्वाजा, 

वरिष्ठ स्तर , नंदुरबार यांना दिनांक १६ फेब्रुवारी २०१५ ते २१ फेब्रुवारी 
जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, 

२०१५ पावेतो एकूण ६ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत 
अहमदनगर . 

आहे. तसेच त्यांना दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१५ रोजीचे मध्यान्हापासून ते 
अहमदनगर , १३ फेब्रुवारी २०१५ . 

दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१५ रोजीचे मध्यान्हपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची 

परवानगी देण्यात येत आहे. 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

रजेवरून परत आल्यावर श्री. राजेंद्र ज. तांबे, यांना दिवाणी न्यायाधीश , 
आदेश 

वरिष्ठ स्तर , नंदुरबार यापदी पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे . तसेच 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/१३१/ सन २०१५. - श्री . एन . के. चव्हाण, तदर्थ वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नंदुरबार 
जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, श्रीरामपूर यांची दिनांक यापदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद 
९ फेब्रुवारी २०१५ ते दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१५ रोजी एकूण ५ दिवसांची रिक्त ठेवण्यात आले होते. 
अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे. तसेच दिनांक ७ फेब्रुवारी श्री. राजेंद्र ज . तांबे, दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नंदुरबार यांचे 
२०१५ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१५ रोजी वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायीक व प्रशासकीय कार्यभार 
सकाळी ८ -०० वाजेपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत 

श्री. एस. डी . कुलकर्णी, मुख्य न्यायदंडाधिकारी , नंदुरबार यांनी सांभाळावा . 
आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
रजेवरून परत आल्यावर श्री . एन. के . चव्हाण, तदर्थ जिल्हा 

टीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . राजेंद्र ज. तांबे, दिवाणी 
न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , श्रीरामपूर यांना यापदी पुनर्नियुक्त न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नंदुरबार हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत 
करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत तदर्थ जिल्हा 

अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, श्रीरामपूर यापदी पर्यायी इसमाची नंदुरबार यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . 

नितीन आर. बोरकर, 
श्री. एन. के . चव्हाण, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 
न्यायाधीश, श्रीरामपूर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 

नंदुरबार . 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . एस. एस . शिंदे, जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त 

नंदुरबार , १२ फेब्रुवारी २०१५. 
सत्र न्यायाधीश, श्रीरामपूर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५ - ११, २०१५ / फाल्गुन १४ - २० , शके १९३६ 


१९ 


वरील आदेश खालील व्यक्तींना लागू होणार नाहीत. 
( अ ) शासकीय सेवेतील व्यक्तींना ज्यांना आपले वरिष्ठांचे आदेशानुसार 
कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार जवळ बाळगणे आवश्यक आहे , तसेच ज्या 
व्यक्तींना शारीरिक दुर्बलतेच्या कारणास्तव लाठी अगर काठी वापरणे 
आवश्यक आहे . 

( ब) प्रेतयात्रा, धार्मिक कार्यक्रम , धार्मिक मिरवणुका , लग्न समारंभ , 
लग्नाच्या मिरवणुका हे कार्यक्रम. 

( क ) सभा घेणेस अगर मिरवणुका काढणेस ज्यांनी संबंधित तहसीलदार 
तथा तालुका दंडाधिकारी यांची रीतसर परवानगी घेतली आहे अशा 
व्यक्ती. 

प्रस्तुतचा आदेश अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळ सीमेच्या हद्दीत 
दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१५ रोजीचे ०० . ०० वाजेपासून ते दिनांक 
१ मार्च २०१५ रोजीचे २४ . ०० वाजेपावेतोचे कालावधीत जारी राहील . 

प्रस्तुतचा आदेश आज दिनांक १२ फेब्रुवारी २०१५ रोजी माझे सही 
व शिक्क्यानिशी दिला असे. 


( दुर्वाचनीय), 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , 

अहमदनगर . 


अहमदनगर , १२ फेब्रुवारी २०१५. 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 

आदेश 
मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१ ), (३) अन्वये 

क्रमांक डीसी/ कार्या- ९- ब/ १/३८३/ २०१५. - पोलीस अधीक्षक , अहमदनगर 
यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ प्रतिबंधात्मक आदेश/१२९६ / २०१५, दिनांक 
१२ फेब्रुवारी २०१५ चे अवलोकन होणेस विनंती आहे. सदर पत्रानुसार 
अहमदनगर जिल्ह्यात सध्या स्थानिक प्रश्नांच्या संदर्भात तसेच पाणी 
प्रश्न संदर्भात राजकीय पक्ष व विविध संघटनेचे कार्यकर्ते यांच्यावतीने 
उपोषण , मोर्चा, रास्ता रोको इत्यादी प्रकारचे आंदोलनात्मक कार्यक्रम 
चालू आहेत . अहमदनगर जिल्ह्यात शहरी व ग्रामीण भागामध्ये 
महाशिवरात्री हा सण दिनांक १७ फेब्रुवारी २०१५ रोजी साजरा होणार 
असून दिनांक १९ फेब्रुवारी २०१५ रोजी शासकीय शिवजयंती साजरी 
होणार आहे. 

वरील पार्श्वभूमिवर कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही. म्हणून पोलिसांना कर्तव्य बजावताना 
अडचण निर्माण होऊ नये, यासाठी अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळ 
सीमेच्या हद्दीत दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१५ रोजीचे ०० . ०० वाजेपासून 
ते दिनांक १ मार्च २०१५ रोजीचे २४ . ०० वाजेपावेतो मुंबई पोलीस 
अधिनियम, कलम ३७ ( १) , (३) चे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेस 
मा . पोलीस अधीक्षक , अहमदनगर यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ 
प्रतिबंधात्मक आदेश/ १२९६/ २०१५, दिनांक १२ फेब्रुवारी २०१५ अन्वये 
इकडेस विनंती केली आहे व तशी माझी खात्री झालेवरून मी , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, अहमदनगर मला मुंबई पोलीस अधिनियम , 
१९५१ चे कलम ३७ ( १), ( ३) नुसार प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर । 
करून आदेशात नमूद केलेल्या कालावधीत व ठिकाणी, धार्मिक कार्यक्रम 
वगळता कोणाही इसमास खालील कृत्ये करण्यास मनाई करीत आहे . 

( अ ) शस्त्रे, काठ्या , सोटे , तलवारी, भाले, सुरे , बंदुका, दंडे अगर 
लाठ्या किंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल अशी कोणतीही 
वस्तू बरोबर नेणे ; 

( ब) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा सोडावयाची किंवा फेकावयाची 
उपकरणे व साधने जवळ बाळगणे किंवा तयार करणे ; 

( क ) कोणत्याही व्यक्तीच्या आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन 
करणे ; 

( ड) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक जवळ बाळगणे किंवा 
तयार करणे ; 
( इ) जाहीरपणे घोषणा देणे, गाणे म्हणणे, वाद्य वाजविणे ; 
( ई) सभ्यता अगर नीतिमत्ता यांस धक्का पोहोचेल किंवा शांतता 
धोक्यात येईल असे कोणतेही कृत्य करणे, आवेशपूर्ण भाषणे करणे , 
हावभाव करणे किंवा सोंग आणणे, अगर तशी चित्रे, चिन्हे किंवा इतर 
वस्तू तयार करणे किंवा त्यांचा प्रचार करणे ; 

( फ ) सार्वजनिक तसेच खाजगी ठिकाणी निवडणूक प्रचारार्थ तसेच 
अन्य कारणास्तव सभा घेणेस, मिरवणुका काढण्यास व पाचपेक्षा जास्त 
व्यक्ती एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे ; 


मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१), ( ३) अन्वये 

क्रमांक कक्ष- १/पीओएल -१/ २३५/ २०१५. - पोलीस अधीक्षक , नाशिक 
( ग्रामीण) यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक कक्ष- १४ /३७(१)(३)/ ७११ / २०१५ , 
दिनांक ४ फेब्रुवारी २०१५ अन्वये नाशिक ( ग्रामीण) जिल्ह्यातील विविध 
आंदोलने , धार्मिक सण व राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था विषयक 
घडामोडींच्या पार्श्वभूमिवर देशात कोठेही जातीय घटना घडल्यास अशा 
घटनेच्या जिल्ह्यात प्रतिक्रिया उमटतात . विविध कामगार संघटनांचे गेटबंद 
व साखळी उपोषण चालू असते. हिंदु-मुस्लीम यांच्यात क्षुल्लक कारणावरून 
वाद निर्माण होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे जातीय तणाव निर्माण 
होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव 
शहर हे अतिसंवेदनशील असून मनमाड , सटाणा, येवला, चांदवड व 
इगतपुरी ही ठिकाणे संवेदनशील आहेत. नाशिक ग्रामीण जिल्ह्यात विविध 
कंपन्या असून विविध मागण्यांसाठी औद्योगिक कलह निर्माण होऊन 
कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने खबरदारीचा 
उपाय म्हणून संपूर्ण नाशिक ग्रामीण जिल्ह्यात दिनांक ७ फेब्रुवारी २०१५ चे 
सकाळी ०० . ०० ते दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१५ चे २४ . ०० वाजेपावेतो मुंबई 
पोलीस कायदा , १९५१ चे कलम ३७ (१)(३) चे आदेश लागू करण्याची 
पोलीस अधीक्षक, नाशिक ग्रामीण यांनी विनंती केली आहे . 

वरील अहवालावरून माझी खात्री झाल्याने खालील दर्शविलेल्या 
कालावधीत नाशिक ग्रामीण जिल्ह्यात (पोलीस आयुक्त , नाशिक शहर 
यांची हद्द वगळून ) पोलिसांना कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती 
हाताळण्यास मदत व्हावी व शांतता रहावी म्हणून मी, जितेंद्र काकुस्ते , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, नाशिक मला मुंबई पोलीस कायदा, १९५१ चे 
कलम ३७(१)(३) नुसार प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून खालील 
कृत्ये करण्यास मनाई करीत आहे . 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५ - ११ , २०१५ / फाल्गुन १४ - २० , शके १९३६ 


( क ) शस्त्रे, सोटे , तलवारी, भाले, दंडे, बंदुका, सुरे , काठ्या किंवा सदर आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी पुरेसा कालावधी नसल्याने 
लाठ्या किंवा शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ ( १ ) ( २) नुसार सदरचा 
कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे अगर बाळगणे ; 

आदेश एकतर्फी काढण्यात येत आहे. 
( ख ) कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे ; सदरचा आदेश दिनांक १३ ऑगस्ट २०१३ रोजी माझ्या सही व 
( ग) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा फेकावयाची शिक्क्यानिशी दिला असे . 
उपकरणे किंवा साधने घेऊन फिरणे अगर बाळगणे ; 

विलास पाटील , 
( घ ) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा चित्राचे नाशिक , १३ ऑगस्ट २०१३. 

जिल्हादंडाधिकारी, नाशिक. 
प्रतिकृतिक प्रदर्शन अगर दहन करणे ; 
( ड) सार्वजनिकरित्या घोषणा करणे , गाणी म्हणणे, वाद्ये वाजवणे ; मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ ( १), ( ३) अन्वये 
( च) सभ्यता अगर नीतिविरुध्द असतील अशी किंवा शांतता धोक्यात 

___ क्रमांक कक्ष- १/पीओएल- १ / १६१२/ २०१४. - ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , 
आणतील अशी भाषणे, हावभाव करणे , सोंग आणणे आणि तशी चिन्हे , 

नाशिक ( ग्रामीण) यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक कक्ष - १४/ ३७(१) (३)/ ४९८४ / 
फलक लावणे किंवा इतर कोणत्याही जिन्नस अगर वस्तू तयार करणे 

२०१४ , दिनांक १५ सप्टेंबर २०१४ अन्वये नाशिक ( ग्रामीण) जिल्ह्यातील 
अगर त्याचा प्रसार करणे . 

विविध आंदोलने , धार्मिक सण व राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था विषयक 
हा आदेश शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमिवर देशात कोठेही जातीय घटना घडल्यास अशा 
आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे अशा इसमांना घटनेच्या जिल्ह्यात प्रतिक्रिया उमटतात. धनगर व इतर समाजातील 
लागू नाही. तसेचशिख समाजातील व्यक्तींना कृपाण बाळगण्यास प्रतिबंध लोकांचे अनुसूचित जमातीत आरक्षणाविषयी विविध प्रकारचे आंदोलन 
असणार नाही . 

चालू आहेत . विविध कामगार संघटनांचे गेटबंद व साखळी उपोषण चालू 
तसेच मुंबई पोलीस कायदा कलम ३७ (३) अन्वये संबंधित तालुका आहे. हिंदु-मुस्लीम यांच्यात शुल्लक कारणावरून वाद निर्माण होण्याची 
कार्यकारी दंडाधिकारी यांच्या पूर्वपरवानगीखेरीज पाच अगर पाचापेक्षा शक्यता आहे . त्यामुळे जातीय तणाव निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता 
जास्त समावेश असलेल्या कोणत्याही मंडळीस ( जमावास ) किंवा मिरवणुकीस , येत नाही. तसेच विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक , २०१४ ची आदर्श 
मोर्चा, सभा इत्यादींकरीता मनाई करीत आहे . 

आचारसंहिता दिनांक १२ सप्टेंबर २०१४ पासून लागू झाली असून निवडणूक 
सदरहू निर्बंध लग्न कार्य, राष्ट्रीय सण, धार्मिक कार्यक्रम , आठवडे काळात विविध राजकीय पक्षांकडून निवडणूक प्रचार संदर्भात आचारसंहिता 
बाजार अगर प्रेत यात्रेचे जमावास लागू होणार नाही, त्याचप्रमाणे हे भंगाचे गुन्हे दाखल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. नाशिक जिल्ह्यातील 
आदेश पोलीस अधिकारी व कामावर असलेल्या इतर शासकीय अधिकारी , मालेगाव शहर हे अतिसंवेदनशील असून मनमाड, सटाणा, येवला, 
कर्मचारी यांना तसेच सभा घेणेस अगर मिरवणुका काढणेस संबंधित चांदवड व इगतपुरी ही ठिकाणे संवेदनशील आहेत. नाशिक ग्रामीण 
तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी यांची रितसर परवानगी घेतली आहे अशा जिल्ह्यात विविध कंपन्या असून विविध मागण्यांसाठी औद्योगिक कलह 
व्यक्ती यांना लागू राहणार नाहीत . 

निर्माण होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता 
सदरचा आदेश दिनांक ७ फेब्रुवारी २०१५ चे ००. ०० वाजेपासून ते 

असल्याने खबरदारीचा उपाय म्हणून संपूर्ण नाशिक ग्रामीण जिल्ह्यात 
दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१५ चे २४. ०० वाजेपर्यंत संपूर्ण नाशिक जिल्ह्यात 

दिनांक १७ सप्टेंबर २०१४ चे ०० . ०० ते दिनांक ३० सप्टेंबर २०१४ चे 
( पोलीस आयुक्त , नाशिक शहर यांची हद्द सोडून ) अंमलात राहील . 

२४ . ०० वाजेपावेतो मुंबई पोलीस कायदा, १९५१ चे कलम ३७ (१), (३ ) 
सदरचा आदेश माझ्या सहीनिशी व शिक्क्यानिशी दिला असे . 

अन्वये आदेश जारी करण्याची पोलीस अधीक्षक , नाशिक ( ग्रामीण) यांनी 

विनंती केली आहे. 
जितेंद्र काकुस्ते, 

__ वरील अहवालावरून माझी खात्री झाल्याने खालील दर्शविलेल्या 
नाशिक , ६ फेब्रुवारी २०१५. अपर जिल्हादंडाधिकारी , नाशिक . 

कालावधीत नाशिक ग्रामीण जिल्ह्यात ( पोलीस आयुक्त , नाशिक शहर 

यांची हद्द वगळून) पोलिसांना कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती 
क्रमांक कक्ष- १/पीओएल - १/ २०९१/ २०१३. - ज्याअर्थी, राष्ट्रध्वजाचा हाताळण्यास मदत व्हावी व शांतता राहावी म्हणून मी , जितेंद्र काकुस्ते , 
योग्य तो मान राखला जावा यासंदर्भात शासनामार्फत वेळोवेळी सूचना अपर जिल्हादंडाधिकारी, नाशिक मला मुंबई पोलीस कायदा, १९५१ चे 
दिल्या आहेत. तसेच जाणीवपूर्वक जर राष्ट्रध्वजाचा अवमान करण्याचा कलम ३७ ( १) ( ३ ) नुसार प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून खालील 
प्रयत्न केल्यास राष्ट्रीय अवमान प्रतिबंध कायदा, १९७१ कलम २ अनुसार कृत्य करण्यास मनाई करीत आहे . 
कार्यवाही करण्यात येते. काही वेळा राष्ट्रीय कार्यक्रमाच्यावेळी तसेच ( क ) शस्त्रे, सोटे , तलवारी, भाले, दंडे, बंदुका , सुरे , काठ्या किंवा 
विशेष कला क्रीडा प्रसंगी वैयक्तिकरित्या वापरण्यात येणारे राष्ट्रध्वज लाठ्या किंवा शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी 
नंतर इतस्तत: टाकण्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे व हे दृष्य कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे अगर बाळगणे ; 
राष्ट्रप्रतिष्ठेला शोभणारे नाही. तसेच राष्ट्रप्रतिष्ठेच्या दृष्टीने ही बाब 

( ख) कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे ; 
गंभीर असल्याने केंद्र शासनाच्या गृह मंत्रालयाने राष्ट्रध्वजाकरिता प्लॅस्टिकच्या 

( ग ) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाचीकिंवाफेकावयाची 
वापरास मान्यता दिलेली नाही. 

उपकरणे किंवा साधने घेऊन फिरणे अगर बाळगणे ; 
त्याअर्थी, मी , विलास पाटील , जिल्हादंडाधिकारी, नाशिक फौजदारी 

( घ ) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचेकिंवा चित्राचे 
प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ ( १) ( २) अन्वये मला प्रदान करण्यात 

प्रतिकृतिक प्रदर्शन अगर दहन करणे ; 
आलेल्या अधिकाराचा वापर करून संपूर्ण नाशिक जिल्ह्यात ( पोलीस 
आयुक्तालय , नाशिक शहर हद्द सोडून ) खबरदारीचा उपाय म्हणून दिनांक 

( ड) सार्वजनिकरित्या घोषणा करणे, गाणी म्हणणे , वाद्ये वाजवणे ; 
१३ ऑगस्ट २०१३ ते दिनांक १८ ऑगस्ट २०१३ पावेतो प्लॅस्टिकचा वापर ( च) सभ्यता अगर नीतीविरुध्द असतील अशी किंवा शांतता धोक्यात 
करून राष्ट्रीयध्वजाची निर्मिती , विक्री व वापर यावर बंदी घालीत आहे . ___ आणतील अशी भाषणे, हावभाव करणे, सोंग आणणे आणि तशी चिन्हे , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५ - ११, २०१५ / फाल्गुन १४ - २० , शके १९३६ 


२१ 


फलक लावणे किंवा इतर कोणत्याही जिन्नस अगर वस्तू तयार करणे 
अगर त्याचा प्रसार करणे 

हा आदेश शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या 
आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे अशा इसमांना 
लागू नाही . 

तसेच मुंबई पोलीस कायदा कलम ३७ ( ३) अन्वये पोलीस निरीक्षक 
यांच्या पूर्वपरवानगीखेरीज पाच अगर पाचापेक्षा जास्त समावेश असलेल्या 
कोणत्याही मंडळीस ( जमावास) किंवा मिरवणुकीस मनाई करीत आहे . 

सदरहू निर्बंध लग्न कार्य, राष्ट्रीय सण, धार्मिक कार्यक्रम आठवडे 
बाजार अगर प्रेत यात्रेचे जमावास लागू नाही, त्याप्रमाणे हे आदेश पोलीस 
अधिकारी व कामावर असलेल्या इतर शासकीय अधिकारी, कर्मचारी 
तसेच सभा घेणेस, अगर मिरवणुका काढणेस संबंधित उपविभागीय 
दंडाधिकारी यांची रितसर परवानगी घेतली आहे अशा व्यक्ती यांना लागू 
नाहीत . 

सदरचा आदेश दिनांक १९ सप्टेंबर २०१४ चे ००. ०० वाजेपासून ते 
दिनांक ३० सप्टेंबर २०१४ चे २४ . ०० वाजेपावेतो संपूर्ण नाशिक जिल्ह्यात 
(पोलीस आयुक्त , नाशिक शहर यांची हद्द सोडून) अंमलात राहील . 

सदरचा आदेश माझ्या सहीनिशी व शिक्क्यानिशी दिला असे. 
नाशिक , १८ सप्टेंबर २०१४ . 


( घ) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा चित्राचे 
प्रतिकृतिक प्रदर्शन अगर दहन करणे ; 
( ड) सार्वजनिकरित्या घोषणा करणे, गाणी म्हणणे, वाद्ये वाजवणे ; 
( च) सभ्यता अगर नीतीविरुध्द असतील अशी किंवा शांतता धोक्यात 
आणतील अशी भाषणे , हावभाव करणे , सोंग आणणे आणि तशी चिन्हे, 
फलक लावणे किंवा इतर कोणत्याही जिन्नस अगर वस्तू तयार करणे 
अगर त्याचा प्रसार करणे ; 
___ हा आदेश शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या 
आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे अशा इसमांना 
लागू नाही . 

तसेच मुंबई पोलीस कायदा कलम ३७ (३) अन्वये पोलीस निरीक्षक 
यांच्या पूर्वपरवानगीखेरीज पाच अगर पाचापेक्षा जास्त समावेश असलेल्या 
कोणत्याही मंडळीस ( जमावास ) किंवा मिरवणुकीस मनाई करीत आहे . 

सदरहू निबंध लग्न कार्य, राष्ट्रीय सण , धार्मिक कार्यक्रम आठवडे 
बाजार अगर प्रेत यात्रेचे जमावास लागू नाही, त्याप्रमाणे हे आदेश पोलीस 
अधिकारी व कामावर असलेल्या इतर शासकीय अधिकारी , कर्मचारी 
तसेच सभा घेणेस , अगर मिरवणुका काढणेस संबंधित उपविभागीय 
दंडाधिकारी यांची रितसर परवानगी घेतली आहे अशा व्यक्ती यांना लागू 
नाहीत . 

सदरचा आदेश दिनांक २ नोव्हेंबर २०१४ चे ०० . ०० वाजेपासून ते 
दिनांक १५ नोव्हेंबर २०१४ चे २४ . ०० वाजेपर्यंत संपूर्ण नाशिक जिल्ह्यात 
( पोलीस आयुक्त, नाशिक शहर यांची हद्द सोडून) अंमलात राहील . 

सदरचा आदेश माझ्या सहीनिशी व शिक्क्यानिशी दिला असे. 
नाशिक , ३१ ऑक्टोबर २०१४ . 


मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ ( १), (३ ) अन्वये 

क्रमांक कक्ष- १/पीओएल -१/१८१६/ २०१४. - ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , 
नाशिक ( ग्रामीण) यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक कक्ष-१४/ ३७( १)(३)/ ६४१०/ 
२०१४ , दिनांक ३० ऑक्टोबर २०१४ अन्वये नाशिक ( ग्रामीण) जिल्ह्यातील 
विविध आंदोलने, धार्मिक सण व राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था विषयक 
घडामोडींच्या पार्श्वभूमिवर देशात कोठेही जातीय घटना घडल्यास अशा 
घटनेच्या जिल्ह्यात प्रतिक्रिया उमटतात . विविध कामगार संघटनांचे गेटबंद 
व साखळी उपोषण चालू असते . हिंदु-मुस्लीम यांच्यात शुल्लक कारणावरून 
वाद निर्माण होण्याची शक्यता असते . त्यामुळे जातीय तणाव निर्माण 
होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव 
शहर हे अतिसंवेदनशील असून मनमाड , सटाणा, येवला, चांदवड व 
इगतपूरी ही ठिकाणे संवेदनशील आहेत. नाशिक ग्रामीण जिल्ह्यात विविध 
कंपन्या असून विविध मागण्यांसाठी औद्योगिक कलह निर्माण होऊन 
कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने खबरदारीचा 
उपाय म्हणून संपूर्ण नाशिक ग्रामीण जिल्ह्यात दिनांक २ नोव्हेंबर २०१४ चे 
सकाळी ०० . ०० ते दिनांक १५ नोव्हेंबर २०१४ चे २४ . ०० वाजेपावेतो मुंबई 
पोलीस कायदा, १९५१ चे कलम ३७ ( १ ), ( ३) अन्वये आदेश जारी करण्याची 
पोलीस अधीक्षक , नाशिक ( ग्रामीण) यांनी विनंती केली आहे . 

वरील अहवालावरून माझी खात्री झाल्याने खालील दर्शविलेल्या 
कालावधीत नाशिक ग्रामीण जिल्ह्यात ( पोलीस आयुक्त, नाशिक शहर 
यांची हद्द वगळून ) पोलिसांना कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती 
हाताळण्यास मदत व्हावी व शांतता राहावी म्हणून मी , जितेंद्र काकुस्ते , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, नाशिक मला मुंबई पोलीस कायदा , १९५१ चे 
कलम ३७ (१) (३) नुसार प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून खालील 
कृत्य करण्यास मनाई करीत आहे . 

(क ) शस्त्रे, सोटे, तलवारी , भाले, दंडे, बंदुका , सुरे, काठ्या किंवा 
लाठ्या किंवा शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी 
कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे अगर बाळगणे ; 
( ख) कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे ; 
( ग) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा फेकावयाची 
उपकरणे किंवा साधने घेऊन फिरणे अगर बाळगणे ; 


फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ ( २) अन्वये 

आदेश 
क्रमांक कक्ष- १ /पीओएल -१ / २०७२/ २०१४. - मकर संक्रांतीनिमित्त नाशिक 
जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात उडविल्या जाणाऱ्या पतंगांना वापरण्यात येणारा 
मांजा ( दोरा) हा नॉयलॉन स्वरूपात वापर करण्यात येत असल्याचेनिदर्शनास 
आले आहे. मकर संक्रांतीचे अगोदर व नंतर काही दिवस पतंग उडविण्याचे 
प्रमाण जास्त प्रमाणात असते त्यासाठी नॉयलॉन दोरा ( मांजा) या धाग्याचा 
मोठ्या प्रमाणात वापर होतो. दोन पतंगामध्ये ( दोऱ्याचे) घर्षण होऊन 
मोठ्या प्रमाणात मांजा तुटून उंच झाडे व इमारतींमध्ये सदर मांजा 
अडकतो व त्यामुळे वन्य पक्षी यांचे जीवितास धोका निर्माण होऊन वन्य 
पशु- पक्षी जखमी/ मृत होण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत असल्याचेमाझे 
निदर्शनास आणून दिलेले आहे. 
___ मी , जितेंद्र काकुस्ते , अपर जिल्हादंडाधिकारी, नाशिक , फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १९७३ चे कलम १४४ ( १) ( २ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकाराचा वापर करून संपूर्ण नाशिक ग्रामीण जिल्ह्यात ( पोलीस 
आयुक्तालय नाशिक शहर हद्द सोडून ) खबरदारीचा उपाय म्हणून दिनांक 
२२ डिसेंबर २०१४ ते २० जानेवारी २०१५ पावेतो पतंग उडविण्यासाठी 
तयार करण्यात येणारा नॉयलॉन दोरा निर्मिती, विक्री व वापर यावर बंदी 
घालीत आहे . 

सदर आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी पुरेसा कालावधी नसल्याने 
तसेच वन्य पक्षांचे जीवितास धोका निर्माण होऊ नये म्हणून फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ ( १) ( २ ) नुसार सदरचा आदेश 
एकतर्फी काढण्यात येत आहे . 
___ सदरचा आदेश दिनांक १९ डिसेंबर २०१४ रोजी माझ्या सही व 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 
नाशिक , १९ डिसेंबर २०१४. 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५ - ११, २०१५ / फाल्गुन १४ - २० , शके १९३६ 


मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ ( १), (३ ) अन्वये 

सदरहू निबंध लग्न कार्य, राष्ट्रीय सण, धार्मिक कार्यक्रम, आठवडे 
क्रमांक कक्ष- १/पीओएल -१/ १९९७ / २०१४ . - ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , बाजार अगर प्रेत यात्रेचे जमावास लागू नाही, त्याप्रमाणे हे आदेश पोलीस 
नाशिक ( ग्रामीण) यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक कक्ष- १४ / ३७ (१)(३)/६८८६/ अधिकारी व कामावर असलेल्या इतर शासकीय अधिकारी, कर्मचारी 
२०१४, दिनांक ३ डिसेंबर २०१४ अन्वये नाशिक ( ग्रामीण) जिल्ह्यातील तसेच सभा घेणेस , अगर मिरवणुका काढणेस संबंधित उपविभागीय 
विविध आंदोलने, धार्मिक सण व राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था विषयक दंडाधिकारी यांची रितसर परवानगी घेतली आहे अशा व्यक्ती यांना लागू 
घडामोडींच्या पार्श्वभूमिवर देशात कोठेही जातीय घटना घडल्यास अशा नाहीत . 
घटनेच्या जिल्ह्यात प्रतिक्रिया उमटतात . विविध कामगार संघटनांचे गेटबंद सदरचा आदेश दिनांक ५ डिसेंबर २०१४ चे ०० . ०० वाजेपासून ते 
व साखळी उपोषण चालू असते . दिनांक ६ डिसेंबर २०१४ रोजी बाबरी दिनांक १९ डिसेंबर २०१४ चे २४ . ०० वाजेपर्यंत संपूर्ण नाशिक जिल्ह्यात 
मशीद पतन दिन व महापरिनिर्वाण दिन साजरा होणार असल्यानेहिंदु ( पोलीस आयुक्त, नाशिक शहर यांची हद्द सोडून) अंमलात राहील . 
मुस्लीम यांच्यात शुल्लक कारणावरून वाद निर्माण होण्याची शक्यता सदरचा आदेश माझ्या सहीनिशी व शिक्क्यानिशी दिला असे. 
असते . त्यामुळे जातीय तणाव निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत 

जितेंद्र काकुस्ते , 
नाही. नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव शहर हे अतिसंवेदनशील असून 

___ नाशिक , ४ नोव्हेंबर २०१४ . अपर जिल्हादंडाधिकारी , नाशिक . 
मनमाड , सटाणा, येवला, चांदवड व इगतपुरी ही ठिकाणे संवेदनशील 
आहेत. नाशिक ग्रामीण जिल्ह्यात विविध कंपन्या असून विविध मागण्यांसाठी 
औद्योगिक कलह निर्माण होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण 

जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
होण्याची शक्यता असल्याने खबरदारीचा उपाय म्हणून संपूर्ण नाशिक 

आदेश 
ग्रामीण जिल्ह्यात दिनांक ४ डिसेंबर २०१४ चे सकाळी ०० . ०० ते दिनांक क्रमांक ड / कक्ष- ३/ एमएजी-२/ कावि - ७०७/ २००७. – ज्याअर्थी, दिनांक 
१९ डिसेंबर २०१४ चे २४ . ०० वाजेपावेतो मुंबई पोलीस कायदा, १९५१ चे १९ ऑक्टोबर २००८ रोजी धुळे जिल्ह्यात होणाऱ्या १९ गावांना ग्रामपंचायत 
कलम ३७ (१), (३) अन्वये आदेश जारी करण्याची पोलीस अधीक्षक , निवडणुका/ पोट-निवडणुकांचे मतदार होणार आहे. तसेच दिनांक २१ 
नाशिक ( ग्रामीण) यांनी विनंती केली आहे . 

ऑक्टोबर २००८ रोजी मतमोजणी होणार असल्याने सदर ग्रामपंचायत 
वरील अहवालावरून माझी खात्री झाल्याने खालील दर्शविलेल्या निवडणुकीचे व मतमोजणीच्या वेळी कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्याच्या 
कालावधीत नाशिक ग्रामीण जिल्ह्यात (पोलीस आयुक्त , नाशिक शहर दृष्टीने मतदानाच्या दिवशी सकाळी ७.०० वाजेपासून तर सायंकाळी 
यांची हद्द वगळून) पोलिसांना कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती मतदान संपेपावेतो तसेच मतमोजणीचेदिवशी सकाळी ७. ०० ते मतमोजणी 
हाताळण्यास मदत व्हावी व शांतता राहावी म्हणून मी , जितेंद्र काकुस्ते , पूर्ण होईपावेतोच्या कालावधीसाठी जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत मतदान केंद्राच्या/ 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, नाशिक मला मुंबई पोलीस कायदा, १९५१ चे मतमोजणी केंद्राच्या २०० मीटर परिसरात कोणीही गर्दी, गोंधळ निर्माण 
कलम ३७ ( १) (३) नुसार प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून खालील करू नये या उद्देशाने व मतदान / मतमोजणीची प्रक्रिया सुरळीतपणे पार 
कृत्य करण्यास मनाई करीत आहे. 

पाडणेचे दृष्टीने मी , प्राजक्ता लवंगारे , जिल्हादंडाधिकारी , धुळे मला 
( क ) शस्त्रे, सोटे , तलवारी, भाले , दंडे, बंदुका , सुरे , काठ्या किंवा 

फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १९७३ चे कलम १४४ (२) अन्वये प्रदान करण्यात 
लाठ्या किंवा शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी 

आलेल्या अधिकारांचा वापर करून उपरोक्त दिवशी धुळे जिल्ह्यातील 
कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे अगर बाळगणे ; 

साक्री , शिंदखेडा व शिरपूर तालुक्यातील खालीलप्रमाणे गावातील मतदान 
( ख) कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे ; 

केंद्र तसेच सदर निवडणुकीतील निश्चित केलेल्या मतमोजणी केंद्राचे 

ठिकाणी : -- 
( ग) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा फेकावयाची 
उपकरणे किंवा साधने घेऊन फिरणे अगर बाळगणे ; 

अ .क्र . साक्री तालुका शिरपूर तालुका शिंदखेडा तालुका 
( घ) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा चित्राचे 

मोहाणे 

होळ प्र. बं . 
प्रतिकृतिक प्रदर्शन अगर दहन करणे ; 

अंतुर्ली गव्हाणे/ शिराळे 
( ड) सार्वजनिकरित्या घोषणा करणे, गाणी म्हणणे, वाद्ये वाजवणे ; 

उंटावद 

वाडी 
( च) सभ्यता अगर नीतिविरुध्द असतील अशी किंवा शांतता धोक्यात 

खामखेडा अंजन विहीरे 
आणतील अशी भाषणे, हावभाव करणे, सोंग आणणे आणि तशी चिन्हे , 

तरडी 

मांडळ 
फलक लावणे किंवा इतर कोणत्याही जिन्नस अगर वस्तू तयार करणे 

ताजपुरी 
अगर त्याचा प्रसार करणे ; 

पथारे 
हा आदेश शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या 

कुरखळी 

खर्दे बु. । । 
आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे अशा इसमांना 

गिधाडे 
लागू नाही. 

बभळाज 
तसेच मुंबई पोलीस कायदा कलम ३७ (३ ) अन्वये पोलीस निरीक्षक 

उमर्दै 
यांच्या पूर्वपरवानगीखेरीज पाच अगर पाचापेक्षा जास्त समावेश असलेल्या 
कोणत्याही मंडळीस ( जमावास) किंवा मिरवणुकीस मनाई करीत आहे . 

टेंभेपाडा 


० 


० 


लोंढरे 


- 


u 


c 


. 


० 


० 


० 


8 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५ - ११ , २०१५ / फाल्गुन १४ - २० , शके १९३६ 


२३ 


अ. क्र . साक्री तालुका 


शिरपूर तालुका शिंदखेडा तालुका 


मोहाणे 


होळ प्र.बं . 
गव्हाणे/ शिराळे 


वाडी 


उपरोक्त गावांमध्ये ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या मतदान केंद्राचे व मतमोजणी 
केंद्राच्या परिसरात २०० मीटरच्या आत फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ 
चे कलम १४४ (२) चे मनाई आदेश जारी करीत आहे . 

(१) मतदान केंद्राचे/मतमोजणीकेंद्राचे २०० मीटर परिसरात उमेदवार 
व उमेदवाराचे मतदान/ मतमोजणी प्रतिनिधीशिवाय इतर कोणासही प्रवेश 
असणार नाही. 

( २ ) कोणतेही शस्त्र बाळगता येणार नाही किंवा शारीरिक दुखापती/ 
इजा होईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेता येणार नाही . 
( ३) पाच किंवा पाचापेक्षा जास्त व्यक्तींना एकत्र जमता येणार नाही. 

संबंधितांना व्यक्तिगत स्वरूपात नोटीस बजाविणे शक्य नसलेने फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ ( २) मधील तरतुदींनुसार सदरचा 
आदेश एकतर्फी आज दिनांक १३ ऑक्टोबर २००८ रोजी माझ्या स्वाक्षरीने 
व कार्यालयीन शिक्क्यानिशी पारित केला असे . 
धुळे, १३ ऑक्टोबर २००८. 


लोंढरे 
अंतुर्ली 
उंटावद 
खामखेडा 
तरडी 
ताजपुरी 
कुरखळी 
खर्दे बु. ।। 
गिधाडे 
बभळाज 


अंजन विहीरे 
मांडळ 
पथारे 


१० 


११ 


उमर्दै 


१२ 

टेंभेपाडा 
तातडीची बाब म्हणून तसेच प्रत्येक शस्त्र परवानाधारकांस व्यक्तिगत 
नोटीस देणे शक्य नसलेने सदर आदेश फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ 
चे कलम १४४ (२) मधील तरतुदींनुसार एकतर्फी काढणेत येत आहे . 

सदरचा आदेश आज दिनांक १४ ऑक्टोबर २००८ रोजी माझ्या स्वाक्षरीने 
व शिक्क्यानिशी दिला असे . 

प्राजक्ता लवंगारे, 
धुळे, १४ ऑक्टोबर २००८ . 

जिल्हादंडाधिकारी, धुळे. 


वाचावे : ( १ ) फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १९७३ चे कलम १४४ ( २ ) . 

( २) भारत निवडणूक आयोगाकडील आदेश क्रमांक ४६४ /९६ 

एल आणि ओ /पीएलएन - १, दिनांक १३ मार्च १९९६ . 
( ३) पोलीस अधीक्षक , धुळे यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ 
ग्रा .पं. नि ./४६७७/ २००८, दिनांक १३ ऑक्टोबर २००८ . 

आदेश 
क्रमांक ड/ कक्ष-३/ एमएजी-१ / कावि-९८८/ २००८ . - ज्याअर्थी, धुळे जिल्ह्यात 
ग्रामपंचायत निवडणूक प्रक्रिया सुरू असल्याने दिनांक १९ ऑक्टोबर 
२००८ रोजी मतदान होऊन मतमोजणी दिनांक २१ ऑक्टोबर २००८ रोजी 
होणार आहे. निवडणुकीच्या कालावधीत कायदा व सुव्यवस्था अबाधित 
राखण्यासाठी धुळे जिल्ह्यातील साक्री, शिंदखेडा व शिरपूर तालुक्यात 
उपरोक्त दिनांक १३ ऑक्टोबर २००८ च्या पत्रात नमूद केलेल्या गावांतील 
शस्त्र परवानाधारकांची शस्त्रे ते ज्या पोलीस स्टेशन हद्दीत राहात असतील 
त्या पोलीस स्टेशनला जमा करणेबाबतचा आदेश होणेबाबत पोलीस 
अधीक्षक , धुळे यांनी उपरोक्त पत्रान्वये अहवाल पाठविला आहे. 
___ त्याअर्थी, ग्रामपचायत निवडणुकीच्या कालावधीत सार्वजनिक धोका , 
उपद्रव , नुकसान, जिवितास व आरोग्यास तसेच सुरक्षिततेस धोका निर्माण 
होऊ नये आणि मतदारांमध्ये भय, दहशत निर्माण होऊ नये तसेच 
सदरची निवडणूक खुल्या व मुक्त वातावरणात पार पाडणे आवश्यक 
आहे . ज्याअर्थी, निवडणुका खुल्या व मुक्त वातावरणात घेणे शक्य 
व्हावयाचे असेल तर नागरिकांना शस्त्रे ने - आण करणेवर प्रतिबंध करून 
त्यांनी शस्त्रे संबंधित पोलीस स्टेशनला जमा करणे आवश्यक असल्याची 
माझी खात्री झाली आहे. 

त्याअर्थी, धुळे जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत निवडणूक शांततेत, मुक्त व 
निर्भय वातावरणात पार पाडण्याच्या दृष्टीने मी , प्राजक्ता लवंगारे , 
जिल्हादंडाधिकारी, धुळे फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १९७३ चे कलम १४४ 
अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून धुळे जिल्ह्यातील साक्री , 
शिंदखेडा व शिरपूर तालुक्यातील खालील नमूद केलेल्या गावातील शस्त्र । 
परवानाधारकांना त्यांची शस्त्रे ते ज्या पोलीस स्टेशन हद्दीत राहात 
असतील त्या पोलीस स्टेशनला तात्काळ जमा करणेबाबत आदेशित करीत 
आहेत. तसेच दिनांक २१ ऑक्टोबर २००८ रोजी सदर निवडणुकीचा 
निकाल जाहीर झाल्यानंतर तीन दिवसांच्या आत संबंधित पोलीस स्टेशनचे 
प्रभारी अधिकारी यांनी संबंधित शस्त्र परवानेधारकांना त्यांची शस्त्रे परत 
करण्याबाबतही आदेशित करीत आहे. 


वाचले.- (१) पोलीस अधीक्षक , धुळे यांच्याकडील पत्र क्रमांक जिवीशा/ 

परीक्षा/६६४ / २००८ , दिनांक १४ फेब्रुवारी २००८. 
( २) फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (२ ) 

आदेश 
क्रमांक ड /कक्ष- ३/ एमएजी- २/ कावि -१३५/ २००८. - ज्याअर्थी, दिनांक 
२८ फेब्रुवारी २००८ ते ३१ मार्च २००८ पावेतो उच्च माध्यमिक व माध्यमिक 
शालांत परीक्षा, धुळे जिल्ह्यात असल्याकारणाने परीक्षा केंद्राचे आवारापासून 
२०० मीटर अंतरापर्यंत क्रि . पो . कलम १४४ प्रमाणे मनाई आदेश ( ज्या 
दिवशी पेपर राहील त्या दिवसाकरिता) जारी करणेबाबत पोलीस अधीक्षक , 
धुळे यांनी उपोद्घातात नमूद केलेल्या पत्रान्वये विनंती केली आहे. परीक्षा 
केंद्राच्या २०० मीटर परिसरात कोणीही गर्दी गोंधळ निर्माण करू नये या 
उद्देशाने व परीक्षा सुरळीतपणे पार पाडणेचे दृष्टीने मी , एम. वाय. पटेल , 
जिल्हादंडाधिकारी, धुळे मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा 
वापर करून संपूर्ण धुळे जिल्ह्यातील परीक्षा केंद्राचे आवारापासून २०० 
मीटर अंतरापर्यंत फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ ( २) चे 
मनाई आदेश जारी करीत आहे. 
___ उपरोक्त आदेश दिनांक २८ फेब्रुवारी २००८ ते ३१ मार्च २००८ या 
कालावधीत संपूर्ण धुळे जिल्ह्यातील संबंधित परीक्षा केंद्राचे परिसरात 
सकाळी ८. ०० ते सायंकाळी १८ . ३० वाजेपावेतो फक्त परीक्षेचे दिवशी व 
परीक्षा कालावधीपुरतेच लागू राहतील . 

(१) परीक्षा केंद्राचे २०० मीटर परिसरात परीक्षार्थी शिवाय इतर 
कोणासही प्रवेश असणार नाही . 

( २) कोणतेही शस्त्र बाळगता येणार नाही किंवा शारीरिक दुखापती/ 
इजा होईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेता येणार नाही . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५ - ११, २०१५ / फाल्गुन १४ - २० , शके १९३६ 


(३) पाच किंवा पाचापेक्षा जास्त व्यक्तींना एकत्र जमता येणार नाही . 
( ४) उपरोक्त परीक्षा केंद्राचे २०० मीटर परिसरातील झेरॉक्स, फॅक्स, 
इ - मेल, इंटरनेट सुविधा केंद्रे बंद राहतील . 

(५) परीक्षार्थीना मोबाईल , पेजर , गणकयंत्र इत्यादींचा वापर सदर 
परीक्षा केंद्राचे परिसरात करता येणार नाही . 

सदरचा आदेश संबंधित व्यक्तीगत स्वरूपात नोटीस बजाविणे शक्य 
नसलेने फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (२ ) मधील 
तरतुदींनुसार सदरचा आदेश एकतर्फी आज दिनांक २२ फेब्रुवारी २००८ 
रोजी माझ्या स्वाक्षरीने व कार्यालयीन शिक्क्यानिशी पारीत केला असे. 

एम. वाय . पटेल, 
धुळे , २२ फेब्रुवारी २००८ . 

जिल्हादंडाधिकारी, धुळे. 


वाचावे : (१) म. पोलीस अधीक्षक , धुळे यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ 

३७ (१)(३ /४१३९/ २०१४ , दिनांक ३० सप्टेंबर २०१४ . 
( २) मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ (१)(३) अन्वये. 

आदेश 
क्रमांक २०१४ / ड/ कक्ष-३ / एमएजी -२/ कावि - ११३१ / २०१४. - उपोद्घातात 
नमूद अ.क्र . १ अन्वये पोलीस अधीक्षक , धुळे यांनी धुळे जिल्ह्यात दिनांक 
१२ सप्टेंबर २०१४ रोजीपासून विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता 
लागू करण्यात आलेली असून निवडणुकीचे अनुषंगाने विविध पक्ष व 
संघटनांच्यावतीने प्रचारार्थ रॅली, कॉर्नर सभा, विविध कार्यक्रमांचे आयोजन 
करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक ३ ऑक्टोबर २०१४ रोजी दसरा सण 
साजरा करण्यात येणार असून दिनांक ४ ऑक्टोबर २०१४ व दिनांक 
५ ऑक्टोबर २०१४ रोजी धुळे जिल्ह्यात विविध ठिकाणी बालाजी रथ 
मिरवणूक काढण्यात येणार आहे. याशिवाय दिनांक ६ ऑक्टोबर २०१४ ते 
दिनांक ८ ऑक्टोबर २०१४ या कालावधीत मुस्लिम बांधवांचा बकरी ईद 
सण साजरा करण्यात येणार आहे असे नमूद केलेले आहे. 

त्या अनुषंगाने धुळे जिल्ह्याची पार्श्वभूमी पाहता हिंदु व मुस्लीम बांधव 
यांच्यात किरकोळ कारणावरून दोन्ही समाजामध्ये वाद होण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही किंवा गैरसमजुतीमुळे देखील काही वाद निर्माण 
होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने 
कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी मदत व्हावी म्हणून दिनांक 
१ ऑक्टोबर २०१४ चे ०० . ०१ वाजेपासून ते दिनांक १५ ऑक्टोबर २०१४ चे 
२४ . ०० वाजेपावेतो संपूर्ण धुळे जिल्ह्यात मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे 
कलम ३७( १)(३) लागू करणेबाबत विनंती केलेली आहे . 

तरी धुळे जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था राखण्याकामी पोलिसांना 
मदत व्हावी म्हणून पोलीस अधीक्षक , धुळे यांनी सादर केलेला अहवाल 
व वरील परिस्थिती पाहता माझी खात्री झालेवरून संपूर्ण धुळे जिल्ह्यातील 
कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहणेसाठी व परिस्थितीवर नियंत्रण 
ठेवणेसाठी पोलिसांना मदत व्हावी म्हणून मी, अण्णासाहेब मिसाळ , 
जिल्हादंडाधिकारी, धुळे मला उपोद्घातात नमूद अ.क्र .२ अन्वये मुंबई 
पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ ( १) , ( ३ ) नुसार प्राप्त असलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून धुळे जिल्ह्यातील कोणत्याही इसमास खालील 
कृत्ये करण्यास याद्वारे मनाई करीत आहे . 
( अ) सोटे, तलवारी , बंदुका, भाले, सुरे , लाठ्या किंवा शारीरिक 

दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी कोणतीही हत्यारे 
अथवा वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे ; 


(ब) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक 
__ _ पदार्थकिंवा द्रव्ये बरोबर घेऊन फिरणे ; 
( क ) दगड अगर अस्त्रे सोडावयाची अगर फेकण्याची हत्यारे , साधने 

इत्यादी तयार करणे , जमा करणे आणि बरोबर नेणे ; 
( ड ) सार्वजनिक शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे , हावभाव 

करणे अथवा सोंग आणणे ; 
( इ) जाहीरपणे घोषणा करणे , गाणे म्हणणे, वाद्य वाजविणे ; 
( फ) कोणत्याही व्यक्तीची आकृती किंवा प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे ; 
( ग) सभा घेण्यास , मिरवणुका काढण्यास , पाच किंवा पाचापेक्षा जास्त 

व्यक्ती एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे ; 
( ह ) कार्यकारी दंडाधिकारी तथा तहसीलदार यांनी दिलेल्या 

परवानगीशिवाय काढण्यात आलेले मोर्चे, रॅली, सभा ; 
मागील ३७ (१), ( ३) हा आदेश ज्यांना लाठी अगर तत्सम वस्तू 
घेतल्याशिवाय चालता येत नाही अशा अपंग इसमांना लागू नाही. तसेच 
शासनाच्या सेवेतील ज्या व्यक्तींना आपल्या वरिष्ठांचे आदेशानुसार 
कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे, त्यांना लागू होणार 
नाहीत . 
___ तसेच, मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ (३) नुसार 
कार्यकारी दंडाधिकारी तथा तहसीलदार यांचे पूर्व परवानगीशिवाय पाचापेक्षा 
जास्त व्यक्तींचा समावेश असलेल्या कोणत्याही मंडळीस ( जमावास) किंवा 
मिरवणुकीस मनाई करीत आहे. सदर कालावधीत सभा, मिरवणुका , 
मोर्चे इत्यादी परवानगीबाबत पोलीस विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या सहमतीने 
उपविभागीय दंडाधिकारी यांनी कायदा व सुव्यवस्था राखणेबाबत योग्य तो 
निर्णय घेऊन परवानगी द्यावी. अशी देण्यात आलेली परवानगी लग्न , 
मिरवणुका , धार्मिक मिरवणुका , आठवडे बाजार अगर प्रेतयात्रेच्या जमावास 
सदर निबंध लागू नाहीत . 

हा आदेश दिनांक २ ऑक्टोबर २०१४ चे ०० .०१ वाजेपासून ते दिनांक 
१५ ऑक्टोबर २०१४ चे २४ . ०० वाजेपावेतो संपूर्ण धुळे जिल्ह्यात अंमलात 
राहील. 

सदरचा आदेश दिनांक १ ऑक्टोबर २०१४ रोजी माझे सही व 
कार्यालयाचेशिक्क्यानिशी दिला असे. 

अण्णासाहेब मिसाळ, 
धुळे , १ ऑक्टोबर २०१४. 

जिल्हादंडाधिकारी, धुळे . 


वाचावे : (१) म. पोलीस अधीक्षक, धुळे यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा / 

३७ (१) (३)/ ४४७४ / २०१४ , दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१४. 
(२ ) मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३ ) 

___ आदेश 
क्रमांक ड/ कक्ष -३/एमएजी-२/ कावि - १२५० / २०१४. - उपोद्घातात नमूद 
अ . क्र . १ अन्वये पोलीस अधीक्षक , धुळे यांनी धुळे जिल्ह्यात दिनांक १२ 
सप्टेंबर २०१४ रोजीपासून विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू 
असून दिनांक १५ ऑक्टोबर २०१४ रोजी महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीसाठी 
मतदान घेण्यात आलेले असून दिनांक १९ ऑक्टोबर २०१४ रोजी धुळे 
जिल्ह्यातील धुळे ग्रामीण , धुळे शहर , साक्री, शिरपूर , शिंदखेडा या 
तालुक्याच्या ठिकाणी मतमोजणी होणार आहे. तसेच दिनांक २१ ऑक्टोबर 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५ - ११, २०१५ / फाल्गुन १४ - २० , शके १९३६ 


२५ 


२०१४ ते दिनांक २५ ऑक्टोबर २०१४ या कालावधीत हिंदू बांधवांचा दंडाधिकारी यांनी कायदा व सुव्यवस्था राखणेबाबत योग्य तो निर्णय 
दिवाळी सण साजरा करण्यात येणार आहे. याशिवाय दिनांक २६ ऑक्टोबर घेऊन परवानगी द्यावी . अशी देण्यात आलेली परवानगी लग्न , मिरवणुका , 
२०१४ ते दिनांक १ नोव्हेंबर २०१४ या कालावधीत मुस्लिम बांधवांचा धार्मिक मिरवणुका, आठवडे बाजार अगर प्रेतयात्रेच्या जमावास सदर 
मोहरम सण साजरा करण्यात येणार आहे असे नमूद केलेले आहे . 

त्या अनुषंगाने धुळे जिल्ह्याची पार्श्वभूमि पाहता हिंदु व मुस्लीम बांधव हा आदेश दिनांक १८ ऑक्टोबर २०१४ चे ०० .०१ वाजेपासून ते 
यांच्यात किरकोळ कारणावरून दोन्ही समाजामध्ये वाद होण्याची शक्यता दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१४ चे २४. ०० वाजेपावेतो संपूर्ण धुळे जिल्ह्यात 
नाकारता येत नाही किंवा गैरसमजुतीमुळे देखील काही वाद निर्माण ___ अंमलात राहील . 
होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने 

सदरचा आदेश हा दिनांक १८ ऑक्टोबर २०१४ रोजी माझे सही व 
कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी मदत व्हावी म्हणून दिनांक 

कार्यालयाचेशिक्क्यानिशी दिला असे . 
१७ ऑक्टोबर २०१४ चे ०० .०१ वाजेपासून ते दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१४ 

अण्णासाहेब मिसाळ , 
चे २४ . ०० वाजेपावेतो संपूर्ण धुळे जिल्ह्यात मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ 

धुळे , १८ ऑक्टोबर २०१४ . 

जिल्हादंडाधिकारी, धुळे . 
चे कलम ३७(१)( ३) लागू करणेबाबत विनंती केलेली आहे. 

तरी धुळे जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था राखण्याकामी पोलिसांना 
मदत व्हावी म्हणून पोलीस अधीक्षक , धुळे यांनी सादर केलेला अहवाल 

आदेश 
व परिस्थितीवरून माझी खात्री झालेवरून संपूर्ण धुळे जिल्ह्यातील कायदा क्रमांक ड /कक्ष-३/ एमएजी- २/ कावि -१३८०/ २०१४ . - ज्याअर्थी, माझ्या 
व सुव्यवस्था अबाधित रहाणेसाठी व परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवणेसाठी असे निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे की , दहशतवादी, राष्ट्र 
पोलिसांना मदत व्हावी म्हणून मी, अण्णासाहेबमिसाळ , जिल्हादंडाधिकारी , विघातक , समाजविघातक कृत्य करणाऱ्या घटकांकडून कार्यवाही 
धुळे मला उपोद्घातात नमूद अ. क्र .२ अन्वये मुंबई पोलीस अधिनियम , करण्याकरिता पुनर्विक्री केलेली कार , दुचाकी इत्यादीचा वापर तसेच 
१९५१ चे कलम, ३७ (१), (३) नुसार प्राप्त असलेल्या अधिकारांचा वापर वास्तव्याकरिता काही अलिप्त रहिवाशी भागात वास्तव्य करून धुळे 
करून धुळे जिल्ह्यातील कोणत्याही इसमास खालील कृत्ये करण्यास । जिल्ह्यांतर्गत पोलीस ठाणे हद्दीत सार्वजनिक शांतता भंग करून जनसामान्य 
याद्वारे मनाई करीत आहे. 

लोकांच्या जिवितास धोका होईल तसेच खाजगी व सार्वजनिक मालमत्तेचे 
( अ) सोटे , तलवारी, बंदुका , भाले , सुरे , लाठ्या किंवा शारीरिक नुकसान होईल असे दहशतवादी/ समाजविघातक कृत्ये करण्याची शक्यता 

दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी कोणतीही हत्यारे असल्याने प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. 
अथवा वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे ; 

ज्याअर्थी, धुळे जिल्ह्यांतर्गत पोलीस ठाणे हद्दीतील जमिनींचे मालक , 
( ब) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक भाडेकरू अशा कोणत्याही घराचा/ मालमत्तेचा वहिवाटदार , खाजगी आणि 
पदार्थ किंवा द्रव्ये बरोबर घेऊन फिरणे ; 

सार्वजनिक मालमत्तांचे संरक्षण , मंदिर , गुरुद्वारा , चर्च, मस्जीद , धर्मशाळा , 
( क) दगड अगर अस्त्रे सोडावयाची अगर फेकण्याची हत्यारे , साधने 

हॉटेल, लॉजेस इत्यादींचे विश्वस्त/ संचालक मंडळ , चालक / मालक , जमिनी 
इत्यादी तयार करणे, जमा करणे आणि बरोबर नेणे ; 

घरे , खरेदी -विक्री करणारे व्यवसायी, चारचाकी/ दुचाकी वाहने खरेदी / 

विक्री करणारे व्यवसायी , फेरीवाले इत्यादी त्यांच्या कार्यक्षेत्रात येणारे 
( ड ) सार्वजनिक शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे, हावभाव 

पोलीस ठाणेचे प्रभारी अधिकारी यांना अशा मालमत्तांबाबतच्या व्यवहार 
करणे अथवा सोंग आणणे ; 

विवरणाची माहिती लेखी स्वरूपात देणे बंधनकारक राहील . 
( इ) जाहीरपणे घोषणा करणे, गाणे म्हणणे, वाद्य वाजविणे ; 

ज्याअर्थी, सर्व संबंधितांना नोटीस देऊन त्यांचे म्हणणे ऐकून घेणे 
( फ ) कोणत्याही व्यक्तीची आकृती किंवा प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे ; 

सद्य:स्थितीत शक्य नसल्यामुळे एकतर्फी आदेश काढणे आवश्यक असल्याची 
( ग) सभा घेण्यास, मिरवणुका काढण्यास , पाच किंवा पाचापेक्षा जास्त 

माझी खात्री झाली आहे. 
व्यक्ती एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे ; 

त्याअर्थी, मी , अण्णासाहेब मिसाळ , जिल्हादंडाधिकारी, धुळे फौजदारी 
( ह ) कार्यकारी दंडाधिकारी तथा तहसीलदार यांनी दिलेल्या 

प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (१)( ३) अन्वये मला प्रदान करण्यात 
परवानगीशिवाय काढण्यात आलेले मोर्चे, रॅली, सभा ; 

आलेल्या अधिकारांचा वापर करून धुळे जिल्ह्यात सर्व पोलीस स्टेशन 
मागील ३७ (१), (३) हा आदेश ज्यांना लाठी अगर तत्सम वस्तू हद्दीत कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखणेकामी प्रतिबंधात्मक कार्यवाहीसाठी 
घेतल्याशिवाय चालता येत नाही अशा अपंग इसमांना लागू नाही. तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (१)(३) लागू करीत आहे. 
शासनाच्या सेवेतील ज्या व्यक्तींना आपल्या वरिष्ठांचे आदेशानुसार 

सदरचा प्रतिबंधात्मक आदेश दिनांक २४ नोव्हेंबर २०१४ ते दिनांक ३१ 
कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे, त्यांना लागू होणार 

डिसेंबर २०१४ पावेतो संपूर्ण धुळे जिल्ह्यात अंमलात राहील. सदर आदेशाची 
नाहीत . 

प्रसिध्दी पोलीस अधीक्षक , धुळे यांनी करावी. 
तसेच , मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ ( ३ ) नुसार 

सदरचा आदेश हा दिनांक २१ नोव्हेंबर २०१४ रोजी माझे सही व 
उपविभागीय दंडाधिकारी यांचे पूर्व परवानगीशिवाय पाचापेक्षा जास्त व्यक्तींचा 

कार्यालयाचेशिक्क्यानिशी दिला असे. 
समावेश असलेल्या कोणत्याही मंडळीस ( जमावास) किंवा मिरवणुकीस 
मनाई करीत आहे . सदर कालावधीत सभा, मिरवणुका, मोर्चे इत्यादी 

धुळे , २१ नोव्हेंबर २०१४. 
परवानगीबाबत पोलीस विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या सहमतीने उपविभागीय 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५ - ११, २०१५ / फाल्गुन १४ - २० , शके १९३६ 


वाचावे : (१ ) म. पोलीस अधीक्षक , धुळे यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ 

३७ (१)(३)/३७७७/ २०१४, दिनांक ११ सप्टेंबर २०१४. 
( २) मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ (१)(३ ) 
( ३ ) इकडील आदेश क्रमांक ड/ कक्ष- ३ / एमएजी-२/ कावि /११४६ / 
२०१४, दिनांक १२ सप्टेंबर २०१४ . 

आदेश 
क्रमांक ड/ कक्ष-३/एमएजी-२/ कावि - ११४६/ २०१४. - उपोद्घातात नमूद 
अ . क्र . ३ चे आदेशान्वये धुळे जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित 
राखणेकामी मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ ( १) (३) मनाई 
आदेश दिनांक १३ सप्टेंबर २०१४ ते दिनांक २६ सप्टेंबर २०१४ या 
कालावधीसाठी पारित करण्यात आलेला आहे. उक्त आदेशात उपविभागीय 
दंडाधिकारी यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय पाचपेक्षा जास्त व्यक्तींचा समावेश 
असलेल्या कोणत्याही मंडळीस ( जमावास ) सदर कालावधीत सभा , मिरवणुका, । 
मोर्चा इत्यादी बाबत कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलीस विभागाच्या 
सहमतीने योग्य तो निर्णय परवानगी घ्यावी असे नमूद केलेले आहे. 

तथापि, सद्य: स्थितीत महाराष्ट्रात सार्वत्रिक विधानसभा निवडणूक , 
२०१४ चा कार्यक्रम जाहीर झालेला असून त्याअनुषंगाने धुळे जिल्ह्यातील 
धुळे /शिरपूर या उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांना निवडणूक निर्णय अधिकारी 
म्हणून कामकाज सोपविण्यात आलेले आहे. त्यामुळे त्यांचेकडील कामकाजचा 
व्याप पाहता अशा परिस्थितीत सभा , मिरवणुका, मोर्चा इत्यादींसाठी 
वेळीच परवानगी देणे शक्य नसल्याने सदरच्या परवानग्या आता संबंधित 
तालुक्याचे तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांनी पोलीस विभागाच्या 
सहमतीने द्याव्यात. असा बदल या आदेशाद्वारे करण्यात येत आहे . 

सदरचा आदेश हा दिनांक १३ सप्टेंबर २०१४ चे ०० .०१ वाजेपासून ते 
दिनांक २६ सप्टेंबर २०१४ चे २४ .०० वाजेपावेतोच्या कालावधीसाठी संपूर्ण 
धुळे जिल्ह्यात अंमलात राहील. याची सर्वांनी नोंद घेऊन सदर आदेशाची 
अंमलबजावणी तात्काळ करावी. 

सदरचा दुरुस्ती आदेश हा दिनांक १८ सप्टेंबर २०१४ रोजी माझे 
सही व कार्यालयाचे शिक्क्यानिशी दिला असे. 

अण्णासाहेब मिसाळ , 
धुळे, १८ सप्टेंबर २०१४ . 

जिल्हादंडाधिकारी, धुळे . 


___ त्याअर्थी, शिरपूर व शिंदखेडा तालुक्यातील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक 
शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा केंद्राच्या २०० मीटर क्षेत्रात झेरॉक्स /फॅक्स 
मशीन, पेजर , मोबाईल वापरांवर प्रतिबंध करणे आवश्यक आहे. याबाबत 
माझी खात्री झाल्याने व उक्त अधिनियमाच्या कलम १४४ ( २ ) नुसार जिच्या 
विरूद्ध आदेश काढणेत येत असेल अशा व्यक्तींवर योग्य अवधित नोटीस 
बजविणे परिस्थितीमुळे शक्य नसेल अशा प्रकरणात या कलमाखालील 
आदेश एकतर्फी देणे आवश्यक आहे . 

त्याअर्थी, मी , राहुल आर. पाटील , उपविभागीय दंडाधिकारी , शिरपूर 
भाग, शिरपूर फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १९७३ चे कलम १४४ (२) नुसार 
मला प्राप्त अधिकाराचा वापर करून मी , शिरपूर व शिंदखेडा तालुक्यातील 
माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षेच्या सर्व केंद्रावर 
खालील मनाई आदेश पारित करीत आहे . 

दिनांक २६ सप्टेंबर २०१४ ते २० ऑक्टोबर २०१४ रोजी पावेतो ( ज्या 
दिवशी पेपर राहील त्या दिवसाकरिता) दररोज सकाळी ८ . ०० वाजेपासून 
ते १८. ३० वाजेपावेतो परीक्षा केंद्राचे २०० मीटर अंतरापर्यंत झेरॉक्स , 
फॅक्स मशीन व मोबाईल फोनचा वापर करणेस या आदेशाद्वारे मनाई 
आदेश जारी करणेत येत आहे . 

उपरोक्त आदेश दिनांक २६ सप्टेंबर २०१४ ते २० ऑक्टोबर २०१४ या 
कालावधीत शिरपूर व शिंदखेडा तालुक्यातील संबंधित परीक्षा केंद्राचे 
२०० मीटर परिसरात सकाळी ८ . ०० वाजेपासून ते सायंकाळी १८. ३० 
वाजेपावेतो फक्त परीक्षेचे दिवशी लागू राहील . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २५ सप्टेंबर २०१४ रोजी माझ्या स्वाक्षरीने 
व कार्यालयीन शिक्क्यानिशी पारित केला आहे . 

राहुल आर. पाटील , 
शिरपूर , २५ सप्टेंबर २०१४ . उपविभागीय दंडाधिकारी, शिरपूर भाग, शिरपूर . 


शानि 


उपविभागीय दंडाधिकारी यांजकडून 
वाचावे : (१ ) म . अपर जिल्हादंडाधिकारी, धुळे यांचेकडील पत्र क्रमांक 

ड/कक्ष-३/ एमएजी-२/ कावि - १०३ / २०१४ , दिनांक २५ सप्टेंबर 

२०१४. 
( २ ) पोलीस अधीक्षक , धुळे यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ 
परीक्षा/ ३९२५/ २०१४, दिनांक २१ सप्टेंबर २०१४. 

आदेश 
क्रमांक कक्ष-३ / फौजदारी/ कावि -३१२ / २०१४ . - ज्याअर्थी, जिल्हा पोलीस 
अधीक्षक , धुळे यांनी त्यांच्याकडील संदर्भीय पत्र क्रमांक जिविशा/परीक्षा/ 
३९२५/ २०१४ , दिनांक २१ सप्टेंबर २०१४ अन्वये धुळे जिल्ह्यात दिनांक २६ 
सप्टेंबर २०१४ ते दिनांक २० ऑक्टोबर २०१४ ( ज्या दिवशी पेपर राहील 
त्या दिवसाकरिता) दररोज सकाळी ८ . ०० वाजेपासून ते १८ . ३० वाजेपावेतो 
क्रि . प्रो. को. कलम १४४ ( २) चे मनाई आदेश जारी करणेस जिल्हादंडाधिकारी , 
धुळे यांना विनंती केलेली आहे . 

ज्याअर्थी, अपर जिल्हादंडाधिकारी यांच्याकडील संदर्भीय पत्र क्रमांक 
१०३, दिनांक २५ सप्टेंबर २०१४ अन्वये फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ 
चे कलम १४४ (२) चे मनाई आदेश या कार्यालयाचे स्तरावरून जारी 
करणेबाबत कळविले आहे . 


जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
मुंबई पोलिस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ ( १), (३) अन्वये 

आदेश 
क्रमांक कार्या/ डीसी-९- ब-१/ ३९१०/ २०१४. - पोलीस अधीक्षक , अहमदनगर 
यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ प्रतिबंधात्मक आदेश / ११५१७ / २०१४, दिनांक 
९ डिसेंबर २०१४ चे अवलोकन होणेस विनंती आहे . सदर पत्रानुसार 
अहमदनगर जिल्ह्यात सध्या स्थानिक प्रश्नांच्या संदर्भात तसेच महागाई , 
वीज भारनियमन , पाणी प्रश्न , दुष्काळ , चारा प्रश्न संदर्भात राजकीय पक्ष 
व विविध संघटनेचे कार्यकर्ते यांचेवतीने उपोषण , मोर्चा, रास्ता रोको 
इत्यादी प्रकारचे आंदोलनात्मक कार्यक्रम चालू असून जायकवाडी धरणात 
पाणी सोडण्याचे कारणावरून आंदोलने होत आहेत . तसेच महाराष्ट्र 
विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू आहे . 
___ वरील पार्श्वभूमिवर काही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 

शक्यता नाकारता येत नाही, म्हणून पोलिसांना कर्तव्य बजावताना अडचण 
निर्माण होऊ नये यासाठी अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळ सिमेच्या 
हद्दीत दिनांक ११ डिसेंबर २०१४ रोजीचे ०० . ०० वाजेपासून ते दिनांक 
२५ डिसेंबर २०१४ रोजीचे २४ . ०० वाजेपावेतो मुंबई पोलीस अधिनियम , 
कलम ३७ (१ ), (३) चे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेस पोलीस अधीक्षक , 
अहमदनगर यांचेकडील पत्र क्रमांक जिवीशा/ प्रतिबंधात्मक आदेश/ ११५१७/ 
२०१४ , दिनांक ९ डिसेंबर २०१४ अन्वये इकडेस विनंती केली आहे व 
तशी माझी खात्री झालेवरून मी , अनिल कवडे, जिल्हादंडाधिकारी, 
अहमदनगर मला मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ ( १), ( ३) 
नुसार प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून आदेशात नमूद केलेल्या 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५ - ११, २०१५ / फाल्गुन १४ - २० , शके १९३६ 


२७ 


आहे . 


कालावधीत व ठिकाणी, धार्मिक कार्यक्रम वगळता कोणाही इसमास खालील कलम ३७ (१ ), ( ३) चे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेस पोलीस अधीक्षक , 
कृत्ये करण्यास मनाई करीत आहे . 

अहमदनगर यांचेकडील पत्र क्रमांक जिवीशा/ प्रतिबंधात्मक आदेश / १०४१४ / 
( अ) शस्त्रे, काठ्या, सोटे , तलवारी, भाले , सुरे , बंदुका , दंडे अगर २०१४, दिनांक १ नोव्हेंबर २०१४ अन्वये इकडेस विनंती केली आहे व 
लाठ्या किंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल अशी कोणतीही तशी माझी खात्री झालेवरून मी , अपर जिल्हादंडाधिकारी , अहमदनगर 
वस्तू बरोबर नेणे ; 

मला मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ ( १) , ( ३ ) नुसार प्राप्त 
( ब) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा सोडावयाची किंवा फेकावयाची 

झालेल्या अधिकारांचा वापर करून आदेशात नमूद केलेल्या कालावधीत व 
उपकरणे व साधने जवळ बाळगणे किंवा तयार करणे ; 

ठिकाणी, धार्मिक कार्यक्रम वगळता कोणाही इसमास खालील कृत्ये करण्यास 
( क ) कोणत्याही व्यक्तीच्या आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन 

मनाई करीत आहे. 
करणे. 

( अ) शस्त्रे, काठ्या , सोटे , तलवारी , भाले , सुरे , बंदुका, दंडे अगर 
( ड) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक जवळ बाळगणे किंवा लाठ्या किंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल अशी कोणतीही 
तयार करणे ; 

वस्तू बरोबर नेणे ; 
( इ) जाहीरपणे घोषणा देणे, गाणे म्हणणे, वाद्य वाजविणे ; 

( ब) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा सोडावयाची किंवा फेकावयाची 
( ई) सभ्यता अगर नीतीमत्ता यांस धक्का पोहोचेल किंवा शांतता धोक्यात 

उपकरणे व साधने जवळ बाळगणे किंवा तयार करणे ; 
येईल असे कोणतेही कृत्य करणे, आवेशपूर्ण भाषणे करणे, हावभाव 

( क ) कोणत्याही व्यक्तीच्या आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन 
करणे किंवा सोंग आणणे, अगर तशी चित्रे , चिन्हे किंवा इतर वस्तू तयार करणे ; 
करणे किंवा त्यांचा प्रसार करणे ; 

( ड ) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक जवळ बाळगणे किंवा 
(फ ) सार्वजनिक तसेच खाजगी ठिकाणी निवडणूक प्रचारार्थ तसेच तयार करणे ; 
अन्य कारणास्तव सभा घेणेस, मिरवणूक काढणेस, पाचपेक्षा जास्त व्यक्ती ( इ) जाहीरपणे घोषणा देणे, गाणे म्हणणे, वाद्य वाजविणे ; 
एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे ; 

(ई) सभ्यता अगर नीतीमत्ता यांस धक्का पोहोचेल किंवा शांतता धोक्यात 
वरील आदेश खालील व्यक्तींना लागू होणार नाहीत. 

येईल असे कोणतेही कृत्य करणे, आवेशपूर्ण भाषणे करणे , हावभाव 
( अ ) शासकीय सेवेतील व्यक्तींना ज्यांना आपले वरिष्ठांचे आदेशानुसार करणे किंवा सोंग आणणे , अगर तशीचित्रे, चिन्हे किंवा इतर वस्तू तयार 
कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार जवळ बाळगणे आवश्यक आहे , तसेच ज्या व्यक्तींना । करणे किंवा त्यांचा प्रचार करणे ; 
शारीरिक दुर्बलतेच्या कारणास्तव लाठी अगर काठी वापरणे आवश्यक 

( फ ) सार्वजनिक तसेच खाजगी ठिकाणी निवडणूक प्रचारार्थ तसेच 

अन्य कारणास्तव सभा घेणेस , मिरवणूक काढणेस , पाचपेक्षा जास्त व्यक्ती 
( ब) प्रेतयात्रा, धार्मिक कार्यक्रम, धार्मिक मिरवणुका, लग्नाच्या मिरवणुका . एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे ; 
( क) सभा घेणेस, अगर मिरवणुका काढणेस ज्यांनी संबंधित तहसीलदार वरील आदेश खालील व्यक्तींना लागू होणार नाहीत. 
तथा तालुका दंडाधिकारी यांची रितसर परवानगी घेतली आहे अशा 

( अ) शासकीय सेवेतील व्यक्तींना ज्यांना आपले वरिष्ठांचे आदेशानुसार 
व्यक्ती. 

कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार जवळ बाळगणे आवश्यक आहे, तसेच ज्या व्यक्तींना 
प्रस्तुतचा आदेश अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळ सिमेच्या हद्दीत 

शारीरिक दुर्बलतेच्या कारणास्तव लाठी अगर काठी वापरणे आवश्यक 
दिनांक ११ डिसेंबर २०१४ रोजीचे ०० .०० वाजेपासून ते दिनांक 

आहे . 
२५ डिसेंबर २०१४ रोजीचे २४ . ०० वाजेपावेतो कालावधीत जारी राहील . 

(ब) प्रेतयात्रा, धार्मिक कार्यक्रम , धार्मिक मिरवणुका , लग्नाच्या मिरवणुका . 
प्रस्तुतचा आदेश आज दिनांक १० डिसेंबर २०१४ रोजी माझे सही व 

( क ) सभा घेणेस, अगर मिरवणुका काढणेस ज्यांनी संबंधित तहसीलदार 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 

तथा तालुका दंडाधिकारी यांची रितसर परवानगी घेतली आहे अशा 
अनिल कवडे, 

व्यक्ती. 
अहमदनगर, १० डिसेंबर २०१४ . 

जिल्हादंडाधिकारी, अहमदनगर . 

। प्रस्तुतचा आदेश अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळ सिमेच्या हद्दीत 

दिनांक १ नोव्हेंबर २०१४ रोजीचे ०० .०० वाजेपासून ते दिनांक १६ नोव्हेंबर 
मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ ( १), ( ३) अन्वये 

२०१४ रोजीचे २४ . ०० वाजेपावेतो कालावधीत जारी राहील . 
आदेश 

प्रस्तुतचा आदेश आज दिनांक १ नोव्हेंबर २०१४ रोजी माझे सही व 
क्रमांक कार्या/ डीसी- ९- ब- १/ ३७९२/ २०१४. - पोलीस अधीक्षक , अहमदनगर 

शिक्क्यानिशी दिला असे . 
यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ प्रतिबंधात्मक आदेश/ १०४१४/ २०१४, दिनांक अहमदनगर , १ नोव्हेंबर २०१४ . 
१ नोव्हेंबर २०१४ चे अवलोकन होणेस विनंती आहे . सदर पत्रानुसार 
अहमदनगर जिल्ह्यात सध्या स्थानिक प्रश्नांच्या संदर्भात महागाई, वीज 
भारनियमन तसेच चारा प्रश्न संदर्भात राजकीय पक्ष व विविध संघटनेचे 

___ मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ ( १ ), (३ ) अन्वये 
कार्यकर्ते यांचेवतीने उपोषण, मोर्चा, रास्ता रोको इत्यादी प्रकारचे आंदोलनात्मक 

आदेश 
कार्यक्रम चालू असून मुस्लिम बांधवांचा मोहरम याच कालावधीत आहे . ___ क्रमांक कार्या/ डीसी - ९ - ब - १/ ३८४४/ २०१४. - पोलीस अधीक्षक , अहमदनगर 

वरील पार्श्वभूमिवर काही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ प्रतिबंधात्मक आदेश/ १०९८२ / २०१४ , दिनांक 
शक्यता नाकारता येत नाही , म्हणून पोलिसांना कर्तव्य बजावताना अडचण २४ नोव्हेंबर २०१४ चे अवलोकन होणेस विनंती आहे . सदर पत्रानुसार 
निर्माण होऊ नये, यासाठी अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळ सिमेच्या अहमदनगर जिल्ह्यात सध्या स्थानिक प्रश्नांच्या संदर्भात , वीज भारनियमन , 
हद्दीत दिनांक १ नोव्हेंबर २०१४ रोजीचे ००. ०० वाजेपासून ते दिनांक महागाई, दुष्काळ , चारा प्रश्न संदर्भात राजकीय पक्ष व विविध संघटनेचे 
१६ नोव्हेंबर २०१४ रोजीचे २४ . ०० वाजेपावेतो मुंबई पोलीस अधिनियम , कार्यकर्ते यांचेवतीने उपोषण , मोर्चा, रास्ता रोको इत्यादी प्रकारचे आंदोलनात्मक 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५ - ११, २०१५ / फाल्गुन १४ - २० , शके १९३६ 


कार्यक्रम चालू असून सदर काळात दत्त जयंती दिनांक ६ डिसेंबर २०१४ जिल्हा न्यायाधीश -१ व अति . सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
रोजी व महाराष्ट्र विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन आहे . 

आदेश 
वरील पार्श्वभूमिवर काही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही , म्हणून पोलिसांना कर्तव्य बजावताना अडचण 

क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १२२/ २०१५. - श्रीमती व्ही . आर. हंगरगेकर , ६ वे 
निर्माण होऊ नये, यासाठी अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळ सिमेच्या 

सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर यांची दिनांक 
हद्दीत दिनांक २५ नोव्हेंबर २०१४ रोजीचे ०० . ०० वाजेपासून ते दिनांक 

२९ जानेवारी २०१५ ते ३१ जानेवारी २०१५ रोजी एकूण ३ दिवसाची 
९ डिसेंबर २०१४ रोजीचे २४ .०० वाजेपावेतो मुंबई पोलीस अधिनियम , 

अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे. तसेच दिनांक २८ जानेवारी 
कलम ३७ (१), (३) चे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेस पोलीस अधीक्षक , 

२०१५ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २ फेब्रुवारी २०१५ रोजी 
अहमदनगर यांचेकडील पत्र क्रमांक जिवीशा/ प्रतिबंधात्मक आदेश / १०९८२/ 

कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत 
२०१४ , दिनांक २४ नोव्हेंबर २०१४ अन्वये इकडेस विनंती केली आहे व 

आहे . 
तशी माझी खात्री झालेवरून मी , अपर जिल्हादंडाधिकारी , अहमदनगर रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती व्ही . आर . हंगरगेकर यांना ६ वे 
मला मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ (१), ( ३) नुसार प्राप्त सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त 
झालेल्या अधिकारांचा वापर करून आदेशात नमूद केलेल्या कालावधीत व करण्यात येत आहे, तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ६ वे 
ठिकाणी, धार्मिक कार्यक्रम वगळता कोणाही इसमास खालील कृत्ये करण्यास __ सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यापदी पर्यायी इसमाच्या 
मनाई करीत आहे . 

नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 
( अ) शस्त्रे , काठ्या , सोटे , तलवारी , भाले, सुरे , बंदुका, दंडे अगर 

श्रीमती व्ही. आर. हंगरगेकर , ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
लाठ्या किंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल अशी कोणतीही स्तर , अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा 
वस्तू बरोबर नेणे ; 

अतिरिक्त कार्यभार श्री . ए. व्ही . कुलकर्णी, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
( ब) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा सोडावयाची किंवा फेकावयाची कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 
उपकरणे व साधने जवळ बाळगणे किंवा तयार करणे ; 

श्रीमती व्ही . आर. हंगरगेकर , ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
( क) कोणत्याही व्यक्तीच्या आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन स्तर , अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
करणे ; 

गेल्या नसत्या तर त्या ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर 
( ड ) कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक जवळ बाळगणे किंवा 

यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 
तयार करणे ; 

अहमदनगर , २८ जानेवारी २०१५. 
( इ) जाहीरपणे घोषणा देणे, गाणे म्हणणे, वाद्य वाजविणे ; 
( ई) सभ्यता अगर नीतीमत्ता यांस धक्का पोहोचेल किंवा शांतता धोक्यात 

क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १२३ / २०१५ . - सौ. ए. पी . दिवाण , ७ वे सहदिवाणी 
येईल असे कोणतेही कृत्य करणे, आवेशपूर्ण भाषणे करणे , हावभाव 

न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक १९ जानेवारी २०१५ 
करणे किंवा सोंग आणणे, अगर तशी चित्रे, चिन्हे किंवा इतर वस्तू तयार 

ते २३ जानेवारी २०१५ रोजी एकूण ५ दिवसाची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर 
करणे किंवा त्यांचा प्रचार करणे ; 

करणेत येत आहे. तसेच दिनांक १८ जानेवारी २०१५ रोजी कार्यालयीन 
( फ ) सार्वजनिक तसेच खाजगी ठिकाणी निवडणूक प्रचारार्थ तसेच 

वेळेनंतर ते दिनांक २ फेब्रुवारी २०१५ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
अन्य कारणास्तव सभा घेणेस , मिरवणूक काढणेस , पाचपेक्षा जास्त व्यक्ती 

मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 
एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे ; . 

रजेवरून परत आल्यावर सौ . ए. पी . दिवाण , ७ वे सहदिवाणी 
वरील आदेश खालील व्यक्तींना लागू होणार नाहीत . 

न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 

येत आहे, तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ७ वे सहदिवाणी 
( अ) शासकीय सेवेतील व्यक्तींना ज्यांना आपले वरिष्ठांचे आदेशानुसार 

न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार जवळ बाळगणे आवश्यक आहे , तसेच ज्या व्यक्तींना 

आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 
शारीरिक दुर्बलतेच्या कारणास्तव लाठी अगर काठी वापरणे आवश्यक 

सौ . ए . पी . दिवाण , ७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
आहे. 

अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा अतिरिक्त 
(ब) प्रेतयात्रा, धार्मिक कार्यक्रम , धार्मिक मिरवणुका , लग्नाच्या मिरवणुका . 

कार्यभार श्री . ए. व्ही . कुलकर्णी, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
( क ) सभा घेणेस , अगर मिरवणुका काढणेस ज्यांनी संबंधित तहसीलदार 

स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 
तथा तालुका दंडाधिकारी यांची रितसर परवानगी घेतली आहे अशा 

___ सौ . ए. पी. दिवाण , ७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
व्यक्ती. 

अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
प्रस्तुतचा आदेश अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळ सिमेच्या हद्दीत । 

नसत्या तर त्या ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर 
दिनांक २५ नोव्हेंबर २०१४ रोजीचे ००. ०० वाजेपासून ते दिनांक ९ डिसेंबर 

यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 
२०१४ रोजीचे २४ . ०० वाजेपावेतो कालावधीत जारी राहील. 

अ. ज . ख्वाजा, 
प्रस्तुतचा आदेश आज दिनांक २४ नोव्हेंबर २०१४ रोजी माझे सही व 

जिल्हा न्यायाधीश - १ व 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 

अति . सत्र न्यायाधीश, 
( दुर्वाचनीय ), 

अहमदनगर . 
अहमदनगर , २४ नोव्हेंबर २०१४ . अपर जिल्हादंडाधिकारी, अहमदनगर. 

अहमदनगर, २८ जानेवारी २०१५. 


२९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५ - ११ , २०१५ / फाल्गुन १४ - २० , शके १९३६ 

विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक वि - २/ गौतम बँक/विवअ/ क. १५६ / ५१७७/ सन २०१४ .--- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , एम. ए. आरीफ , विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था, नाशिक विभाग , नाशिक या आदेशाद्वारे गौतम 
सहकारी बँक लिमिटेड , गौतमनगर , तालुका कोपरगाव, जिल्हा अहमदनगर या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
चे कलम १५६ ( १) व (२) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम २ ( एच) व ( जे) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम (३),(५),(६),(७),(९),( १०),( ११ ) 
( अपसेट प्राईस कायम करणेची तरतूद वगळून) , ( १२),( १३ ),( १५ ),( १७ ),( १८ ) व ( २० ) नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी 
आदेशाचेदिनांकापासून एक वर्ष कालावधीसाठी त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी बँकेचे कर्ज वसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती खालील 
अटींच्या अधीन राहून प्रदान करीत आहे. 

परिशिष्ट 
अ . क्र . अधिकाऱ्याचेनाव 

हुद्दा नियुक्तीचेठिकाण/ मुख्यालय 

कार्यक्षेत्र 


e 


o 


श्री . बबन भागवत 
२ श्री. विश्वास मुरादे 

श्री . रमेश हेगडमल 
नाशिक , ५ डिसेंबर २०१४. 


विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
सिनिअर अधिकारी 


कोपरगाव 
कोपरगाव 
कोपरगाव 


नाशिक / अहमदनगर 
नाशिक / अहमदनगर 
नाशिक / अहमदनगर 


eu 


क्रमांक वि -२/विवअ/ क . १५६/ अ . प्र./ ५२६२/ सन २०१४. --- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात 
आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , एम. ए . आरीफ , विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था, नाशिक विभाग, नाशिक या आदेशाद्वारे झुलेलाल नागरी 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित, नाशिकरोड या पतसंस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व (२) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम २ (एच) व ( जे) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम (३),(५),( ६),(७),(९ ),( १० ),(११) ( अपसेट प्राईस कायम 
करणेची तरतूद वगळून), (१२),( १३),(१५),( १७ ),(१८) व (२० ) नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी आदेशाचे दिनांकापासून एक 
वर्ष कालावधीसाठी त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी बँकेचे कर्ज वसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती खालील अटींच्या अधीन राहून प्रदान 
करीत आहे. 

परिशिष्ट 
अ. क्र . अधिकाऱ्याचेनाव 

हुद्दा नियुक्तीचे ठिकाण /मुख्यालय 

कार्यक्षेत्र 


श्री . अनिल पाटील विशेष वसुली अधिकारी 

नाशिक 

धुळे/नंदुरबार / 

जळगाव/ अहमदनगर . 
अट . - नियमाप्रमाणे सरचार्ज शासकीय कोषागारात भरणा करून अहवाल दरमहा जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था व या कार्यालयास सादर करावा. 

एम. ए. आरीफ , 
नाशिक , १५ डिसेंबर २०१४. 

विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था, नाशिक विभाग, नाशिक. 


जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांजकडून 
वाचावे : (१ ) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक सीएसएल - १६०५/प्र. क्र . १२० /१५- स, दिनांक २ एप्रिल २००५. 

( २) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील पत्र क्रमांक नापत / डि - ४/ पतसंस्था / का . क . १५६/ ०७ , 

दिनांक ३१ डिसेंबर २००७ चे परिपत्रक . 
( ३ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील आदेश क्रमांक प्रशासन/ वसुली अधिकारी/ जप्त मालमत्ता/ 

कब्जाबंदी/ २००९ , दिनांक २० मार्च २००९ चे परिपत्रक . 
( ४) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील आदेश क्रमांक नापत/ डी - ४ / पतसंस्था / का . क . १५६/ ११ , 

दिनांक २० नोव्हेंबर २०११ चे परिपत्रक . 
( ५ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील आदेश क्रमांक नापत / डी - ४ / पतसंस्था / का . क . १५६/ ११ , 

दिनांक २० नोव्हेंबर २०११ चे परिपत्रक . 
( ६) सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, नेवासा यांचेकडील क्रमांक सनिने / वि -२/ लो. नेते स्व . मारुतरावजीघुलेपा./ क. १५६/ अधिकार/ सन २०१४ , 

दिनांक ४ डिसेंबर २०१४ चे पत्र . 
क्रमांक वि -२/ का . क. १५६/ अधि . प्रदान / श्री. धनक/ १३५१२/ सन २०१४ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , दिगंबर हौसारे, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, अहमदनगर या अधिसूचनान्वये लोकनेते 
स्व . मारुतरावजी घुले पा . ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , नेवासा खुर्द, तालुका नेवासा, जिल्हा अहमदनगर या संस्थेच्या पुढील 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५ - ११, २०१५ / फाल्गुन १४ - २० , शके १९३६ 


अधिकाऱ्यास त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व (२) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १९६१ चे नियम २ ( एच ) ( जे ) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम ( ३) ( ५) ( ६ ) ( ७ ) (९ ) ( १०) ( ११) ( अपसेट प्राईस कायम करण्याची तरतूद 
वगळून) ( १२ ) ( १३ ) ( १५) ( १७ ) ( १८ ) व ( २०) नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी दोन वर्षासाठी कर्जवसुली करावयाच्या 
कार्यवाहीपुरती खालील अटींस अधीन राहून शक्ती प्रदान करीत आहे . 

परिशिष्ट 
विशेष वसुली अधिकारी यांचे नाव 

पदनाम शक्तीचा वापर 

कार्यक्षेत्र 


अ . क्र . 


श्री. धनक अंकुश जगन्नाथ 

मॅनेजर विशेष वसूली व 

संस्थेचे उपविधीत 

विक्री अधिकारी . नमूद कार्यक्षेत्रापुरते. 
(१) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती , मृत्यू झाल्यास प्रदान करण्यात आलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 
( २ ) या कार्यालयास उपरोक्त अधिकार मागे घेण्याचा हक्क राहील. 
( ३) विशेष वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास तसेच प्रदान 

केलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेतले जातील व कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल . 
( ४) नियमाप्रमाणे अधिभार ( सरचार्ज) वसूल करून संस्था स्तरावर त्यांची स्वतंत्र नोंदवही ठेवून जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्या वेळी शासकीय 

कोषागारात भरणा करून केलेल्या चलनाच्या प्रतीसह अहवाल दरमहा या कार्यालयास सादर करावा. 
( ५) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण- १५०४/प्र .क्र . २३१/१५- स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा 

वापर करणेस मनाई आहे . 
( ६) संस्थेची मागणी व थकबाकी वसुली अभावी संस्थेस येणारी अडचण याबाबी लक्षात घेऊन थकबाकी वसुली होण्याच्या दृष्टीने संस्थेने प्रस्तावातील 

केलेल्या मागणीस अनुसरून सदरचे अधिकार प्रदान करणेत येत असून होणारा सरचार्ज चलनाचा भरणा संस्थेचे मुख्यालय ज्या ठिकाणी असेल 
तेथील संबंधित सहायक / उपनिबंधक कार्यालयामार्फत तपासणी करून शासकीय कोषागारात जमा करण्यात यावा. 
विशेष वसुली अधिकारी यांनी थकबाकीदाराकडून प्रमाणपत्रानुसार होणारी रक्कम व अधिभार याशिवाय इतर कोणताही खर्च वसूल करण्यात 

येऊ नये. 
( ८) संदर्भ क्रमांक ६ नुसार जप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरचलिलाव खरेदीदारास देण्यात येईल. तोपर्यंत मालमत्ता केवळ 

जप्त करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व त्याखालील नियमांचे पालन होणे आवश्यक आहे. 
या काळात कर्जदारास अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही . 

दिगंबर हौसारे , 
अहमदनगर , १६ डिसेंबर २०१४. 

जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, अहमदनगर. 


वाचावे : (१ ) महाराष्ट्र शासन, सहकारी अधिसूचना दिनांक २१ मार्च १९८६. 

( २) म. सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्रमांक वसुली/ बी -१/ विवअ/ नागरी बँका/ अधिकार / ८६ , 

दिनांक ३ एप्रिल १९८६. 
( ३) महाराष्ट्र शासन , सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ३२ अधिसूचना क्रमांक संकीर्ण -१५०४/ प्र.क्र . २३१/ १५- स , दिनांक २३ 

नोव्हेंबर २००६ . 
( ४) महाराष्ट्र शासन, सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , मंत्रालय , मुंबई-३२ अधिसूचना क्रमांक सीएसएल- १६०५/ सीआर -१२० /१५- सी/दिनांक 

२१ सप्टेंबर २००७. 
( ५ ) मा . सहकार आयुक्त , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालयाकडील आदेश जा . क्र . नापत / डी - ४ / पतसंस्था / का . क . १५६/ ०७, दिनांक ३१ डिसेंबर 

२००७ व जा . क्र . ना .बँका/ डी - ४/ १५६/ अधि ./ सन २००८ , दिनांक २६ ऑगस्ट २००८ रोजीचे पत्र . 
( ६) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ , औरंगाबाद यांनी रिट याचिका क्रमांक ३५११ / २०११ मध्ये दिनांक १३ ऑक्टोबर २०११ रोजी दिलेला 

न्यायनिर्णय. 
( ७) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सप्तश्रृंगी महिला नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, कळवण ( नाशिक) यांचेकडील दिनांक ३० ऑक्टोबर २०१४ 
रोजीचा प्रस्ताव . 

आदेश 
क्रमांक वि -q/ सप्तश्रृंगीमहिलानापत / क. वसुली/ अधि . १५६/३९५३ / सन २०१४ .--- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , सुनील बनसोडे , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, नाशिक या आदेशान्वये सप्तश्रृंगी महिला 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , कळवण ( नाशिक ), तालुका कळवण, जिल्हा नाशिक या संस्थेचे पुढे दर्शविलेले अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ (१) व ( २) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम २ ( एच) व ( जे) तसेच नियम १०७ खालील 
उपनियम (३),(५),(६),(७),( ९ ),( १०),(११),( १२),( १३ ),( १४ ),( १५ ),( १७ ),( १८ ) व ( २० ) तसेच कलम ९८ व १०१ नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी 
करण्यासाठी या आदेशाच्या तारखेपासून एक वर्षाच्या कालावधीपर्यंत त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्ज वसुली करावयाच्या 
कार्यवाहीपुरती शक्ती पुढील अटींचे अधीन राहून प्रदान करीत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५ - ११, २०१५ / फाल्गुन १४ - २० , शके १९३६ 


३१ 


परिशिष्ट 


अ. क्र . अधिकारी / कर्मचाऱ्याचे नाव 


हुद्दा 


शक्तीची व्याप्ती 


अधिकार क्षेत्र 


१ श्री. किरण तुळशीराम पाटील विशेष वसुली अधिकारी कायदा कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये नाशिक जिल्हा 

वरील आदेशात दर्शविलेनुसार . 
२ श्री . बाळु रतन बागुल 

विशेष वसूली अधिकारी कायदा कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये ।। नाशिक जिल्हा 

वरील आदेशात दर्शविलेनुसार . 
३ श्री . संतोष संभाजी पवार 

विशेष वसुली अधिकारी कायदा कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये नाशिक जिल्हा 

वरील आदेशात दर्शविलेनुसार . 
४ श्री . सुनिल रामदास शिंदे विशेष वसुली अधिकारी कायदा कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये नाशिक जिल्हा 

वरील आदेशात दर्शविलेनुसार . 
( १ ) आतापर्यंत वसुली झालेली व यापुढे वसूल होणारी सरचार्जची रक्कम शासकीय तिजोरीत जमा करून तसा अहवाल वेळोवेळी या कार्यालयास 

सादर करावा . 
( २) विशेष वसुली अधिकारी सेवानिवृत्त झाल्यास अथवा सेवेत असणेचे बंद झाल्यास अधिकाराचा गैरवापर होणार नाही , याची खबरदारी संस्थेच्या 

संचालक मंडळांनी घ्यावी . 
( ३ ) वाचावे क्रमांक ३ नुसार तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करण्यास मनाई करण्यात येत आहे. 
(४) वाचावे क्रमांक ५ नुसार जप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास देण्यात येईल . तोपर्यंत मालमत्ता केवळ 

जप्त करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व त्याखालील नियमांचे पालन होणे आवश्यक आहे. 

या काळात कर्जदारास अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही. 
( ५ ) वाचावे क्रमांक ६ अन्वये मा . उच्च न्यायालयाने पारीत केलेल्या निर्णयानुसार थकीत कर्जदाराच्या जप्त मिळकतीच्या अपसेट प्राईस निश्चिती व 

विक्रीची कार्यवाही विशेष वसुली व विक्री अधिकारी यांनी संस्थास्तरावरून करावयाची असून अपसेट प्राईस निश्चिती व विक्री कायम करण्याचे 

प्रस्ताव या कार्यालयास सादर करण्यात येऊ नयेत . 
नाशिक , २८ नोव्हेंबर २०१४. 


U 


वाचावे : (१) महाराष्ट्र शासन, सहकारी अधिसूचना दिनांक २१ मार्च १९८६. 

( २) म . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे पत्र क्रमांक वसुली/ बी -१/विवअ/ नागरी बँका/ अधिकार / ८६ , 

दिनांक ३ एप्रिल १९८६ . 
( ३) महाराष्ट्र शासन , सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय , मुंबई- ३२ अधिसूचना क्रमांक संकीर्ण- १५०४ /प्र. क्र . २३१ /१५ - स, दिनांक २३ 

नोव्हेंबर २००६. 
( ४) महाराष्ट्र शासन , सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , मंत्रालय , मुंबई-३२ अधिसूचना क्रमांक सीएसएल - १६०५ / सीआर- १२० /१५- सी /दिनांक 

२१ सप्टेंबर २००७. 
( ५) मा . सहकार आयुक्त , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालयाकडील आदेश जा .क्र . नापत/ डी -४/ पतसंस्था/ का. क. १५६/०७, दिनांक ३१ डिसेंबर 

२००७ व जा. क्र . ना.बँका/ डी -४/१५६ / अधि . / सन २००८ , दिनांक २६ ऑगस्ट २००८ रोजीचे पत्र . 
( ६) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ , औरंगाबाद यांनी रिट याचिका क्रमांक ३५११/ २०११ मध्ये दिनांक १३ ऑक्टोबर २०११ रोजी दिलेला 

न्यायनिर्णय . 
( ७) प्रशासक , सिध्देश्वर को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , नाशिक यांचेकडील दिनांक १२ नोव्हेंबर २०१४ रोजीचा प्रस्ताव. 

आदेश 
क्रमांक वि - १ /सिध्देश्वरको- ऑप. के . सोसा./ क . वसुली/ अधि . १५६ / ३९५५ / सन २०१४. --- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , सुनील बनसोडे, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक या आदेशान्वयेसिध्देश्वर 
को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , नाशिक या संस्थेचे खाली दर्शविलेले अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ (१ ) 
व ( २) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम २ ( एच ) व ( जे ) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम (३),(५) ,(६),( ७),(९),(१० ),(११), 
( १२),( १३), (१४), (१५), (१७),(१८ ) व ( २० ) तसेच कलम ९८ व १०१ नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी या आदेशाच्या तारखेपासून 
एक वर्षाच्या कालावधीपर्यंत त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्ज वसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती खालील अटींचे अधीन 
राहून प्रदान करीत आहे. 

परिशिष्ट 
अ . क्र . अधिकारी / कर्मचाऱ्याचे नाव 

हुद्दा शक्तीची व्याप्ती 

अधिकार क्षेत्र 
१ 
१ श्री . सुरेश वसंतगीर महंत प्रशासक तथा विशेष लेखापरिक्षक , कायदा कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये नाशिक जिल्हा 

सहकारी संस्था , वर्ग- १. 

वरील आदेशात दर्शविलेनुसार. 


४ 


५ 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५ - ११, २०१५ / फाल्गुन १४ - २० , शके १९३६ 


(१) आतापर्यंत वसुली झालेली व यापुढे वसूल होणारी सरचार्जची रक्कम शासकीय तिजोरीत जमा करून तसा अहवाल वेळोवेळी सादर करावा. 
( २) विशेष वसुली अधिकारी सेवानिवृत्त झाल्यास अथवा सेवेत असणेचे बंद झाल्यास त्यांना कलम १५६ अन्वये प्रदान करण्यात आलेले अधिकार 

आपोआप रद्द होतील. 
( ३) वाचावे क्रमांक ३ नुसार तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करण्यास मनाई करण्यात येत आहे. 
( ४ ) वाचावे क्रमांक ५ नुसार जप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास देण्यात येईल. तोपर्यंत मालमत्ता केवळ 

जप्त करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व त्याखालील नियमांचे पालन होणे आवश्यक आहे . 

या काळात कर्जदारास अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही . 
( ५) वाचावे क्रमांक ६ अन्वये मा . उच्च न्यायालयाने पारीत केलेल्या निर्णयानुसार थकीत कर्जदाराच्या जप्त मिळकतीच्या अपसेट प्राईस निश्चिती व 

विक्रीची कार्यवाही विशेष वसुली व विक्री अधिकारी यांनी संस्थास्तरावरून करावयाची असून अपसेट प्राईस निश्चिती व विक्री कायम करण्याचे 

प्रस्ताव या कार्यालयास सादर करण्यात येऊ नयेत . 
नाशिक , २८ नोव्हेंबर २०१४ . 


वाचावे : ( १ ) महाराष्ट्र शासन, सहकारी अधिसूचना दिनांक २१ मार्च १९८६ . 

( २) म. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्रमांक वसुली/ बी -१/ विवअ/ नागरी बँका/ अधिकार /८६ , 

दिनांक ३ एप्रिल १९८६. 
( ३) महाराष्ट्र शासन, सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ३२ अधिसूचना क्रमांक संकीर्ण-१५०४ /प्र .क्र . २३१/१५- स, दिनांक 

२३ नोव्हेंबर २००६ . 
(४ ) महाराष्ट्र शासन, सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय , मुंबई-३२ अधिसूचना क्रमांक सीएसएल - १६०५/ सीआर- १२० / १५ - सी /दिनांक 

२१ सप्टेंबर २००७. 
( ५) मा . सहकार आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालयाकडील आदेश जा. क्र . नापत/ डी-४ /पतसंस्था/ का .क .१५६ /०७, दिनांक ३१ डिसेंबर 

२००७ व जा . क्र . ना. बँका/ डी -४/ १५६/ अधि ./ सन २००८ , दिनांक २६ ऑगस्ट २००८ रोजीचे पत्र . 
( ६) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ, औरंगाबाद यांनी रिट याचिका क्रमांक ३५११/ २०११ मध्ये दिनांक १३ ऑक्टोबर २०११ रोजी दिलेला 

न्यायनिर्णय. 
( ७) दि महाराष्ट्र स्टेट को - ऑप. हौसिंग फायनान्स कॉर्पोरेशन मर्यादित, मुंबई , शाखा नाशिक यांचेकडील दिनांक १५ नोव्हेंबर २०१४ रोजीचा 
प्रस्ताव . 

आदेश 
क्रमांक वि -q / महा. हौ . फाय/ क. वसुली/ अधि. १५६/ ३९५६ / सन २०१४ . -- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , सुनील बनसोडे , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक या आदेशान्वये दि महाराष्ट्र स्टेट को - ऑप . 
हौसिंग फायनान्स कॉर्पोरेशन मर्यादित , मुंबई, शाखा नाशिक या संस्थेचे खाली दर्शविलेले अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे 
कलम १५६ ( १) व ( २) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चेनियम २ (एच) व ( जे ) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम (३ ),(५),(६),( ७),( ९),( १०),(११), 
( १२),( १३ ),(१४ ),( १५ ),( १७),( १८ ) व ( २० ) तसेच कलम ९८ व १०१ नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी या आदेशाच्या तारखेपासून 
एक वर्षाच्या कालावधीपर्यंत त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्ज वसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती खालील अटींचे अधीन 
राहून प्रदान करीत आहे. 

परिशिष्ट 
अ. क्र . विशेष वसुली अधिकाऱ्याचे नाव हुद्दा 

नियुक्तीचे(मुख्यालय ) ठिकाण 

कार्यक्षेत्र 
१२ 
१ श्री . आर. बी . साखला वर्ग - २ अधिकारी दि महाराष्ट्र स्टेट को - ऑप. हौसिंग फायनान्स नाशिक जिल्हा 

कॉर्पोरेशन मर्यादित , मुंबई , शाखा नाशिक . 
श्री . ई. एस. शिरसाठ प्र . जि . व्यव . 

दि महाराष्ट्र स्टेट को - ऑप . हौसिंग फायनान्स नाशिक जिल्हा 

कॉर्पोरेशन मर्यादित, मुंबई, शाखा नाशिक . 
३ श्री . एम . के . पाटील मु . लि ./निरीक्षक दि महाराष्ट्र स्टेट को - ऑप . हौसिंग फायनान्स नाशिक जिल्हा 

कॉर्पोरेशन मर्यादित , मुंबई , शाखा नाशिक . 
सौ . एम . ए. शेलार मु . लि ./निरीक्षक दि महाराष्ट्र स्टेट को - ऑप . हौसिंग फायनान्स नाशिक जिल्हा 

__ कॉर्पोरेशन मर्यादित , मुंबई, शाखा नाशिक . 
श्री. एम . डब्ल्यू. पगारे मु . लि ./निरीक्षक 

दि महाराष्ट्र स्टेट को - ऑप . हौसिंग फायनान्स नाशिक जिल्हा 

कॉर्पोरेशन मर्यादित, मुंबई , शाखा नाशिक . 
६ श्री. एम. बी. खैरनार मु . लि ./निरीक्षक दि महाराष्ट्र स्टेट को - ऑप. हौसिंग फायनान्स नाशिक जिल्हा 

कॉर्पोरेशन मर्यादित, मुंबई , शाखा नाशिक . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५ - ११, २०१५ / फाल्गुन १४ - २० , शके १९३६ 


३३ 


परिशिष्ट – चालू 

नियुक्तीचे(मुख्यालय) ठिकाण 


अ. क्र . विशेष वसुली अधिकाऱ्याचे नाव 


हुद्दा 


कार्यक्षेत्र 


७ श्री . एम. व्ही . मेखे मु .लि ./निरीक्षक दि महाराष्ट्र स्टेट को - ऑप . हौसिंग फायनान्स नाशिक जिल्हा 

कॉर्पोरेशन मर्यादित , मुंबई, शाखा नाशिक . 
___ श्री . एम. व्ही . पवार जेष्ठ सहायक / 

दि महाराष्ट्र स्टेट को - ऑप . हौसिंग फायनान्स नाशिक जिल्हा 
सहा. निरीक्षक . 

कॉर्पोरेशन मर्यादित, मुंबई , शाखा नाशिक . 
९ श्री . व्ही . एस. मराठे जेष्ठ सहायक / 

दि महाराष्ट्र स्टेट को - ऑप . हौसिंग फायनान्स नाशिक जिल्हा 
सहा. निरीक्षक . 

कॉर्पोरेशन मर्यादित , मुंबई , शाखा नाशिक . 
१० श्री. एस. के . कुंभार 

जेष्ठ सहायक / 

दि महाराष्ट्र स्टेट को - ऑप . हौसिंग फायनान्स नाशिक जिल्हा 
सहा . निरीक्षक . 

कॉर्पोरेशन मर्यादित , मुंबई , शाखा नाशिक . 
( १) आतापर्यंत वसुली झालेली व यापुढे वसूल होणारी सरचार्जची रक्कम शासकीय तिजोरीत जमा करून तसा अहवाल वेळोवेळी या कार्यालयास 

सादर करावा. 
( २) विशेष वसुली अधिकारी सेवानिवृत्त झाल्यास अथवा सेवेत असणेचे बंद झाल्यास अधिकाराचा गैरवापर होणार नाही, याची खबरदारी संस्थेच्या 

संचालक मंडळांनी घ्यावी . 
( ३) वाचावे क्रमांक ३ नुसार तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करण्यास मनाई करण्यात येत आहे . 
( ४ ) वाचावे क्रमांक ५ नुसार जप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास देण्यात येईल . तोपर्यंत मालमत्ता केवळ 

जप्त करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व त्याखालील नियमांचे पालन होणे आवश्यक आहे. 

या काळात कर्जदारास अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही . 
(५) वाचावे क्रमांक ६ अन्वये मा . उच्च न्यायालयाने पारीत केलेल्या निर्णयानुसार थकीत कर्जदाराच्या जप्त मिळकतीच्या अपसेट प्राईस निश्चिती व 

विक्रीची कार्यवाही विशेष वसुली व विक्री अधिकारी यांनी संस्थास्तरावरून करावयाची असून अपसेट प्राईस निश्चिती व विक्री कायम करण्याचे 

प्रस्ताव या कार्यालयास सादर करण्यात येऊ नयेत . 
नाशिक , २८ नोव्हेंबर २०१४ . 


वाचावे : ( १) महाराष्ट्र शासन , सहकारी अधिसूचना दिनांक २१ मार्च १९८६. 

( २) म. सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्रमांक वसुली/ बी -१/ विवअ/नागरी बँका/ अधिकार / ८६ , 

दिनांक ३ एप्रिल १९८६. 
( ३) महाराष्ट्र शासन , सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , मंत्रालय , मुंबई -३२ अधिसूचना क्रमांक संकीर्ण -१५०४/ प्र. क्र . २३१/ १५- स , दिनांक 

२३ नोव्हेंबर २००६. 
( ४) महाराष्ट्र शासन , सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२ अधिसूचना क्रमांक सीएसएल- १६०५/ सीआर -१२० /१५- सी/दिनांक 

२१ सप्टेंबर २००७. 
(५ ) मा . सहकार आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालयाकडील आदेश जा. क्र . नापत/ डी -४/ पतसंस्था / का. क. १५६/ ०७, दिनांक ३१ डिसेंबर 

२००७ व जा . क्र . ना .बँका/ डी - ४/ १५६/ अधि ./ सन २००८ , दिनांक २६ ऑगस्ट २००८ रोजीचे पत्र. 
(६ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई खंडपीठ , औरंगाबाद यांनी रिट याचिका क्रमांक ३५११/ २०११ मध्ये दिनांक १३ ऑक्टोबर २०११ रोजी दिलेला 

न्यायनिर्णय. 
( ७) प्रशासक , श्री अग्रसेन नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , नाशिक यांचेकडील दिनांक २४ जुलै २०१४ रोजीचा प्रस्ताव. 

आदेश 
क्रमांक वि - १/ श्रीअग्रसेननापत/ क . वसुली/ अधि . १५६/ ३१४३/ सन २०१४. --- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , सुनील बनसोडे, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक या आदेशान्वये श्री अग्रसेन नागरी 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित, नाशिक या संस्थेचे खाली दर्शविलेले अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ (१) व ( २) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम २ ( एच ) व ( जे ) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम ( ३), ( ५),(६ ),( ७),(९ ),( १०),(११ ) , 
( १२), (१३),(१४),(१५), (१७), (१८ ) व ( २० ) तसेच कलम ९८ व १०१ नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी या आदेशाच्या तारखेपासून 
एक वर्षाच्या कालावधीपर्यंत त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्ज वसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती खालील अटींचे अधीन 
राहून प्रदान करीत आहे. 

परिशिष्ट 
अ. क्र . अधिकारी / कर्मचाऱ्याचे नाव 

हुद्दा शक्तीची व्याप्ती 

अधिकार क्षेत्र 


१ श्री . बापु वसंत वायकंडे 


विशेष वसुली अधिकारी 


नाशिक जिल्हा 


कायदा कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये 
___ वरील आदेशात दर्शविलेनुसार . 
कायदा कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये 

वरील आदेशात दर्शविलेनुसार . 


२ श्री . कैलास ज्ञानेश्वर बडवर 


विशेष वसुली अधिकारी 


नाशिक जिल्हा 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५ - ११, २०१५ / फाल्गुन १४ - २० , शके १९३६ 


( १) आतापर्यंत वसुली झालेली व यापुढे वसूल होणारी सरचार्जची रक्कम शासकीय तिजोरीत जमा करून तसा अहवाल वेळोवेळी या कार्यालयास 

सादर करावा. 
( २) विशेष वसुली अधिकारी सेवानिवृत्त झाल्यास अथवा सेवेत असणेचेबंद झाल्यास अधिकाराचा गैरवापर होणार नाही , याची खबरदारी संस्थेच्या 

संचालक मंडळांनी घ्यावी . 
( ३) वाचावे क्रमांक ३ नुसार तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करण्यास मनाई करण्यात येत आहे. 
( ४ ) वाचावे क्रमांक ५ नुसार जप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास देण्यात येईल . तोपर्यंत मालमत्ता केवळ 

जप्त करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व त्याखालील नियमांचे पालन होणे आवश्यक आहे . 

या काळात कर्जदारास अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही. 
( ५) वाचावे क्रमांक ६ अन्वये मा . उच्च न्यायालयाने पारीत केलेल्या निर्णयानुसार थकीत कर्जदाराच्या जप्त मिळकतीच्या अपसेट प्राईस निश्चिती व 

विक्रीची कार्यवाही विशेष वसुली व विक्री अधिकारी यांनी संस्थास्तरावरून करावयाची असून अपसेट प्राईस निश्चिती व विक्री कायम करण्याचे 

प्रस्ताव या कार्यालयास सादर करण्यात येऊ नयेत . 
नाशिक , १ सप्टेंबर २०१४ . 


वाचावे : (१ ) महाराष्ट्र शासन , सहकारी अधिसूचना दिनांक २१ मार्च १९८६ . 

( २) म . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे पत्र क्रमांक वसुली/ बी -१ /विवअ/ नागरी बँका/ अधिकार / ८६, 

दिनांक ३ एप्रिल १९८६. 
( ३) महाराष्ट्र शासन, सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ३२ अधिसूचना क्रमांक संकीर्ण- १५०४ /प्र .क्र .२३१/ १५- स, दिनांक 

२३ नोव्हेंबर २००६. 
( ४) महाराष्ट्र शासन , सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय , मुंबई -३२ अधिसूचना क्रमांक सीएसएल -१६०५/ सीआर - १२०/१५- सी/दिनांक 

२१ सप्टेंबर २००७. 
( ५ ) मा . सहकार आयुक्त , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालयाकडील आदेश जा .क्र . नापत / डी - ४/ पतसंस्था/ का . क. १५६ / ०७, दिनांक ३१ डिसेंबर 

२००७ व जा . क्र . ना .बँका/ डी - ४ / १५६/ अधि . / सन २००८ , दिनांक २६ ऑगस्ट २००८ रोजीचे पत्र . 
( ६) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ, औरंगाबाद यांनी रिट याचिका क्रमांक ३५११/२०११ मध्ये दिनांक १३ ऑक्टोबर २०११ रोजी दिलेला 

न्यायनिर्णय . 
( ७) चेअरमन, श्री नवनाथ नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, नाशिक यांचेकडील दिनांक ३१ जुलै २०१४ रोजीचा प्रस्ताव 

आदेश 
क्रमांक वि - १/ श्रीनवनाथनापत/ क . वसुली/ अधि . १५६/ ३१६७/ सन २०१४ .--- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , सुनील बनसोडे , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक या आदेशान्वये श्री नवनाथ नागरी 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , नाशिक या संस्थेचे खाली दर्शविलेले अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ (१ ) व ( २ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम २ ( एच ) व ( जे ) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम ( ३),( ५),(६),( ७),(९),(१०),(११), 
(१२),(१३ ),( १४ ),( १५),( १७),(१८) व ( २० ) तसेच कलम ९८ व १०१ नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी या आदेशाच्या तारखेपासून 
एक वर्षाच्या कालावधीपर्यंत त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्ज वसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती खालील अटींचे अधीन 
राहून प्रदान करीत आहे . 

परिशिष्ट 
अ. क्र . अधिकारी / कर्मचाऱ्याचे नाव 

शक्तीची व्याप्ती 

अधिकार क्षेत्र 


१ श्री. सतिष सोमनाथ कोकाटे विशेष वसुली अधिकारी कायदा कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये नाशिक जिल्हा 

वरील आदेशात दर्शविलेनुसार. 
( १) आतापर्यंत वसुली झालेली व यापुढे वसूल होणारी सरचार्जची रक्कम शासकीय तिजोरीत जमा करून तसा अहवाल वेळोवेळी या कार्यालयास 

सादर करावा. 
(२) विशेष वसुली अधिकारी सेवानिवृत्त झाल्यास अथवा सेवेत असणेचेबंद झाल्यास अधिकाराचा गैरवापर होणार नाही. याची खबरदारी संस्थेच्या 

संचालक मंडळांनी घ्यावी . 
( ३) वाचावे क्रमांक ३ नुसार तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करण्यास मनाई करण्यात येत आहे. 

वाचावे क्रमांक ५ नुसार जप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास देण्यात येईल . तोपर्यंत मालमत्ता केवळ 
जप्त करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व त्याखालील नियमांचे पालन होणे आवश्यक आहे . 

या काळात कर्जदारास अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही. 
( ५ ) वाचावे क्रमांक ६ अन्वये मा . उच्च न्यायालयाने पारीत केलेल्या निर्णयानुसार थकीत कर्जदाराच्या जप्त मिळकतीच्या अपसेट प्राईस निश्चिती व 

विक्रीची कार्यवाही विशेष वसुली व विक्री अधिकारी यांनी संस्थास्तरावरून करावयाची असून अपसेट प्राईस निश्चिती व विक्री कायम करण्याचे 

प्रस्ताव या कार्यालयास सादर करण्यात येऊ नयेत . 
नाशिक , १ सप्टेंबर २०१४. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५ - ११, २०१५ / फाल्गुन १४ - २० , शके १९३६ 


३५ 


वाचावे : ( १ ) महाराष्ट्र शासन , सहकारी अधिसूचना दिनांक २१ मार्च १९८६. 

( २) म. सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्रमांक वसुली/ बी - १/विवअ/ नागरी बँका/ अधिकार / ८६, 

दिनांक ३ एप्रिल १९८६. 
( ३) महाराष्ट्र शासन , सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , मंत्रालय , मुंबई-३२ अधिसूचना क्रमांक संकीर्ण-१५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५- स , दिनांक 

२३ नोव्हेंबर २००६. 
( ४) महाराष्ट्र शासन , सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२ अधिसूचना क्रमांक सीएसएल -१६०५/ सीआर -१२० /१५- सी/दिनांक 

२१ सप्टेंबर २००७. 
( ५ ) मा . सहकार आयुक्त , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालयाकडील आदेश जा . क्र . नापत / डी - ४/ पतसंस्था / का . क. १५६/ ०७, दिनांक ३१ डिसेंबर 

२००७ व जा . क्र . ना . बँका/ डी -४/ १५६/ अधि ./ सन २००८ , दिनांक २६ ऑगस्ट २००८ रोजीचे पत्र. 
( ६) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ , औरंगाबाद यांनी रिट याचिका क्रमांक ३५११/ २०११ मध्ये दिनांक १३ ऑक्टोबर २०११ रोजी दिलेला 

न्यायनिर्णय. 
( ७ ) चेअरमन , स्व . अशोकराव बनकर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पिंपळगाव बसवंत, तालुका निफाड, जिल्हा नाशिक यांचेकडील 
दिनांक २९ सप्टेंबर २०१४ रोजीचा प्रस्ताव 

आदेश 
क्रमांक वि -१/ स्व . अशोकरावबनकरनापत/ क . वसुली/ अधि . १५६/३६६१/ सन २०१४.--- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , सुनील बनसोडे, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक या आदेशान्वये स्व . 
अशोकराव बनकर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पिंपळगाव बसवंत , तालुका निफाड, जिल्हा नाशिक या संस्थेचे खाली दर्शविलेले अधिकारी यांना 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ (१) व ( २) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चेनियम २ ( एच ) व ( जे) तसेच नियम 
१०७ खालील उपनियम (३),(५),(६ ),(७),(९ ),( १० ),( ११ ),(१२),(१३),( १४ ),( १५ ),(१७),( १८ ) व ( २० ) तसेच कलम ९८ व १०१ नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्यांची 
अंमलबजावणी करण्यासाठी या आदेशाच्या तारखेपासून एक वर्षाच्या कालावधीपर्यंत त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्ज वसुली 
करावयाच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती खालील अटींचे अधीन राहून प्रदान करीत आहे. 

परिशिष्ट 
अ. क्र . अधिकारी / कर्मचाऱ्याचेनाव 

हुद्दा शक्तीची व्याप्ती 

अधिकार क्षेत्र 


१ श्री . अनिल बाबुलाल गुजराणी विशेष वसुली अधिकारी कायदा कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये नाशिक जिल्हा 

वरील आदेशात दर्शविलेनुसार. 
(१ ) आतापर्यंत वसुली झालेली व यापुढे वसूल होणारी सरचार्जची रक्कम शासकीय तिजोरीत जमा करून तसा अहवाल वेळोवेळी या कार्यालयास 

सादर करावा. 
( २) विशेष वसुली अधिकारी सेवानिवृत्त झाल्यास अथवा सेवेत असणेचे बंद झाल्यास अधिकाराचा गैरवापर होणार नाही , याची खबरदारी संस्थेच्या 

संचालक मंडळांनी घ्यावी . 
( ३) वाचावे क्रमांक ३ नुसार तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करण्यास मनाई करण्यात येत आहे. 
( ४) संदर्भ क्रमांक ५ नुसार जप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास देण्यात येईल. तोपर्यंत मालमत्ता केवळ 

जप्त करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व त्याखालील नियमांचे पालन होणे आवश्यक आहे . 

या काळात कर्जदारास अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही . 
( ५) वाचावे क्रमांक ६ अन्वये मा . उच्च न्यायालयाने पारीत केलेल्या निर्णयानुसार थकीत कर्जदाराच्या जप्त मिळकतीच्या अपसेट प्राईस निश्चिती व 

विक्रीची कार्यवाही विशेष वसुली व विक्री अधिकारी यांनी संस्थास्तरावरून करावयाची असून अपसेट प्राईस निश्चिती व विक्री कायम करण्याचे 

प्रस्ताव या कार्यालयास सादर करण्यात येऊ नयेत . 
नाशिक , ३० ऑक्टोबर २०१४ . 


वाचावे : (१) महाराष्ट्र शासन , सहकारी अधिसूचना दिनांक २१ मार्च १९८६ . 

( २) म . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्रमांक वसुली/ बी - १/विवअ/ नागरी बँका/ अधिकार / ८६ , 

दिनांक ३ एप्रिल १९८६. 
( ३) महाराष्ट्र शासन, सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ३२ अधिसूचना क्रमांक संकीर्ण-१५०४ /प्र .क्र .२३१ /१५- स, दिनांक 

२३ नोव्हेंबर २००६. 
( ४) महाराष्ट्र शासन , सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय , मुंबई -३२ अधिसूचना क्रमांक सीएसएल -१६०५/ सीआर - १२०/१५- सी/दिनांक 

२१ सप्टेंबर २००७. 
( ५) मा . सहकार आयुक्त , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालयाकडील आदेश जा .क्र . नापत / डी - ४/ पतसंस्था/ का . क. १५६ / ०७, दिनांक ३१ डिसेंबर 

२००७ व जा.क्र . ना .बँका/ डी -४/१५६ / अधि . / सन २००८ , दिनांक २६ ऑगस्ट २००८ रोजीचे पत्र . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५ - ११ , २०१५ / फाल्गुन १४ - २० , शके १९३६ 


( ६) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ, औरंगाबाद यांनी रिट याचिका क्रमांक ३५११/२०११ मध्ये दिनांक १३ ऑक्टोबर २०११ रोजी दिलेला 

न्यायनिर्णय. 
( ७) चेअमरन, झुलेलाल नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, नाशिकरोड यांचेकडील दिनांक ३० सप्टेंबर २०१४ रोजीचा प्रस्ताव . 

आदेश 
क्रमांक वि -१/ झुलेलालनापत/ क. वसुली/ अधि . १५६/ ३६६६/ सन २०१४ .--- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , सुनील बनसोडे, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, नाशिक या आदेशान्वये झुलेलाल नागरी 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित, नाशिकरोड या संस्थेचे खाली दर्शविलेले अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ (१) व 
( २ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम २ ( एच ) व ( जे ) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम ( ३ ), ( ५),( ६) ,( ७),( ९ ),( १० ),( ११ ), 
(१२),( १३ ),( १४ ),( १५),( १७),(१८) व ( २० ) तसेच कलम ९८ व १०१ नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी या आदेशाच्या तारखेपासून 
एक वर्षाच्या कालावधीपर्यंत त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्ज वसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती खालील अटींचे अधीन 
राहून प्रदान करीत आहे. 

परिशिष्ट 
अ. क्र . अधिकारी / कर्मचाऱ्याचे नाव 

हुद्दा शक्तीची व्याप्ती 

अधिकार क्षेत्र 


१ श्री . रमेश शांताराम जाधव विशेष वसुली अधिकारी कायदा कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये नाशिक जिल्हा 

वरील आदेशात दर्शविलेनुसार. 
( १) आतापर्यंत वसुली झालेली व यापुढे वसूल होणारी सरचार्जची रक्कम शासकीय तिजोरीत जमा करून तसा अहवाल वेळोवेळी या कार्यालयास 

सादर करावा. 
( २) विशेष वसुली अधिकारी सेवानिवृत्त झाल्यास अथवा सेवेत असणेचे बंद झाल्यास अधिकाराचा गैरवापर होणार नाही. याची खबरदारी संस्थेच्या 

संचालक मंडळांनी घ्यावी . 
( ३ ) वाचावे क्रमांक ३ नुसार तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करण्यास मनाई करण्यात येत आहे. 
( ४ ) संदर्भ क्रमांक ५ नुसार जप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरचलिलाव खरेदीदारास देण्यात येईल. तोपर्यंत मालमत्ता केवळ 

जप्त करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व त्याखालील नियमांचे पालन होणे आवश्यक आहे. 

या काळात कर्जदारास अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही. 
( ५) वाचावे क्रमांक ६ अन्वये मा . उच्च न्यायालयाने पारीत केलेल्या निर्णयानुसार थकीत कर्जदाराच्या जप्त मिळकतीच्या अपसेट प्राईस निश्चिती व 

विक्रीची कार्यवाही विशेष वसुली व विक्री अधिकारी यांनी संस्थास्तरावरून करावयाची असून अपसेट प्राईस निश्चिती व विक्री कायम करण्याचे 

प्रस्ताव या कार्यालयास सादर करण्यात येऊ नयेत . 
नाशिक , ३० ऑक्टोबर २०१४ . 


वाचावे : (१) महाराष्ट्र शासन, सहकारी अधिसूचना दिनांक २१ मार्च १९८६ . 

( २) म. सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्रमांक वसुली/ बी -१/ विवअ/ नागरी बँका/ अधिकार / ८६ , 

दिनांक ३ एप्रिल १९८६. 
( ३) महाराष्ट्र शासन, सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , मंत्रालय , मुंबई-३२ अधिसूचना क्रमांक संकीर्ण-१५०४ /प्र.क्र . २३१ / १५ - स, दिनांक 

२३ नोव्हेंबर २००६. 
(४ ) महाराष्ट्र शासन, सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय , मुंबई-३२ अधिसूचना क्रमांक सीएसएल - १६०५ / सीआर- १२० / १५ - सी /दिनांक 

२१ सप्टेंबर २००७. 
( ५) मा . सहकार आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे कार्यालयाकडील आदेश जा. क्र . नापत / डी - ४ / पतसंस्था / का . क. १५६/ ०७, दिनांक ३१ डिसेंबर 

२००७ व जा . क्र . ना .बँका/ डी - ४/ १५६ / अधि . / सन २००८ , दिनांक २६ ऑगस्ट २००८ रोजीचे पत्र. 
(६) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ , औरंगाबाद यांनी रिट याचिका क्रमांक ३५११/ २०११ मध्ये दिनांक १३ ऑक्टोबर २०११ रोजी दिलेला 

न्यायनिर्णय . 
( ७) अवसायक , नाशिक को - ऑप. क्रेडिट अँड कॅपिटल लिमिटेड , नाशिक यांचेकडील दिनांक २९ सप्टेंबर २०१४ रोजीचा प्रस्ताव 

आदेश 
क्रमांक वि - १/क्रेडिटको- ऑप . पत / क. वसुली/ अधि . १५६/ ३७२७/ सन २०१४ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , सुनील बनसोडे, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक या आदेशान्वये नाशिक को - ऑप. 
क्रेडिट अँड कॅपिटल लिमिटेड, नाशिक या संस्थेचे खाली दर्शविलेले अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ (१) व ( २ ) 

आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम २ (एच) व ( जे) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम (३),( ५),(६),( ७),(९),( १० ),(११), 
( १२),(१३ ),( १४ ),( १५ ),( १७),(१८) व ( २० ) तसेच कलम ९८ व १०१ नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी या आदेशाच्या तारखेपासून 
एक वर्षाच्या कालावधीपर्यंत त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्ज वसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती पुढील अटींचे अधीन 
राहून प्रदान करीत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५ - ११, २०१५ / फाल्गुन १४ - २० , शके १९३६ 


३७ 


परिशिष्ट 


अ. क्र . अधिकारी / कर्मचाऱ्याचे नाव 


हुद्दा 


शक्तीची व्याप्ती 


अधिकार क्षेत्र 


१ श्री. अनिल बन्सीलाल परदेशी विशेष वसुली अधिकारी कायदा कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये नाशिक जिल्हा 

वरील आदेशात दर्शविलेनुसार . 
२ श्री. बापु वसंत वायकंडे 

विशेष वसुली अधिकारी कायदा कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये नाशिक जिल्हा 

वरील आदेशात दर्शविलेनुसार . 
३ श्री . कैलास ज्ञानेश्वर बडवर विशेष वसुली अधिकारी कायदा कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये नाशिक जिल्हा 

वरील आदेशात दर्शविलेनुसार . 
( १) आतापर्यंत वसुली झालेली व यापुढे वसूल होणारी सरचार्जची रक्कम शासकीय तिजोरीत जमा करून तसा अहवाल वेळोवेळी या कार्यालयास 

सादर करावा. 
( २) विशेष वसुली अधिकारी सेवानिवृत्त झाल्यास अथवा सेवेत असणेचे बंद झाल्यास अधिकाराचा गैरवापर होणार नाही . याची खबरदारी संस्थेच्या 

संचालक मंडळांनी घ्यावी . 
( ३) वाचावे क्रमांक ३ नुसार तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करण्यास मनाई करण्यात येत आहे . 
( ४ ) वाचावे क्रमांक ५ नुसार जप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास देण्यात येईल. तोपर्यंत मालमत्ता केवळ 

जप्त करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व त्याखालील नियमांचे पालन होणे आवश्यक आहे . 

या काळात कर्जदारास अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही. 
( ५) वाचावे क्रमांक ६ अन्वये मा . उच्च न्यायालयाने पारीत केलेल्या निर्णयानुसार थकीत कर्जदाराच्या जप्त मिळकतीच्या अपसेट प्राईस निश्चिती व 

विक्रीची कार्यवाही विशेष वसुली व विक्री अधिकारी यांनी संस्थास्तरावरून करावयाची असून अपसेट प्राईस निश्चिती व विक्री कायम करण्याचे 

प्रस्ताव या कार्यालयास सादर करण्यात येऊ नयेत . 
नाशिक , ३० ऑक्टोबर २०१४ . 


वाचावे : (१ ) महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व नियम १०७. 

( २) महाराष्ट्र शासन , सहकारी अधिसूचना दिनांक २१ मार्च १९८६. 
(३) म . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे पत्र क्रमांक वसुली/ बी -१/विवअ/ नागरी बँका/ अधिकार / ८६ , 

दिनांक ३ एप्रिल १९८६. 
( ४) महाराष्ट्र शासन, सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ३२ अधिसूचना क्रमांक संकीर्ण- १५०४ /प्र .क्र .२३१/ १५- स, दिनांक 

२३ नोव्हेंबर २००६. 
( ५ ) मा. सहकार आयुक्त निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकार्यालयाकडील आदेश जा.क्र . - ----/ २/ रास्तदेख/ समितीसभा/ 

परिपत्रक / २००० , दिनांक २१ मार्च २००० . 
(६ ) मा . सहकार आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालयाकडील आदेश जा .क्र . ना.बँका/ डी -४/ अड -- पतसंस्था/ अधिकार / २००८ , दिनांक 

२६ ऑगस्ट २००८ . 
( ७) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लिमिटेड , नाशिक यांचेकडील पत्र क्रमांक ५७४/ शेती कर्ज वसुली व 
देखरेख/ २०१४ - १५/ २१३३/ २०१३ , दिनांक २६ ऑगस्ट २०१४ रोजीचा प्रस्ताव . 

आदेश 
क्रमांक वि - २/ नाजिमसबनाशिक /कलम - १५६/ अधि ./ ३५२५/ सन २०१४.--- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , सुनील बनसोडे , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, नाशिक या आदेशान्वये नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती 
सहकारी बँक लिमिटेड, नाशिक या बँकेचे सहकारी कर्ज वसुलीचे कामकाजासाठी खाली दर्शविलेले अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० चे कलम १५६ (१ ) व ( २ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम २ ( एच ) व ( जे ) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम 
( ३ ), (५ ),(६ ),(७ ) ,(९ ),(१०), (११) ( अपसेट प्राईस कायम करणेची तरतूद वगळून ), ( १२) ,(१३),(१४), (१५), (१७),(१८ ) व ( २० ) तसेच सदर बँकेचे अधिकारी येणे कर्ज 
वसुली करण्यासाठी या आदेशाच्या तारखेपासून एक वर्षाच्या कालावधीपर्यंत त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी बँकेची कर्ज वसुली 
करावयाच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती खालील अटींचे अधीन राहून प्रदान करीत आहे. 

परिशिष्ट 
अ . क्र . सेवकांचे नाव 

शक्तीची व्याप्ती 

अधिकार क्षेत्र 


हुद्दा 


१ 


श्री . एस . व्ही . देसले 


मुख्य कार्य. अधिकारी 


नाशिक जिल्हा 


कायदा कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये 

वरील आदेशात दर्शविलेनुसार . 


श्री . वाय. आर. शिरसाठ 
श्री . ए. एल. आव्हाड 


सरव्यवस्थापक 
विशेष वसुली अधिकारी 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५ - ११, २०१५ / फाल्गुन १४ - २० , शके १९३६ 


परिशिष्ट – चालू 


अ . क्र . 


सेवकाचे नाव 


हुद्दा 


शक्तीची व्याप्ती 


अधिकार क्षेत्र 


श्री . बी . एम. जाधव 


व्यवस्थापक 


नाशिक जिल्हा 


कायदा कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये 

वरील आदेशात दर्शविलेनुसार. 


- 


- 


- 


- - - - - , , - - - - - 


. 


. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- -- - - - 


-- - - - 


मुख्याधिकारी 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - 


- - - 


- - 


- - - 


- - - - 
" - - - - - 


- - - - - - - 


, , - - - - - - - - 


- - - - - 


" 


- - - - 


- 


- 


" 


" 


- 


- - - 


२३ 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - - - 


, , - - - - - 


- 


- 


- 


श्री . एस. पी. देवरे 
श्री . एस. पी . पाटील 
श्री. एस. के . गिरी 
श्री. बी . टी . भदाणे 
सौ . एस. जी . गायकवाड 
श्री. एन. आर. मुळाणे 
श्री . ए . एच. बच्छाव 
श्री. ए. एस. पाटील 
श्री . आर. व्ही. जगताप 
श्री . व्ही . जी . कदम 
श्री . बी . टी. कांकरिया 
श्री . ए. आर. दिवटे 
श्री . बी . डी . पालवे 
श्री . डी . आर. चौधरी 
श्री . एन. वाय. पवार 
श्री . व्ही . आर. बोरस्ते 
श्री . एम. के . बागुल 
श्री. बी . एफ . भामरे 
श्री . एन. एन . बोराडे 
श्री . एच. एम. बहे 
श्री. एस. वाय. बोराडे 
श्री. टी . एल. ढिकले 
सौ . व्ही . व्ही. देवरे 
श्री . डी. आर. शिर्के 
श्री . आर. टी . कुरणे 
श्री . आर. के . महाले 
श्री. डी . व्ही . गायकवाड 
श्री . आर. बी. कदम 
श्री . पी . एम. ढगे 
श्री . के. पी . कदम 
श्री . एस. एस. हाडपे 
श्री . एम . बी. पालवे 
श्री . बी . ई. खांडबहाले 
श्री. एस. सी . पगारे 
श्री . एम . आर. जाधव 
श्री . डी . एम . पाटील 
श्री . डी . व्ही . जाधव 
श्री . डी . एस . पवार 
श्री . आर. व्ही. पवार 
श्री . एन. वाय. पानसरे 
श्री. व्ही . एच. पवार 


- 


- - - - - . . - - - - - 


- 


। 


विभागीय अधिकारी 


। 


- 


- 


- 


- - - - - 


- 


- - - - - 


,, --- -- 


- 


- , , - - - - - 


- - 


, , - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


। 


। 


- - - - 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


II 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - 


- - - - - 


- 


- - - - 


- 


- , , - - - - - 


, , - - - - - 


- 


- 


- 


I 


- 


- - - - 


- 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५ - ११, २०१५ / फाल्गुन १४ - २० , शके १९३६ 


३९ 


परिशिष्ट – चालू 


अ. क्र . 


सेवकाचे नाव 


हुद्दा 


शक्तीची व्याप्ती 


अधिकार क्षेत्र 


श्री . ए. पी . पवार 


विभागीय अधिकारी 


नाशिक जिल्हा 


कायदा कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये 

वरील आदेशात दर्शविलेनुसार . 


- 


- - - - - ,, -- - 


- - - - - , , 


- - - - 


- 


- 


- - - - - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - , , - - - -- 


- - , , - - - - - 


शाखा व्यवस्थापक 


- 


- - 


- - - - - 


- - - - - 


- 


- 


- 


। 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


" - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


श्री. एच. एस. खुर्दळ 
श्री . एम. के . चव्हाणके 
श्री . एच. आर. गोसावी 
श्री. व्ही . डी . धोंडगे 
श्री . एस. डी . निकम 
श्री . ए. ए. शिंदे 
श्री . ए. पी. पाटील 
श्री. एस . डी . धामणे 
श्री. एफ . सी . काद्री 
श्री. एल . आर . भालेराव 
श्री . एस. डब्ल्यू . उगले 
श्री . डी . एन . आहेर 
श्री . एस. एस. कुलकर्णी 
श्री . व्ही. पी. गांगुर्डे 
श्री . एम . एम. पाटील 
श्री . ए. एल. होळकर 
श्रीमती एम . बी . काकळीज 
श्री . एस. एल . बस्ते 
श्री. टी . के. दिवटे 
श्री. एस . डी . पाटील 
श्री . व्ही . पी . बुरकुल 
श्री . एम . बी . ढिकले 
श्री . जी . एच. खान 
श्री . एस. ए. देशमुख 
श्री . एल . के . लिलके 
श्री . व्ही . टी . हाडळ 
श्री . पी . एस. बोरसे 
श्री . एन. ए. भोये 
श्री . सी. ए. खोत 
श्री . आर. जी . कुंभार्डे 
श्री . आर. पी. वडनेरे 
श्री. एस. एम . राऊत 
श्री . एन. एस. पगार 
श्री . डी. एम . ढिकले 
श्री . एन . के. ढिकले 
श्री . एन. डी . घोटेकर 
श्री . टी . ए. गरूड 
श्री . आर. एस. रुद्राक्ष 
श्री. ए. एस. पगारे 
श्री. आर. के . बर्वे 
श्री . एस. ए . उघडे 


I 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - - - 


- 


- - - - - 


- 


- - - - 


- - . . - - - - - 


- - - - - - - - . . - - - - - 


- 


, , - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


८७ 


- 


- 


- 


- 


४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५ - ११ , २०१५ / फाल्गुन १४ - २० , शके १९३६ 


परिशिष्ट – चालू 


अ . क्र . 


सेवकाचे नाव 


शक्तीची व्याप्ती 


अधिकार क्षेत्र 


३ 


८८ 


श्री . ए. एम. सुराणा 


शाखा व्यवस्थापक 


नाशिक जिल्हा 


कायदा कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये 

वरील आदेशात दर्शविलेनुसार . 


- 


- - - - - , , 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - 


- 


- 


- 


। 


१०० 


१०१ 


- 


१०२ 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


" - - - - - 


१०३ 


१०४ 


१०५ 


१०६ 


- 


१०७ 


- - - - - 


- - - 


- - - 


१०८ 


- 


- 


- 


- 


१०९ 


श्री . बी . ए. शेवाळे 
श्री . बी. व्ही. चौधरी 
श्री. बी . एन. रकिबे 
श्री. के. व्ही . वाघ 
श्री . आर. डी . ढगे 
श्री. एस . पी. केदारे 
श्री. आर. जी . वाघ 
श्री . एस. आर. मुसाळ 
श्री . पी . डी . दरेकर 
श्री. पी . ई. बुरकुल 
श्री . ए . टी . पाटील 
श्री . आर. एस. पाटील 
श्री. बी. के. सहारे 
श्री . एच. के . पाटील 
श्री . पी. एम. जाधव 
सौ . ए . एन. घुले 
श्री . के . बी . जैन 
श्री. एस . आर. शिंदे 
श्री . के . एल . नागपुरे 
श्री . ए. ए. निकम 
श्री. पी . एम . निकम 
श्री . ए. एस. घुमरे 
श्री . एम . एस . मोरे 
एस . ए . सानप 
श्री . ए . एस . पाटील 
श्री . आर. व्ही . निरभवणे 
श्री . व्ही . आर. देशमुख 
श्री. एन. वाय. शेलार 
श्री . एम . जे. शेटे 
श्री . आर. व्ही . खैरनार 
श्री . एस. डी . जाधव 
श्री . आर. एन. खरात 
श्री . बी. एस. पगार 
श्री. पी . एम. मोरे 
श्री. के. एम . जाधव 
श्री . आर. एच . भदाणे 
श्री . आर. डी. देवरे 
श्री. एन . डी . खैरनार 
श्री . ए . बी . देवकर 
श्री . ए. बी . गायकवाड 
श्री . के . पी. कोतकर 


I 


११० 


- - 


१११ 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


११२ 


- 


- - - - - 


११३ 


११४ 


११५ 


११६ 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


११७ 


- 


- - - - - 


- 


- - - - 


११८ 


- - . . - - - - - 


- - - - - - - - . . - - - - - 


- 


, , - - - - - 


११९ 


१२० 


- 


१२१ 


- 


- 


- 


१२२ 


- - - - 


" 


१२४ 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


१२५ 


- 


१२६ 


- 


- 


- 


१२७ 


- 


- 


१२८ 
१२९ 


- 


- 


- 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५ - ११, २०१५ / फाल्गुन १४ - २० , शके १९३६ 


४१ 


परिशिष्ट – चालू 


अ . क्र . 


सेवकाचे नाव 


हुद्दा 


शक्तीची व्याप्ती 


अधिकार क्षेत्र 


eu 


१३० 


श्री . आर . एच . जगताप 


शाखा व्यवस्थापक 


नाशिक जिल्हा 


कायदा कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये 

वरील आदेशात दर्शविलेनुसार. 


- 


- 


- 


- - - - - , , - - - - - 


. 


. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- -- - - - 


-- - - - 


१३६ 


१३७ 


- 


- 


१३९ 


- 


१४० 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - 


- - - 


१४२ 


- 


- - 


- - 


- - - - - 
" - - - - - 


- - - - - - - 


, , - - - - - - - - 


- - - - - 


- - - - - 


- 


- 


" 


" 


- 


१४४ 


१४५ 


१४६ 


१४७ 


- - - - - - - 


" 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - - - 


, , - - - - - 


- 


- 


- 


- 


१३१ श्री. डी. एच. सुर्यवंशी 
१३२ श्रीमती एस . ए. चव्हाण 

श्री. जी. आर. मोरे 
___ श्री . आर. एस . सुर्यवंशी 
१३५ श्री . ए . आर. वाघ 

श्री. डी . एस. दिघोळे 

श्री. के . बी. ढोमसे 
१३८ श्री . सी . एन. कानवाडे 

श्री . यु. डी . पवार 

श्री . पी . ए . घाडगे 
१४१ श्री . ए. एफ . कांबळे 

श्री . व्ही . एस. माने 
१४३ श्री . पी . जी . चौरे 

श्री . ए. ए. वैष्णव 
श्री . जी . एस. चौधरी 
श्री . डी . एस. आहेरराव 

श्री. के . आर . पाडवी 
१४८ श्री. एस . टी . गांगुर्डे 
१४९ श्री . आर . बी . दाणी 
१५० श्री . आर. पी . काळे 
१५१___ श्रीमती एल. बी. भगरे 

श्री. व्ही . पी. दोबाडे 
१५३ श्री. के . एस. शिंगाडे 

श्री. बी . एन. शिंदे 

श्री. ए . बी . हिरे 
१५६ श्री . एस. जी . भामरे 
१५७ श्री. ए. बी . पानसरे 

श्री . पी . एम. सानप 

श्री. एस. एस. तनपुरे 
१६० श्री . डी . आर . धनवटे 
१६१ श्री . एस. एन. पवार 
१६२ श्री. डी . एस. आहेर 

श्री. आर. बी. सुर्यवंशी 
श्री . एस. एन. बोराडे 
सौ . एस. एस. चंद्रात्रे 

श्री. जे. के . पाडवी 
१६७ श्री . व्ही . सी . भवर 

श्री . एस . बी. थेटे 
१६९ श्री . जे. डी . निकम 
१७० श्री . आर. टी . बिरारी 

श्री . डी . बी . निकम 


१५२ 


- - - - - . . - - - - - 


- 


- 


१५४ 


१५ 
) 


- 


- 


- 


- - - - - 


- 


- , , - - - - - 


- - 


, , - - - - - 


- 


१५८ 


- 


- 


१५९ 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


। 


- - 


- 


- - - - 


१६३ 


- 


- 


- 


१६४ 


- 


II 


१६५ 


- 


१६६ 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


१६८ 


- - 


- 


- - - - 


- 


- , , - - - - - 


, , - - - - - 


- 


- 


- 


I 


१७१ 


- 


- - - - 


- 


- 


४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५ - ११ , २०१५ / फाल्गुन १४ - २० , शके १९३६ 


परिशिष्ट – चालू 


अ . क्र . 


सेवकाचे नाव 


शक्तीची व्याप्ती 


अधिकार क्षेत्र 


३ 


१७२ 


श्री . आर. व्ही . निकम 


शाखा व्यवस्थापक 


नाशिक जिल्हा 


कायदा कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये 

वरील आदेशात दर्शविलेनुसार . 


१७३ 


- 


- - - - - , , 


१७४ 


- - - - 


- 


- 


१७५ 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - 


- - - 


१७६ 


- 


- 


- 


- 


१७७ 


- 


१७८ 


१८० 


- - - - - 


१८१ 


- 


- 


- 


१८२ 


। 


१८२ 


। 


। 


- 


१८६ 


, , - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


" - - - - - 


१८७ 


१८८ 


। 


१८९ 


- 


। 


- - - - - 


- - 


- - - 


- - - - - 


- 


- 


- 


- 


श्री . एस . के . शिंदे 
श्री . आर . डी . खैरनार 
श्री . एस. बी. गायखे 

श्री. एस. एन. जगताप 
___ श्री . एस. टी . ढिकले 

श्री . एस. एन. गोसावी 
१७९ श्री . टी . ई. कांगणे 

श्री . आर. पी . आरोटे 
श्री . एस. के . शिरसाठ 
श्री. बी . एम. लांडगे 

श्रीमती व्ही. जी . भालेराव 
१८४ श्री . ए. बी . महाजन 
१८५ श्री. बी . कोरडे 

श्री. ए. डी . सुर्यवंशी 
श्री. एन . एस. पाटील 

श्री . व्ही . जे. पाटील 
__ श्री . ए. बी . सोनवणे 
१९० श्री. बी . पी. शेळके 
१९१ श्री . आर. के. महाले 
१९२ श्री . डी . एस . कदम 

श्री . बी . बी . अहिरे 
१९४ श्री . एस. यु . देवरे 

श्री . एन. आर . मुसाळ 
१९६ श्री . पी . डी . कोलेकर 

श्री . डी . एच. हेडाऊ 
श्री . टी . एस. जाधव 

श्री . एन. जी. पेंढारी 
२०० श्री . व्ही . बी . शिंत्रे 
२०१ श्री . एन. एन . सुर्यवंशी 
२०२ श्री. एम . एन. बागुल 
___ श्री . के . एन. कोर 

श्री . पी . आर. कोळी 

श्री. आर. एम . मौले 
२०६ श्री . आर. एल. जाधव 
२०७ श्री. व्ही . सी . वसावे 
२०८ श्री . बी. के . गावित 

श्री . टी . वाय. कडाळे 

श्री. आर. ई. बर्वे 
२११ श्री . ए . एन . गरूड 

___ श्री . एस . सी . वाघ 
२१३ श्री . एस . बी . वाघ 


१९३ 


I 


- - 


१९५ 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - - - 


१९७ 


१९८ 


१९९ 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - 


- 


- - - - - 


- 


- - - - 


- - . . - - - - - 


- - - - - - - - . . - - - - - 


- 


" 


- - - - 


२०३ 


२०४ 


- 


- 


२०५ 


- 


- 


- - - - 


- - - - 


" 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


२०९ 


- 


२१० 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


२१२ 


- 


- 


- 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५ - ११, २०१५ / फाल्गुन १४ - २० , शके १९३६ 


४३ 


परिशिष्ट – चालू 


अ. क्र . 


सेवकाचे नाव 


हुद्दा 


शक्तीची व्याप्ती 


अधिकार क्षेत्र 


eu 


२१४ 


श्री . आर. के . शिरोळे 


शाखा व्यवस्थापक 


नाशिक जिल्हा 


कायदा कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये 

वरील आदेशात दर्शविलेनुसार. 


- 


- 


- 


- - - - - , , - - - - - 


. 


. 


२१६ 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


२१९ 


- -- - - - 


-- - - - 


२२० 


२२१ 


- 


२२२ 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - 


- - - 


- - 


- - - 


- - - - 
" - - - - - 


- - - - - - - 


, , - - - - - - - - 


- - - - - , , - - - - - 


२२७ 


- 


- 


" 


" 


२२८ 


- 


२२९ 


२३० 


२२१ 


- - - 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - - - 


, , - - - - - 


- 


- 


२३४ 


- 


- 


२१५ श्री . एस . आर. महाले 

___ श्री . एस . डी . देवरे 
२१७ श्री . ए. बी . हिरे 
२१८ श्री . के . टी . देवरे 

श्री . के . एस . सांगळे 
श्री . आर. बी. जुन्नरे 
श्री . एस. जे. कोठावदे 

श्री . डी . एस . देवरे 
२२३ श्री. व्ही. डी . आवारे 
२२४ श्री . डी . पी. पगार 
२२५ श्री. जी. ए. शिंदे 
२२६ श्री. एम. पी . जाधव 

श्री . के . टी . पाटोळे 
श्री. के . जे. बेडिस 
श्री . एन. एन. बोरसे 
श्री. पी . के . गायकवाड 
श्री. जी . बी . भामरे 

श्री . डी . एस. आहेर 
२३३ श्री . एस . बी . गायकवाड 

श्री . आर. के . गायकवाड 
श्री . डब्ल्यु . एस. पवार 

श्री. पी . पी . साबळे 
२३७ श्री . एल. बी . मुसळे 

श्री . एस. आर. गांगुर्डे 
श्री . व्ही. एम . पगारे 
श्री . व्ही . के. डावरे 

श्री . सी. एस. शार्दुळ 
२४२ श्री . एस. एस . क -हाड 

श्री. एस . एन . गुंजाळ 
२४४ श्री. पी. एम. लोहारकर 
२४५ श्री . पी . एन. शिंदे 

श्री . पी . बी . आहेर 
श्री . के . पी . यांदे 
श्री . व्ही . डी . राऊतराय 
श्री. डी . बी . मते 
श्री . एम . एल . आव्हाड 
श्री . आर. एन . रुपवते 

श्री . डी . एम . भोये 
२५३ श्री . के . पी . देवरे 
२५४ श्री. ए. एल. खेडुलकर 
२५५ श्री . व्ही . डी . मगर 


२३५ 


२२६ 


- - - - - . . - - - - - 


२२ / 


- 


- 


- 


- 


९२ 


२४० 


- 


- - - - - 


- 


- , , - - - - - 


- - 


, , - - - - - 


२४१ 


- 


- 


- 


२४३ 


- 


- 


- 


- 


। 


२४६ 


- 


- - - - 


२४७ 


- 


- 


- 


- - - - 


२४८ 


- 


II 


२४९ 


- 


२५० 


- 


- 


- 


- 


- 


२५१ 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


२५२ 


- - - - - 


- 


- - - - 


- 


- , , - - - - - 


, , - - - - - 


- 


- 


- 


I 


- 


- - - - 


- 


- 


४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५ - ११, २०१५ / फाल्गुन १४ - २० , शके १९३६ 


परिशिष्ट – चालू 


अ. क्र . 


सेवकाचे नाव 


हुद्दा 


शक्तीची व्याप्ती 


अधिकार क्षेत्र 


eu 


२५६ 


श्री . जे. वाय. जुन्नरे 


शाखा व्यवस्थापक 


नाशिक जिल्हा 


कायदा कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये 

वरील आदेशात दर्शविलेनुसार. 


२५७ 


- 


- 


- 


- - - - - , , - - 


२५८ 


- - - - - 


- - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


२५९ 


श्री . एस. एन . बनकर 
श्री . डी. एन. शिंदे 
श्री . बी . आर. जाधव 
श्री. एस. के . कर्डक 
श्री. के. एस. पगार 


इर्टनल ऑडीटर 


- - - - - , , - - - - - 


- 


२६१ 


- 


- - - - - 


" 


- - - - 


२६२ 
२६३ 


- 


बँक निरीक्षक तथा 
विशेष वसुली अधिकारी 

स्पेशल इन्स्पेक्टर 
बँक निरीक्षक तथा 
विशेष वसुली अधिकारी 


श्री . आर. डी. जाधव 
श्री . डी . आर. बागुल 


-- - - - - 


- - 


- 


- 


" 


- - - - - 


- 


- - - - - 


- 


- , , - - - - - 


, , - - - - - 


२६६ 


- 


- 


२६८ 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


२७० 


| 


२७१ 


- 


- - - - 


२७२ 


- 


२७३ 


२७४ 


- 


- 


- 


- 


- - . . - - - - - 


२७६ 


- 


- 


- 


- - - - - - - . . - - - - - 


- - 


- 


- - - - - 


२७९ 


- - - 


- - - - - 


२६४ ___ श्री. आर. जी . बोडके 
२६५ श्री . व्ही . आर . खुळे 

श्री. एस. के . पाटील 
२६७ श्री . एस. पी . गाडे 

श्री . बी . डी. वाघ 
२६९ श्री. एस. जी . पानगव्हाणे 

श्री. बी . एस. उगले 
श्री. एस . एस. पैठणकर 
श्री . एस. पी . पाटील 
श्री . ए. के . मोगल 

श्री . एम. एच. वाघ 
२७५ श्री. एस. एन. पिंगळे 

श्री. एन. एन. ओस्तवाल 
२७७ श्री . डी. एम. मुरादे 
२७८ श्री . व्ही. बी . कुशारे 

श्री . व्ही . के . खालकर 

श्री . एच . डी . बहे 
२८१ श्री . ओ . के . जाधव 

श्री. एच. डी . ढिकले 

श्री. बी . डी . गांगुर्डे 
२८४ श्री . एस. एन. मोरे 
२८५ श्री . ए. एस. काकळीज 
२८६ श्री . डी . डी . शिंदे 
___ श्री . आर. पी . पवार 

श्री . के . एम. निरघुडे 

श्री. डी . एम. सोळंकी 
२९० श्री. आर. एस. भामरे 

श्री. एस. पी . उगले 

श्री. आर . बी . शिंदे 
२९३ श्री . एस. बी. अहिरे 
२९४ श्री . बी . एम . साठे 
२९५ श्री. वाय . आर. सातपुते 


२८० 


- 


२८२ 


- 


- 


- 


- 


- 


२८३ 


- - - - - , , - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - - - - 


- - - 


" 


- 


- 


- 


- 


२८७ 


२८८ 


२८९ 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


२९१ 


- - - 


- 


. 


- 


- 


- 


. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५ - ११, २०१५ / फाल्गुन १४ - २० , शके १९३६ 


४५ 


परिशिष्ट – चालू 


अ. क्र . 


सेवकाचे नाव 


हुद्दा 


शक्तीची व्याप्ती 


अधिकार क्षेत्र 


२९६ 


श्री . डी . टी . पगार 


नाशिक जिल्हा 


बँक निरीक्षक तथा 
विशेष वसुली अधिकारी 


कायदा कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये 

वरील आदेशात दर्शविलेनुसार. 


- - - - - , , 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - - - - 


PY 


- 


- 


- 


- 


- 


३०४ 


- - - - - 


- 


- 


- 


। 


३०९ 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


" - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


३१५ 


- - - - - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


२९७ श्री . पी . के. सुर्यवंशी 
२९८ ___ श्री . डी. डी . महाले 

श्री . बी . बी . जाधव 
३०० श्री . आर. व्ही . गांगुर्डे 
३०१ __ श्री . एच. डी . मुळाणे 
३०२ श्री. इ . एन . काकळीज 
३०३ श्री . एम . यु. आहेर 

श्री. एस. ए. बोडके 
३०५ श्री . एस . बी . पाटील 
३०६ श्री . एस. ए. साठे 
३०७ श्री . बी. एन. सुर्यवंशी 
३०८ श्री . आर. के . घुमरे 

श्री. डी . एन. गांगुर्डे 
३१० श्री . एम. के . आहेर 
३११ __ श्री . एस . ए. गायकवाड 
३१२ श्री. एस. वाय गिते 
३१३ श्री . बी. डी . खैरे 
३१४ श्री . डी. के . वाटपाडे 

श्री . के . बी . शिंदे 
३१६ श्री . जी . के . निकम 
३१७ श्री. जी . व्ही . ठेपणे 
३१८ श्री . जे. व्ही . बोरसे 

श्री . बी . बी . खैरनार 

श्री . एस. एच. धुम 
३२१ श्री. सी . आर. ढिकले 
३२२ 

श्री . इ . एस. पाटील 
३२३ श्री . के . एम . ठोंबरे 

श्री. यु. एस. शेवाळे 
३२५ श्री . जी . एस. ठाकरे 
३२६ श्री . बी . के . कदम 
३२७ श्री . इ. डी . जीरे 
३२८ श्री . जे. आर. जाधव 
३२९ श्री . एन . एल. चौधरी 

श्री . ए. व्ही . पवार 
३३१ श्री . आर. टी . गांगुर्डे 
३३२ ___ श्री . डी . एन. चव्हाण 

श्री. एस. जे. पाटील 
३३४ श्री. आर . बी . कापडणीस 
३३५ श्री . के . के . चव्हाण 
३३६ श्री . बी . के . जाधव 
३३७ श्री . बी . एस . बोराडे 


I 


- - 


३१९ 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


३२० 


- 


- - 


- 


३२४ 


श्री 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - 


- 


- - - - 


- 


, , - - - - - 


- - - - - - - - . . - - - - - 


, , - - - - - 


- 


- 


- 


- 


३३० 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


३ 


३ 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


४६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५ - ११ , २०१५ / फाल्गुन १४ - २० , शके १९३६ 


परिशिष्ट – चालू 


अ . क्र . 


सेवकाचे नाव 


हुद्दा 


शक्तीची व्याप्ती 


अधिकार क्षेत्र 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


३४१ 


- - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


३४२ 


३४३ 


- - 


, , - - - - - 


- 


- - 


३४५ 


- 


३४६ 


- - 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


३४८ 


- 


- - - - 


- - - - 


- - - - - 


३५२ 


- 


- 


- 


- 


. 


. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


३५५ 


३३८ श्री . पी. जी . राजोळे 

बँक निरीक्षक तथा कायदा कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये नाशिक जिल्हा 

विशेष वसुली अधिकारी वरील आदेशात दर्शविलेनुसार. 
३३९ श्री . व्ही . एम. वाघ 

- ---- ,,---- - 
३४० श्री. आर. जी . बच्छाव 
__ श्री. व्ही. बी . शेवाळे 

श्री. एस. एम . पाटील 

श्री . व्ही. बी . भांबर्डे 
३४४ श्री . व्ही . जी . मोरे 

श्री . एस. व्ही . भामरे 

श्री . ए . एम . पवार 
३४७ श्री . ए. एस. कदम 

श्री . एच. एल . भामरे 
३४९ श्री . एस. एस. पाटील 
३५० श्री . बी . आर. हिरे 
३५१ 

श्री . एस. डी . कदम 

श्री . आर. बी . मडके 
३५३ श्री . एस. जी. उखिरे 
३५४ श्री . सी . वाय. मेतकर 

___ श्री . एम. आर. बोंबले 
३५६ श्री . के. ए. गांगुर्डे 
३५७ श्री. बी . यु. आरोटे 

श्री . टी . डब्ल्यू. वन्हे 
श्री . एम . टी . डंबाळे 

श्री . एन. के. राठोड 
___ श्री . एस . डी. वाघ 

श्री . एस . के . बोरस्ते 
३६३ श्री . डी . एस. चव्हाण 

श्री. पी. आर. शेवाळे 
३६५ श्री . आर . के . नवले 
३६६ श्री. आर. ए. हिरे 

- -- -- ,,-- -- - 
३६७ श्री . ए. यु. पठाण 

- - - - - ,,- - -- - 
३६८ श्री . पी . के. महाले 

शेतकी अधिकारी 
अटी : (१) आतापर्यंत वसुली झालेली व यापुढे वसूल होणारी सरचार्जची रक्कम शासकीय तिजोरीत जमा करून तसा अहवाल वेळोवेळी सादर 

करावा. 
( २) विशेष वसुली अधिकारी सेवानिवृत्त अथवा मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. याची खबरदारी संस्थेच्या मुख्य 

कार्यकारी अधिकारी यांनी घ्यावी . 
(३) प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
( ४) वाचावे क्रमांक ३ नुसार तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करण्यास मनाई करण्यात येत आहे . 

सुनील बनसोडे, 

जिल्हा उपनिबंधक , 
नाशिक , २५ सप्टेंबर २०१४ . 

सहकारी संस्था, नाशिक . 


- - - - - 


" - - - - - 


३५८ 


३५९ 


. 


३६० 


" 


- 


- 


- 


- 


३६१ 


- 


३६२ 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


३६४ 


- 


- - - - - 


- - - - - 


" - - - - - 


-- - - - - 


- 


- - - - - . . - - - - 


- - - 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५ - ११, २०१५ / फाल्गुन १४ - २० , शके १९३६ 


४७ 


DISTRICT AND SESSIONS COURT, JALGAON 

ORDER 
No. B -8 ( 2 )/Estt .Holidays - 2012 / 150 /2012 . — In pursuance of the provisions contained in chapter XXXVI Para 699 
and 702 of CivilManual 1986 and in view of the directions given in Hon ble High Court letter No. X -0202 /2001, dated 18th 
December 2000 and High Court letter No. X (Gen .) - 0202/2011 /03 , dated 2nd January 2012 the Principal District and 
Sessions Judge , Jalgaon is pleased to declare the following holidays to be observed by the District and Sessions Court , 
Jalgaon and all subordinate Civil and Criminal Courts in the Judicial District of Jalgaon for the year 2012 . 
Name of the Holidays 

Date 

Day 

No . of 
No . 

Days 


Sr. 


IoovooAWN-- 


to 


Republic Day 

26th January 2012 

Thursday 
Holi ( Ilnd Day) 

8th March 2012 

Thursday 
Gudhi Padwa 

23rd March 2012 

Friday 
Good Friday 

18th April 2012 

Friday 
Maharashtra Day 

1st May 2012 

Tuesday 
Indepedence Day 

15th August 2012 

Wednesday 
Pola 

17th August 2012 

Friday 
Ramzan - ld ( Id - Ul-Fitra ) 

20th August 2012 

Monday 
Ganesh Chaturthi 

19th September 2012 Wednesday 
Anant Chaturdashi 

29th September 2012 Saturday 
Mahatma Gandhi Jayanti 

2nd October 2012 

Tuesday 
Dasara 

24th October 2012 

Wednesday 
Bakri ld (Id -Ul-Zuha ) 

26th October 2012 

Friday 
DiwaliHolidays 

12th November 2012 Monday 
( 1 H . C . i.e. on 12th Nov. 2012 , 

to 
2 Public i. e . LaxmiPujan on 

17th November 2012 Saturday 
13th Nov. and Bali Pratipada on 
14th Nov . 2012 and 3 Local i. e , on 

15th , 16th and 17th Nov . 2012 ). 
15 Christmas 

25th December 2012 Tuesday 
Note : No days have been notified as holidays on account of : 
Makar Sankrant 

15th January 2012 

Sunday 
Id --E -Milad 

5th February 2012 

Sunday 
Chhatrapati ShivajiMaharaj Jayanti 

19th February 2012 

Sunday 
Ram Navmi 

1st April 2012 

Sunday 
Buddha Pournima 

6th May 2012 

Sunday 
Moharrum 

25th November 2012 

Sunday 
As they fall on Sunday. 
1 Dr. Babasaheb Ambedkar Jayanti 

14th April 2012 

Saturday 
2 Kartiki Ekadashi 

24th November 2012 

Saturday 
As they fall on 2nd and 4th Saturday . 
( A ) VACATIONS : 

Summer Vacation from Monday 7th May 2012 to Sunday 10th June 2012 (both days inclusive ) and 
Winter Vacation from Monday the 24th December 2012 to Sunday 30th December 2012 (both days inclusive ) . 

Offices shall however work during the Vacations . 
( B ) District and Sessions Court and Sub -ordinate Courts shall remain closed on all Sundays and 2nd and 4th Saturdays 
in every month . 

S . B . AGARWAL , 
Jalgaon , 5th January 2012 . 

I/c . Principal District and Sessions Judge , Jalgaon . 


Gaw 


४८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५ - ११, २०१५ / फाल्गुन १४ - २० , शके १९३६ 


जिल्हा व सत्र न्यायालय यांजकडून 

सुट्ट्यांची यादी 
क्रमांक आस्था/६०/ ५० / २०११. - नाशिक जिल्ह्यातील न्यायालयांना सन २०१२ या वर्षासाठी खालीलप्रमाणे सुट्ट्या जाहीर करण्यात येत आहेत . 
( १) सर्व रविवार 
( २) सर्व दुसरे व चौथे शनिवार 
सुटटीचे नाव 

दिवस / वार 

दिनांक 


अ . नं . 


० 


y 


० 


. 


. 


० 


० 


० 


&00 


गणराज्य दिन 

गुरुवार 

२६ जानेवारी २०१२ 
महाशिवरात्र 

सोमवार 

२० फेब्रुवारी २०१२ 
धुलिवंदन 

गुरुवार 

८ मार्च २०१२ 
गुढीपाडवा 

शुक्रवार 

२३ मार्च २०१२ 
महावीर जयंती 

गुरुवार 

५ एप्रिल २०१२ 
गुडफ्रायडे 

शुक्रवार 

६ एप्रिल २०१२ 
महाराष्ट्र दिन 

मंगळवार 

१ मे २०१२ 
गोकुळअष्टमी 

शुक्रवार 

१० ऑगस्ट २०१२ 
स्वातंत्र्य दिन 

बुधवार 

१५ ऑगस्ट २०१२ 
पोळा 

शुक्रवार 

१७ ऑगस्ट २०१२ 
रमजान ईद 

सोमवार 

२० ऑगस्ट २०१२ 
गणेश चतुर्थी 

बुधवार 

१९ सप्टेंबर २०१२ 
अनंत चतुर्दशी 

शनिवार 

२९ सप्टेंबर २०१२ 
महात्मा गांधी जयंती 

मंगळवार 

२ ऑक्टोबर २०१२ 
दसरा 

बुधवार 

२४ ऑक्टोबर २०१२ 
बकरी ईद 

शुक्रवार 

२६ ऑक्टोबर २०१२ 
दिपावली ( अतिरिक्त) 

सोमवार 

१२ नोव्हेंबर २०१२ 
दिपावली अमावस्या 

मंगळवार 

१३ नोव्हेंबर २०१२ 
दिपावली बलिप्रतिपदा 

बुधवार 

१४ नोव्हेंबर २०१२ 
दिपावली ( अतिरिक्त ) 

गुरुवार 

१५ नोव्हेंबर २०१२ 
दिपावली ( अतिरिक्त) 

शुक्रवार 

१६ नोव्हेंबर २०१२ 
दिपावली ( अतिरिक्त ) 

शनिवार 

१७ नोव्हेंबर २०१२ 
नाताळ 

मंगळवार 

२५ डिसेंबर २०१२ 
उन्हाळी सुट्टी 
मंगळवार , दिनांक ८ मे २०१२ ते रविवार , दिनांक १० जून २०१२ ( दोन्ही दिवस धरून) 

हिवाळी सुट्टी 
सोमवार , दिनांक २४ डिसेंबर २०१२ ते शनिवार दिनांक २९ डिसेंबर २०१२ ( दोन्ही दिवस धरून ) 
कार्यालये उन्हाळी व हिवाळी सुट्टीत (Summer and Winter Vacation) चालू राहतील . 
खालील सुट्ट्यांचे दिवशी रविवार येत असल्यामुळे सदर दिवशी सुट्टी दर्शविलेली नाही . 
ईद -ए -मिलाद 

रविवार 

५ फेब्रुवारी २०१२ 
छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती 

रविवार 

१९ फेब्रुवारी २०१२ 
श्रीराम नवमी 

रविवार 

१ एप्रिल २०१२ 
बुध्द पौर्णिमा 

रविवार 

६ मे २०१२ 
मोहरम ( ताजिया ) 

रविवार 

२५ नोव्हेंबर २०१२ 
___ खालील सुट्ट्यांचे दिवशी दुसरा शनिवार येत असल्यामुळे सदर दिवशी सुट्टी दर्शविलेली नाही . 
१ डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर जयंती 

२ रा शनिवार 

१४ एप्रिल २०१२ 


४४४२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५ - ११, २०१५ / फाल्गुन १४ - २० , शके १९३६ 


४९ 


टिप : (१) नामदार उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे पत्रक एक्स ( जनरल)/ २०२/ २००७, दिनांक १४ डिसेंबर २००७ मधील सूचनेप्रमाणे व सर्वोच्च 

न्यायालय, दिल्ली याचिका क्रमांक १०२२ / ८९ अन्वये व शेट्टी आयोगाने शिफारस केल्याप्रमाणे सदर सुट्ट्यांचे यादीत, उन्हाळी 

व हिवाळी सुट्ट्यामध्ये नजिकच्या भविष्यकाळात बदल होण्याची शक्यता आहे, याची सर्वांनी नोंद घ्यावी . 
( २) सन २०१२ या वर्षात सर्व प्रकारच्या सुट्ट्या वगळता २३५ कार्यालयीन कामकाजाचे दिवस आहेत . 

चं. व. भडंग , 
नाशिक , ३ जानेवारी २०१२ . 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , नाशिक . 


जिल्हा व सत्र न्यायालय यांजकडून 

सुट्ट्यांची यादी 
क्रमांक आस्था/ ६० / ७५२७/ २०१२. --- नाशिक जिल्ह्यातील न्यायालयांना सन २०१३ या वर्षासाठी खालीलप्रमाणे सुट्ट्या जाहीर करण्यात येत आहे . 
( १) सर्व रविवार 
( २) सर्व दुसरे व चौथे शनिवार 
सुटटीचे नाव 

दिवस / वार 


दिनांक 


ईद - ए -मिलाद 

शुक्रवार 

२५ जानेवारी २०१३ 
छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती 

मंगळवार 

१९ फेब्रुवारी २०१३ 
धुलिवंदन 

बुधवार 

२७ मार्च २०१३ 
गुडफ्रायडे 

शुक्रवार 

२९ मार्च २०१३ 
गुढीपाडवा 

गुरुवार 

११ एप्रिल २०१३ 
श्रीराम नवमी 

शुक्रवार 

१९ एप्रिल २०१३ 
महावीर जयंती 

मंगळवार 

२३ एप्रिल २०१३ 
महाराष्ट्र दिन 

बुधवार 

१ मे २०१३ 
रमजान ईद 

शुक्रवार 

९ ऑगस्ट २०१३ 
स्वातंत्र्य दिन 

गुरुवार 

१५ ऑगस्ट २०१३ 
गोकुळअष्टमी 

गुरुवार 

२९ ऑगस्ट २०१३ 
पोळा 

गुरुवार 

५ सप्टेंबर २०१३ 
श्री गणेश चतुर्थी 

सोमवार 

९ सप्टेंबर २०१३ 
अनंत चतुर्दशी 

बुधवार 

१८ सप्टेंबर २०१३ 
महात्मा गांधी जयंती 

बुधवार 

२ ऑक्टोबर २०१३ 
बकरी ईद 

बुधवार 

१६ ऑक्टोबर २०१३ 
दिपावली ( अतिरिक्त) 

शुक्रवार 

१ नोव्हेंबर २०१३ 
दिपावली ( अतिरिक्त) 

शनिवार 

२ नोव्हेंबर २०१३ 
दिपावली बलिप्रतिपदा 

सोमवार 

४ नोव्हेंबर २०१३ 
दिपावली ( अतिरिक्त) 

मंगळवार 

५ नोव्हेंबर २०१३ 
दिपावली ( अतिरिक्त ) 

बुधवार 

६ नोव्हेंबर २०१३ 
मोहरम ( ताजिया) 

गुरुवार 

१४ नोव्हेंबर २०१३ 
नाताळ 

बुधवार 

२५ डिसेंबर २०१३ 
उन्हाळी सुट्टी 
सोमवार , दिनांक ६ मे २०१३ ते रविवार , दिनांक ९ जून २०१३ ( दोन्ही दिवस धरून ) 

हिवाळी सुट्टी 
सोमवार , दिनांक २३ डिसेंबर २०१३ ते शनिवार दिनांक २८ डिसेंबर २०१३ ( दोन्ही दिवस धरून ) 
कार्यालये उन्हाळी व हिवाळी सुट्टीत (Summer and Winter Vacation ) चालू राहतील. 

खालील सुट्ट्यांचे दिवशी रविवार येत असल्यामुळे सदर दिवशी सुट्टी दर्शविलेली नाही . 
महाशिवरात्र 

रविवार 

१० मार्च २०१३ 
भारतरत्न डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर जयंती 

रविवार 

१४ एप्रिल २०१३ 
दसरा 

रविवार 

१३ ऑक्टोबर २०१३ 
दिपावली अमावस्या 

रविवार 

३ नोव्हेंबर २०१३ 


५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५ - ११ , २०१५ / फाल्गुन १४ - २० , शके १९३६ 


खालील सुट्ट्यांचे दिवशी चौथा शनिवार येत असल्यामुळे सदर दिवशी सुट्टी दर्शविलेली नाही . 
गणराज्य दिन 

चौथा शनिवार २६ जानेवारी २०१३ 
बुध्द पौर्णिमा 

चौथा शनिवार 

२५ मे २०१३ 
टिप : ( १) नामदार उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे पत्रक एक्स ( जनरल )/ २०२/ २००७, दिनांक १४ डिसेंबर २००७ मधील सूचनेप्रमाणे व सर्वोच्च 

न्यायालय, दिल्ली याचिका क्रमांक १०२२ /८९ अन्वये व शेट्टी आयोगाने शिफारस केल्याप्रमाणे सदर सुट्ट्यांचे यादीत, उन्हाळी 

व हिवाळी सुट्ट्यामध्ये नजिकच्या भविष्यकाळात बदल होण्याची शक्यता आहे, याची सर्वांनी नोंद घ्यावी . 
( २) सन २०१३ या वर्षात सर्व प्रकारच्या सुट्ट्या वगळता २३५ कार्यालयीन कामकाजाचे दिवस आहेत . 

पुखराज रा. बोरा , 
नाशिक , २९ डिसेंबर २०१२ . 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , नाशिक . 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 
वाचावे : (१) महाराष्ट्र शासन, सहकारी अधिसूचना दिनांक २१ मार्च १९८६ . 

( २) म. सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्रमांक वसुली/ बी -१/ विवअ/ नागरी बँका/ अधिकार / ८६ , 

दिनांक ३ एप्रिल १९८६ . 
( ३) महाराष्ट्र शासन , सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , मंत्रालय, मुंबई- ३२ अधिसूचना क्रमांक संकीर्ण- १५०४ /प्र . क्र . २३१/ १५- स , दिनांक 

२३ नोव्हेंबर २००६. 
( ४) महाराष्ट्र शासन , सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२ अधिसूचना क्रमांक सीएसएल -१६०५/ सीआर -१२० /१५- सी/दिनांक 

२१ सप्टेंबर २००७ . 
(५) मा . विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक विभाग, नाशिक यांचेकडील आदेश क्रमांक अर्थ-२/ कलम ८८ / चौकशी झुलेलाल पत/ 

२००८ , दिनांक ३० जानेवारी २००८ . 
( ६) श्री . दिग्वीजय राठोड , प्राधिकृत चौकशी अधिकारी तथा तत्कालीन सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , येवला, जिल्हा नाशिक यांचा कलम 

८८ चा चौकशी अहवाल दिनांक ३० ऑगस्ट २००८ . 
( ७) मा . विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था, नाशिक विभाग , नाशिक यांचे कार्यालयाकडील कलम ९८ वसुलीचे प्रमाणपत्र क्रमांक अर्थ- २ / 

झुलेलाल/ क.९८ / प्रमाणपत्र/ २००८ , दिनांक २० सप्टेंबर २००८ . 
( ८ ) मा . विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था, नाशिक विभाग , नाशिक यांचेकडील पत्र जावक क्रमांक अर्थ-२/ झुलेलाल नपात/ कलम ९८ / 
वसुली/ कार्य/ २०१४ , दिनांक ४ सप्टेंबर २०१४ . 

आदेश 
क्रमांक वि -१/ झुलेलालनापत/ क. वसुली/ अधि .१५६ / ३२३३/ सन २०१४. --- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , सुनील बनसोडे, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक या आदेशान्वये झुलेलाल नगारी 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , नाशिकरोड या संस्थेचे खाली दर्शविलेले अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ ( १) व 
( २) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम २ (एच) व ( जे ) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम (३),(५),(६),(७), (९),( १०),( ११) ( अपसेट प्राईस 
कायम करणेची तरतूद वगळून), (१२),( १३),( १४ ) (विक्री कायम करण्याची तरतूद वगळून) ( १५ ),(१७),( १८ ) व ( २०) तसेच कलम ९८ चे प्रमाणपत्रानुसार 
दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी खालील अटींचे अधीन राहून प्रदान करीत आहे. 

परिशिष्ट 
अ. क्र . प्राधिकृत अधिकाऱ्याचेनाव 

शक्तीची व्याप्ती 

अधिकार क्षेत्र 


हुद्दा 


१ श्री. अनिल रा. पाटील सहकार अधिकारी , श्रेणी-१ कायदा कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये नाशिक जिल्हा 

अधीन सहायक निबंधक , वरील आदेशात दर्शविलेनुसार. 

सहकारी संस्था, इगतपुरी . 
(१) सदरहू अधिकाराची मुदत आदेशाचेदिनांकापासून १ वर्षापर्यंत असून अधिकाराची मुदत संपण्यापूर्वी प्राधिकृत अधिकारी यांनी कलम १५६ चे 

अधिकारास मुदतवाढ मिळण्याचा प्रस्ताव या कार्यालयास सादर करावा . 
(२) सदरहू अधिकार नाशिक जिल्ह्यापुरते मर्यादित राहतील. 
(३ ) कलम १५६ अन्वये अधिकार प्रदान केलेल्या उपरोक्त नमूद प्राधिकृत अधिकाऱ्यांना त्यांचेकडून करण्यात येणाऱ्या सर्व पत्रव्यवहारात/ आदेशात 

संदर्भीय महाराष्ट्र शासन निर्णयानुसार तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 
नाशिक , १२ सप्टेंबर २०१४ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५ - ११, २०१५ / फाल्गुन १४ - २० , शके १९३६ 


५१ 


2 


वाचावे : ( १) महाराष्ट्र शासन, सहकारी अधिसूचना दिनांक २१ मार्च १९८६ . 

( २) म. सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्रमांक वसुली/ बी - १/विवअ/ नागरी बँका/ अधिकार / ८६, 

दिनांक ३ एप्रिल १९८६ . 
( ३) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ, औरंगाबाद यांनी रिट याचिका क्रमांक ३५११ / २०११ मध्ये दिनांक १३ ऑक्टोबर २०११ रोजी दिलेला 

न्यायनिर्णय . 
( ४ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कळवण मर्चन्टस् को - ऑप. बँक लिमिटेड , नाशिक , तालुका कळवण, जिल्हा नाशिक यांचेकडील दिनांक 
३ नोव्हेंबर २०१४ रोजीचा प्रस्ताव . 

आदेश 
क्रमांक प्रशासन/ ना.बँका/ कळवणमर्च.बँक / क. १५६ / अधि .प्रदान/ ४०८३/ सन २०१४ . -- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , सुनील बनसोडे, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था , नाशिक या आदेशान्वये कळवण 
मर्चेन्टस् को - ऑप. बँक लिमिटेड , नाशिक , तालुका कळवण, जिल्हा नाशिक या बँकेचे खाली दर्शविलेले अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व ( २) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम २ (एच) व ( जे) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम 
( ३),( ५),( ६),( ७),( ९),( १० ),( ११ ), ( १२ ),( १३ ),(१४),(१५),(१७),(१८ ) व (२० ) तसेच कलम ९८ व १०१ नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी 
या आदेशाच्या तारखेपासून एक वर्षाच्या कालावधीपर्यंत त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्ज वसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती 
शक्ती खालील अटींचे अधीन राहून प्रदान करीत आहे. 

परिशिष्ट 
सेवकाचे नाव 

हुद्दा शक्तीची व्याप्ती 

अधिकार क्षेत्र 


अ . क्र . 


४ 


१ श्री . कैलास श्रीकृष्ण जाधव 

प्र . मॅनेजर कायदा कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये नाशिक जिल्हा 

वरील आदेशात दर्शविलेनुसार . 
२ श्री. मनोज भास्कर कोठावदे 

असि . मॅनेजर कायदा कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये नाशिक जिल्हा 

वरील आदेशात दर्शविलेनुसार . 
३ श्री . महेंद्र मधुकर भावसार 

असि . मॅनेजर कायदा कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये नाशिक जिल्हा 

वरील आदेशात दर्शविलेनुसार. 
४ श्री . प्रविण भास्कर घुगे 

अधिकारी कायदा कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये नाशिक जिल्हा 

वरील आदेशात दर्शविलेनुसार . 
५ श्री. नामदेव देवराम चौरे 

अधिकारी कायदा कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये नाशिक जिल्हा 

वरील आदेशात दर्शविलेनुसार. 
( १) बँकेच्या विशेष वसुली अधिकाऱ्यांनी जप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा जोपर्यंत अशी मालमत्ता सार्वजनिक लिलावात विकली जाणार नाही तोपर्यंत 

ताबा घेऊ नये. 
( २) आतापर्यंत वसुली झालेली व यापुढे वसूल होणारी सरचार्जची रक्कम शासकीय तिजोरीत जमा करून तसा अहवाल वेळोवेळी सादर करावा. 
(३ ) उपरोक्त अधिकार देण्यात आलेले अधिकारी सेवानिवृत्त झाल्यास अथवा सेवेत असणेचे बंद झाल्यास अधिकाराचा गैरवापर होणार नाही. याची 

खबरदारी संस्थेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी/मॅनेजर व संचालक मंडळाने घ्यावी . 
( ४) विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना शासकीय राजमुद्रेचा वापर गोलसिलमध्ये करता येणार नाही. 
( ५) वाचावे क्रमांक ३ अन्वये मा . उच्च न्यायालयाने पारीत केलेल्या निर्णयानुसार थकीत कर्जदाराच्या जप्त मिळकतीच्या अपसेट प्राईस निश्चिती व 

विक्री कायम करण्याचे प्रस्ताव या कार्यालयास सादर करण्यात येवू नयेत . 
नाशिक , ४ डिसेंबर २०१४ . 


वाचावे :( १) महाराष्ट्र शासन, सहकारी अधिसूचना दिनांक २१ मार्च १९८६. 

( २) म. सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्रमांक वसुली/ बी-१/विवअ/ नागरी बँका/ अधिकार / ८६ , 

दिनांक ३ एप्रिल १९८६ . 
( ३) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ, औरंगाबाद यांनी रिट याचिका क्रमांक ३५११/ २०११ मध्ये दिनांक १३ ऑक्टोबर २०११ रोजी दिलेला 

न्यायनिर्णय. 
( ४ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, गोदावरी अर्बन को - ऑप. बँक लिमिटेड , नाशिक , तालुका कळवण , जिल्हा नाशिक यांचेकडील दिनांक 

१० नोव्हेंबर २०१४ रोजीचा प्रस्ताव. 


५२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५ - ११ , २०१५ / फाल्गुन १४ - २० , शके १९३६ 


आदेश 


क्रमांक प्रशासन / ना .बँका/ गोदावरी बँक / क .१५६ / अधि .प्रदान/ ४०८३/ सन २०१४.--- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , सुनील बनसोडे, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, नाशिक या आदेशान्वये गोदावरी अर्बन 
को - ऑप. बँक लिमिटेड , नाशिक, तालुका-जिल्हा नाशिक या बँकेचे खाली दर्शविलेले अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम 
१५६ ( १) व ( २) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम २ ( एच) व ( जे) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम (३),(५),(६), (७),(९),( १० ),(११ ), 
( १२ ),( १३ ),(१४),( १५),( १७),( १८ ) व ( २० ) तसेच कलम ९८ व १०१ नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी या आदेशाच्या तारखेपासून 
एक वर्षाच्या कालावधीपर्यंत त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्ज वसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती खालील अटींचे अधीन 
राहून प्रदान करीत आहे. 

परिशिष्ट 
अ. क्र . सेवकाचे नाव 

शक्तीची व्याप्ती 

अधिकार क्षेत्र 


३ 


१ श्री . नारायण तुकाराम थेटे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कायदा कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये नाशिक जिल्हा 

वरील आदेशात दर्शविलेनुसार. 
२ श्री. सुरेश चांगदेव गव्हाणे 

जनरल मॅनेजर कायदा कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये नाशिक जिल्हा 

वरील आदेशात दर्शविलेनुसार . 
श्री . घन: श्याम सिताराम घरटे 

शाखाधिकारी कायदा कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये नाशिक जिल्हा 

वरील आदेशात दर्शविलेनुसार . 
४ श्री. अनिल प्रभाकर टेकाळे 

शाखाधिकारी कायदा कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये नाशिक जिल्हा 

वरील आदेशात दर्शविलेनुसार . 
५ श्री . निशिकांत चंद्रकांत धाकड 

शाखाधिकारी कायदा कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये नाशिक जिल्हा 

वरील आदेशात दर्शविलेनुसार . 
६ श्री . पंकज जनार्दन बकरे 

शाखाधिकारी कायदा कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये नाशिक जिल्हा 

वरील आदेशात दर्शविलेनुसार. 
( १) बँकेच्या विशेष वसुली अधिकाऱ्यांनी जप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा जोपर्यंत अशी मालमत्ता सार्वजनिक लिलावात विकली जाणार नाही तोपर्यंत 

घेऊ नये . 
( २) आतापर्यंत वसुली झालेली व यापुढे वसूल होणारी सरचार्जची रक्कम शासकीय तिजोरीत जमा करून तसा अहवाल वेळोवेळी सादर करावा. 
( ३) उपरोक्त अधिकार देण्यात आलेले अधिकारी सेवानिवृत्त झाल्यास अथवा सेवेत असणेचे बंद झाल्यास अधिकाराचा गैरवापर होणार नाही, याची 

खबरदारी संस्थेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी/मॅनेजर व संचालक मंडळाने घ्यावी . 
( ४ ) विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना शासकीय राजमुद्रेचा वापर गोलसिलमध्ये करता येणार नाही . 
( ५) वाचावे क्रमांक ३ अन्वये मा . उच्च न्यायालयाने पारीत केलेल्या निर्णयानुसार थकीत कर्जदाराच्या जप्त मिळकतीच्या अपसेट प्राईस निश्चिती व 

विक्री कायम करण्याचे प्रस्ताव या कार्यालयास सादर करण्यात येऊ नयेत . 
नाशिक , ४ डिसेंबर २०१४ . 


वाचावे : (१ ) महाराष्ट्र शासन , सहकारी अधिसूचना दिनांक २१ मार्च १९८६ . 

( २) म. सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्रमांक वसुली/ बी -१/ विवअ/ नागरी बँका/ अधिकार / ८६ , 

दिनांक ३ एप्रिल १९८६ . 
( ३) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ, औरंगाबाद यांनी रिट याचिका क्रमांक ३५११/२०११ मध्ये दिनांक १३ ऑक्टोबर २०११ रोजी दिलेला 

न्यायनिर्णय . 
( ४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सरस्वती सहकारीबँक लिमिटेड , ओझर , तालुका निफाड , जिल्हा नाशिक यांचेकडील दिनांक ४ डिसेंबर २०१४ 
रोजीचा प्रस्ताव. 

आदेश 
क्रमांक प्रशासन/ ना.बँका/ गोदावरीबँक/ क. १५६ / अधि . प्रदान/ ४१६२/ सन २०१४. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , सुनील बनसोडे, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक या आदेशान्वये सरस्वती सहकारी 
बँक लिमिटेड , नाशिक , तालुका-जिल्हा नाशिक या बँकेचे पुढे दर्शविलेले अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ ( १ ) 
व ( २) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम २ ( एच ) व ( जे) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम (३),(५) ,(६),( ७),(९),(१० ),(११), 
( १२),( १३ ),(१४),( १५),( १७ ),(१८) व (२०) तसेच कलम ९८ व १०१ नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी या आदेशाच्या तारखेपासून 
एक वर्षाच्या कालावधीपर्यंत त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्ज वसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती खालील अटींचे अधीन 
राहून प्रदान करीत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५ - ११, २०१५ / फाल्गुन १४ - २० , शके १९३६ 


५३ 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


सेवकाचे नाव 


हुद्दा 


शक्तीची व्याप्ती 


अधिकार क्षेत्र 


१ 


१ श्री . निंबा नारायण सोनवणे 

लोन ऑफिसर कायदा कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये नाशिक जिल्हा 

वरील आदेशात दर्शविलेनुसार . 
(१ ) बँकेच्या विशेष वसुली अधिकाऱ्यांनी जप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा जोपर्यंत अशी मालमत्ता सार्वजनिक लिलावात विकली जाणार नाही तोपर्यंत 

घेऊ नये. 
( २) आतापर्यंत वसुली झालेली व यापुढे वसूल होणारी सरचार्जची रक्कम शासकीय तिजोरीत जमा करून तसा अहवाल वेळोवेळी सादर करावा. 

उपरोक्त अधिकार देण्यात आलेले अधिकारी सेवानिवृत्त झाल्यास अथवा सेवेत असणेचे बंद झाल्यास अधिकाराचा गैरवापर होणार नाही, याची 

खबरदारी संस्थेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी/मॅनेजर व संचालक मंडळाने घ्यावी . 
( ४) विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना शासकीय राजमुद्रेचा वापर गोलसिलमध्ये करता येणार नाही . 
(५) वाचावे क्रमांक ३ अन्वये मा . उच्च न्यायालयाने पारीत केलेल्या निर्णयानुसार थकीत कर्जदाराच्या जप्त मिळकतीच्या अपसेट प्राईस निश्चिती व 

विक्री कायम करण्याचे प्रस्ताव या कार्यालयास सादर करण्यात येऊ नयेत . 
नाशिक , ९ डिसेंबर २०१४ . 


वाचावे : (१ ) महाराष्ट्र शासन , सहकारी अधिसूचना दिनांक २१ मार्च १९८६ . 

( २) म. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्रमांक वसुली/ बी -१/विवअ/ नागरी बँका/ अधिकार /८६ , 

दिनांक ३ एप्रिल १९८६. 
( ३) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ , औरंगाबाद यांनी रिट याचिका क्रमांक ३५११/ २०११ मध्ये दिनांक १३ ऑक्टोबर २०११ रोजी दिलेला 

न्यायनिर्णय. 
(४ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्रीरामपूर सहकारी बँक लिमिटेड , नाशिक अवसायनात यांचे दिनांक १५ सप्टेंबर २०१४ रोजीचे पत्र व 
त्यासोबतचा दिनांक १३ ऑगस्ट २०१४ रोजीच्या बँकेच्या अवसायकातील मंडळ सभेतील संमत ठराव क्रमांक १५ . 

आदेश 
क्रमांक प्रशासन / ना .बँका/ श्रीराम बँक / क. १५६ / अधि . प्रदान/३४५७/ सन २०१४ .--- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , सुनील बनसोडे, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, नाशिक या आदेशान्वये श्रीराम सहकारी 
बँक लिमिटेड , नाशिक , तालुका-जिल्हा नाशिक या बँकेचे खाली दर्शविलेले अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ ( १) 
व ( २) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम २ ( एच) व ( जे) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम ( ३),( ५),(६ ),( ७),(९),( १० ),( ११) , 
(१२),(१३ ),( १४ ),( १५ ),( १७),(१८) व ( २० ) तसेच कलम ९८ व १०१ नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी या आदेशाच्या तारखेपासून 
एक वर्षाच्या कालावधीपर्यंत त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्ज वसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती खालील अटींचे अधीन 
राहून प्रदान करीत आहे. 

परिशिष्ट 
अ. क्र . अवसायक मंडळ सदस्याचे नाव 

हुद्दा शक्तीची व्याप्ती 

अधिकार क्षेत्र 


१ श्री. जवळेकर एस . एच . मुख्य कार्यकारी अधिकारी कायदा कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये नाशिक जिल्हा 

वरील आदेशात दर्शविलेनुसार . 
२ श्री . जगताप आर. ई. 

वसुली अधिकारी कायदा कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये नाशिक जिल्हा 

वरील आदेशात दर्शविलेनुसार . 
( १ ) बँकेच्या विशेष वसुली अधिकाऱ्यांनी जप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा जोपर्यंत अशी मालमत्ता सार्वजनिक लिलावात विकली जाणार नाही तोपर्यंत 

घेऊ नये . 
( २) आतापर्यंत वसुली झालेली व यापुढे वसूल होणारी सरचार्जची रक्कम शासकीय तिजोरीत जमा करून तसा अहवाल वेळोवेळी सादर करावा. 
( ३) उपरोक्त अधिकार देण्यात आलेले अधिकारी सेवानिवृत्त झाल्यास अथवा सेवेत असणेचेबंद झाल्यास अधिकाराचा गैरवापर होणार नाही , याची 

खबरदारी संस्थेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी/मॅनेजर व संचालक मंडळाने घ्यावी . 
(४ ) विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना शासकीय राजमुद्रेचा वापर गोलसिलमध्ये करता येणार नाही . 
( ५) वाचावे क्रमांक ३ अन्वये मा . उच्च न्यायालयाने पारीत केलेल्या निर्णयानुसार थकीत कर्जदाराच्या जप्त मिळकतीच्या अपसेट प्राईस निश्चिती व 

विक्री कायम करण्याचे प्रस्ताव या कार्यालयास सादर करण्यात येऊ नयेत . 
नाशिक , १ ऑक्टोबर २०१४. 


५४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५ - ११, २०१५ / फाल्गुन १४ - २० , शके १९३६ 


वाचावे : (१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व नियम १०७. 

(२ ) महाराष्ट्र शासन, सहकारी अधिसूचना दिनांक २१ मार्च १९८६. 
( ३) म . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्रमांक वसुली/ बी - १/विवअ/ नागरी बँका/ अधिकार / ८६, 

दिनांक ३ एप्रिल १९८६. 
( ४) महाराष्ट्र शासन , सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , मंत्रालय , मुंबई -३२ अधिसूचना क्रमांक संकीर्ण -१५०४/ प्र. क्र . २३१/ १५- स , दिनांक 

२३ नोव्हेंबर २००६. 
( ५) महाराष्ट्र शासन , सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय , मुंबई -३२ अधिसूचना क्रमांक सीएसएल -१६०५/ सीआर - १२०/१५- सी/दिनांक 

२१ सप्टेंबर २००७. 
(६ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लिमिटेड, नाशिक यांचेकडील क्रमांक कर्ज वसुली व देखरेख/ २०१४ -१५/ 
७९५/ २०१४, दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१४ रोजीचे पत्र व दिनांक २४ नोव्हेंबर २०१४ रोजीच्या प्रशासकीय मंडळ संमत ठराव क्रमांक २२ / ५. 

आदेश 
क्रमांक वि - २/ नाजिमसबँकनाशिक / कलम १५६ / अधि ./ ४०८०/ सन २०१४.--- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , सुनील बनसोडे, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, नाशिक या आदेशान्वये नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती 
सहकारीबँक लिमिटेड, नाशिक , तालुका-जिल्हा नाशिक या बँकेचे खाली दर्शविलेले अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम 
१५६ ( १) व (२) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चेनियम २ ( एच ) व ( जे) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम (३ ),( ५),(६),(७),(९),( १० ),( ११ ), 
( १२),(१३ ),( १४ ),( १५ ),( १७),(१८) व ( २० ) तसेच कलम ९८ व १०१ नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी या आदेशाच्या तारखेपासून 
एक वर्षाच्या कालावधीपर्यंत त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्ज वसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती खालील अटींचे अधीन 
राहून प्रदान करीत आहे. 

परिशिष्ट 
अ. क्र . सेवकाचे नाव 

शक्तीची व्याप्ती 

अधिकार क्षेत्र 


३ 


१ श्री . एस . डी . हिरे 

बँक निरीक्षक कायदा कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये नाशिक जिल्हा 

वरील आदेशात दर्शविलेनुसार . 
२ श्री. डी . डी. मोरे 

शाखाधिकारी कायदा कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये नाशिक जिल्हा 

वरील आदेशात दर्शविलेनुसार. 
३ श्री . एन. जी. पवार 

बँक निरीक्षक कायदा कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये नाशिक जिल्हा 

वरील आदेशात दर्शविलेनुसार . 
४ श्री. वाय. आर. मालपुरे 

बँक निरीक्षक कायदा कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये नाशिक जिल्हा 

वरील आदेशात दर्शविलेनुसार. 
(१ ) आतापर्यंत वसुली झालेली व यापुढे वसुल होणारी सरचार्जची रक्कम शासकीय तिजोरीत जमा करून तसा अहवाल वेळोवेळी या कार्यालयास 

सादर करावा. 
( २) विशेष वसुली अधिकारी सेवानिवृत्त अथवा मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील, याची खबरदारी संस्थेच्या प्रशासक 

मंडळ/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी घ्यावी . 
( ३) वाचावे क्रमांक ४ नुसार तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करण्यास मनाई करण्यात येत आहे . 
( ४) कर्जवसुली नंतर सरचार्ज रक्कम भरणा केलेबाबतची माहिती दरमहा न चुकता या कार्यालयास सादर करण्यात यावी. 

सुनील बनसोडे, 
नाशिक , ४ डिसेंबर २०१४ . 

जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक . 


क्रमांक विकास-२ /विवअ ./ क. १५६ अधिकार / ७३९८/ सन २०१२ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, संजय राऊत , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, जळगाव या आदेशान्वये जयहिंद नागरी सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित, यावल या संस्थेचे पुढे दर्शविलेले वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ (१) व (२ ) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम २ (एच) ( जे) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम (३) (५) (६) ( ७) (९) (१०) (११) ( अपसेट प्राईस कायम 
करण्याची तरतूद वगळून), ( १२) ( १३ ) (१४ ) ( १५ )( १७ ) (१८) व ( २०) तसेच कलम ९८ व १०१ नुसार दिलेले वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी 
त्याचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्जवसुली कायद्याच्या कार्यवाहीपुरती खालील अटींस पात्र राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून एक 
वर्षाच्या कालावधीसाठी वसुलीचे अधिकार प्रदान करीत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५ - ११, २०१५ / फाल्गुन १४ - २० , शके १९३६ 


५५ 


(१ ) सदर अधिकाऱ्याला वसुलीच्या प्रक्रियेचे व नियमांचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे . 
( २) प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
( ३) जिल्हा उपनिबंधकांना वाटल्यास अधिकार मागे घेणेचे हक्क त्यांना राहतील . 
( ४) संबंधित बँकेचेप्रशासक यांना त्यांचेकडील अधिकार काढावेत असे कळविल्यास तसे अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
( ५ ) विशेष वसुली अधिकारी यांचे कामकाजाचा अहवाल दरमहा या कार्यालयास सादर करावा . 
(६) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती, मृत्यू झाल्यास प्रदान करण्यात आलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 
( ७) वसूल करण्यात आलेला सरचार्ज वेळोवेळी सरकारी खजिन्यात भरणा करण्यात येऊन त्याच्या चलनाची प्रत या कार्यालयास सादर करावी . 
( ८ ) वरील कालावधीनंतरही वसुलीसाठी मुदत आवश्यक असल्यास प्रस्ताव या कार्यालयास सादर करणे आवश्यक आहे. 
( ९ ) महाराष्ट्र शासन सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४ /प्र.क्र . २३१/१५- सी , दिनांक २३ नोव्हेंबर 
२००६ अन्वये वसुली अधिकारी यांनी पत्रव्यवहारात/ आदेशात तीन सिंहांच्या राजमुद्रेचा वापर करू नये. 

परिशिष्ट 
अ. क्र . विशेष वसुली अधिकारी यांचे नाव 

हुद्दा 

शक्तीचा वापर 

कार्यक्षेत्र 


१ 


श्री. निवृत्ती अमृत पाटील 


विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , 
जयहिंद नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
यावल . 


विक्री व वसुली 

अधिकारी. 


यावल तालुका 


जळगाव , २८ ऑक्टोबर २०१४ . 


क्रमांक विकास - २/विवअ./ क. १५६ अधिकार / ७४४९ / सन २०१२. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , संजय राऊत , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , जळगाव या आदेशान्वये भडगाव तालुका ग्रामीण 
बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , भडगाव, जिल्हा जळगाव या संस्थेचे खाली दर्शविलेल्या वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ (१) व ( २) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम २ ( एच) ( जे ) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम ( ३) 
( ५ ) ( ६ ) ( ७ ) ( ९ ) ( १०) ( ११ ) ( अपसेट प्राईस कायम करण्याची तरतूद वगळून ), (१२) ( १३) ( १४ ) ( १५) ( १७) ( १८ ) व ( २० ) तसेच कलम ९८ व १०१ नुसार दिलेले 
वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी त्याचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्जवसुली कायद्याच्या कार्यवाहीपुरती खालील अटींस 
पात्र राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून एक वर्षाच्या कालावधीसाठी वसुलीचे अधिकार प्रदान करीत आहे. 

( १) सदर अधिकाऱ्याला वसुलीच्या प्रक्रियेचे व नियमांचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे . 
( २) प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
( ३) जिल्हा उपनिबंधकांना वाटल्यास अधिकार मागे घेणेचे हक्क त्यांना राहतील . 
( ४ ) संबंधित बँकेचे प्रशासक यांना त्यांचेकडील अधिकार काढावेत असे कळविल्यास तसे अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
( ५) विशेष वसुली अधिकारी यांचे कामकाजाचा अहवाल दरमहा या कार्यालयास सादर करावा. 
( ६ ) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती , मृत्यू झाल्यास प्रदान करण्यात आलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( ७ ) वसूल करण्यात आलेला सरचार्ज वेळोवेळी सरकारी खजिन्यात भरणा करण्यात येऊन त्याच्या चलनाची प्रत या कार्यालयास सादर करावी. 
( ८ ) वरील कालावधीनंतरही वसुलीसाठी मुदत आवश्यक असल्यास प्रस्ताव या कार्यालयास सादर करणे आवश्यक आहे. 
(९ ) महाराष्ट्र शासन सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/ प्र .क्र . २३१/ १५- सी , दिनांक २३ नोव्हेंबर 
२००६ अन्वये वसुली अधिकारी यांनी पत्रव्यवहारात / आदेशात तीन सिंहांच्या राजमुद्रेचा वापर करू नये . 

परिशिष्ट 
अ.क्र . विशेष वसुली अधिकारी यांचे नाव 

शक्तीचा वापर 

कार्यक्षेत्र 
१ 

२ 
१ श्री . प्रमोद पांडुरंग सोनार विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, 

विक्री व वसुली 

भडगाव तालुका 
भडगाव तालुका ग्रामीण बिगरशेती सहकारी 

अधिकारी. 
पतसंस्था मर्यादित , भडगाव , जिल्हा जळगाव. 
जळगाव , २७ ऑक्टोबर २०१४ . 


क्रमांक विकास -२/विवअ./ क . १५६ अधिकार/ ७४७३/ सन २०१२.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , संजय राऊत, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , जळगाव या आदेशान्वये धनवर्षा अर्बन को - ऑप. क्रेडिट 
सोसायटी लिमिटेड , जळगाव, जिल्हा जळगाव या संस्थेचे खाली दर्शविलेल्या वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे 
कलम १५६ (१ ) व (२) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम २ ( एच) ( जे) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम ( ३) (५) ( ६) ( ७) ( ९ ) (१० ) 
( ११) ( अपसेट प्राईस कायम करण्याची तरतूद वगळून), (१२) ( १३) (१४) (१५) ( १७) (१८ ) व ( २० ) तसेच कलम ९८ व १०१ नुसार दिलेले वसुली दाखल्याची 
अंमलबजावणी करण्यासाठी त्याचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्जवसुली कायद्याच्या कार्यवाहीपुरती खालील अटींस पात्र राहून या 
आदेशाच्या दिनांकापासून एक वर्षाच्या कालावधीसाठी वसुलीचे अधिकार प्रदान करीत आहे . 


५६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५ - ११ , २०१५ / फाल्गुन १४ - २० , शके १९३६ 


( १) सदर अधिकाऱ्याला वसुलीच्या प्रक्रियेचे व नियमांचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे . 
( २) प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील. 
( ३) जिल्हा उपनिबंधकांना वाटल्यास अधिकार मागे घेणेचे हक्क त्यांना राहतील . 
( ४) संबंधित बँकेचेप्रशासक यांना त्यांचेकडील अधिकार काढावेत असे कळविल्यास तसे अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
( ५) विशेष वसुली अधिकारी यांचे कामकाजाचा अहवाल दरमहा या कार्यालयास सादर करावा. 
( ६) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती, मृत्यू झाल्यास प्रदान करण्यात आलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( ७ ) वसूल करण्यात आलेला सरचार्ज वेळोवेळी सरकारी खजिन्यात भरणा करण्यात येऊन त्याच्या चलनाची प्रत या कार्यालयास सादर करावी . 
( ८) वरील कालावधीनंतरही वसुलीसाठी मुदत आवश्यक असल्यास प्रस्ताव या कार्यालयास सादर करणे आवश्यक आहे . 
(९ ) महाराष्ट्र शासन सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४ /प्र . क्र . २३१/ १५- सी , दिनांक २३ नोव्हेंबर 
२००६ अन्वये वसुली अधिकारी यांनी पत्रव्यवहारात/ आदेशात तीन सिंहांच्या राजमुद्रेचा वापर करू नये . 

परिशिष्ट 
अ. क्र . विशेष वसुली अधिकारी यांचे नाव 

शक्तीचा वापर 

कार्यक्षेत्र 


हुद्दा 


१ 


श्री. संजय श्रीधर सोनवणे 


भडगाव तालुका 


विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, 
धनवर्षा अर्बन को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी 
लिमिटेड, जळगाव , जिल्हा जळगाव . 


विक्री व वसुली 

अधिकारी. 


संजय राऊत, 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था, जळगाव 


जळगाव, ३० ऑक्टोबर २०१४ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS, PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND, YERAWADA , PUNE -411 006 . EDITOR : SHRI RUPENDRA DINESH MORE . 


